मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३४ 
जुळे १९८१ 


अंकर १० 


मंहाराष्ट्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत वे 
प्राक्षपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नृवभारा 


वर्षे ३४॥ अंक १०॥ जुले १९८१ 
किमत २ रुपये । वाषिक वगेणी १८ रुपये 


अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 


मे. पुं. रेगे 


्््््न्न्न्न्ल्ल्ल्ल्ट्______ 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


नवभारा| 


जुले १९८१ 
अनुक्रम 
संपादकीय |. मित्र (वेद) आणि मिश्र (अवेस्ता) २८ 
मेतीची मीमां - म. अ. मेहेन्दळे 
पाकिस्ताननि मीमांला १ ह 
- माधव लिमये 


ग्रंथ-परीक्षणे न्यु 


: आचार्य * दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान सुमति-दशंनम्‌, तञ्जपुरी महात्म्य, 


(पूर्वांचे) - १९२ | हे झाड जगावेगळे, 
- सुरेश म. डोळके न 
क घाचकांचा पत्रव्यवहार न 
“ मानव भाणि मासे व पाध्ये २२ 
- शरद्‌ पाटील सार-संकळन ण्छ 
कमक वता 
४० 
लेखक-परिचय 


& माधव लिमये... "कार, सामाजिक कार्यकते आणि लेखक; सर्कल सिनेमा आवार, 
नासिक-४२२ ००२. & सुरेश म. डोळके : मराठीचे प्राध्यापक 
महाविद्यालय, नागपुर. & शारदू पाटीळ : माक्‍संवादी विचारवंत, लेखक व राजकीय-सामाजिक 
कोर्यकत १ 'अततीष/ चाही-भोकार सता, बुळे-४५४० ०३ & मः अ. मेहेन्दळे : डिक्झानरी ऑफ 
संस्कृत ऑन हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स्‌ ह्या ' संस्कृत कोश्मा 'चे सह-प्रमुख संपादक (जॉइंट-जनरल 
एडिटर), डेक्कन कॉलेज, पुणे-४११ ००६, 


र > ढक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, लेखक 
व मराठी विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक, वाई-४१२ ८ ०२. & सखोदामिनी चोघरी : मराठी 


ब्राडूमयाच्या अभ्यासक, काही काळ. मराठीचे अध्यापन, १ड४२ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३, 
/ माधुरी ब्रह्म $ मराठी विश्वकोशातील अभ्यागत संपादिका, विश्वकोश कार्यालय, वाई-४१२ ८०३. 


व विभागप्रमुख, नागपुर 


“ नवभारत'चा' व्यावहास्कि 'मराठी' विशेषांक 


महाराष्ट्र राज्याची स्थापंना होऊन २९ वर्षे झाली. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा झाली. 
महाराष्ट्रातील सवे विद्यापीठांतुनं काही मर्योदेपर्यंत 'मरांठीचा माध्यम म्हणून स्वीकार करण्यात नाला. 
शासकीय व्यवहारातसुद्धा' थोड्याफार प्रमाणात ' मराठीचा वापर होऊ लागला. या जमेच्या बाजू 
विचारात घेऊनसुद्धा मरौठीची ' आजची. स्थिती समाधानकारक नाही. प्रत्यक्ष व्यवहारात मराठीला 
दुय्यम क्रिवा तिय्यम दर्जाचं स्थान मिळत आहे. नोकऱ्यांमध्ये इंग्रजीच्या ज्ञानाला अग्रक्रम मिळत आहे. 
विद्यापीठांत शास्त्रशाखा, तंत्रविद्या/इ. ठिकाणी अद्यापही संपुर्णपणे इंग्रजीचाच उपयोग करतात. अन्य 
शाखांत इंग्रजी माध्यमाचां मराठीबरोबर :मराठीइतकाच वापर होत आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात 
तर इंग्रजीचाच वरचष्मा 'आहें. शालेय स्तरावर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची मागणी दिवसेंदिवस 
वाढत आहे. एक साहित्याचे क्षेत्र सोडले, तर इतर सर्व ठिकाणी 'मराठीला दुय्यम-तिय्यंम दर्जाचं स्थान 


आहे. 


इंग्रजी ही समृद्ध भाषा आहे, मराठी ही त्यामानाने अविकसित भाषा” आहे; त्यामुळे मराठी 
ही इंग्रजीचे स्थान कधीच घेऊ शकणार नाही अशा तर्‍हेच्या न्यूनगंडात्मक प्रवृत्तीतून ही अनास्था 
जोपासली जात आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की मराठी ही येथल्या बहुजनसमाजाची 
भाषा आहे. आणि निरतिराळ्या व्यवहारांच्या क्षेत्रात हा समाज जसजसा मोठ्या संख्येने सहभागी 
होतो आहे, तसतसा मराठीचा वापर अटळ होत जाणार आहे. तज्ी चिन्हे आताच दिसु लागली आहेत. 
शाळा-कॉलेजांतील इंग्रजीच्या अध्यापनाचा दर्जा खालावला आहे, अनेक पदवीधारकांना इंग्रजीतून घड 
चार ओळी लिहिता येत नाही. न्यायाल्यांतील न्यायाधीश, वकोल यांचं इंग्रजी कच्चं आहे इ. तक्रारी 
आपण वारंवार ऐकतो आहोत. कागदपत्रावरचे व्यवहार सोडले, तर तोंडी होणारे बरेचसे व्यवहार 
मराठी किवा हिंदीत होत आहेत. एका बाजूला मराठीला मिळणारं कमी प्रतिष्ठेचं स्थान आणि दुसर्‍या 
बाजूला मराठीचा वाढता वापर असं दुहेरी चित्र सध्या दिसत आहे. मराठीचा व्यवहारातील वापर 
जर अटळ असेल, तर तिचा त्या दिने विकास घडवून तिला प्रतिष्ठा मिळवून देणं हे विचारवंतांचं 
आद्य कर्तेत्व ठरतं. मराठीचा आजवर विचार झाला तो केवळ साहित्यिक अंगानेच झाला असल्याने 
मराठीच्या साहित्येतर क्षेत्रांतील विकासाच्या दिशा कुंठित राहिल्या आहेत. त्या दिश्ा खुल्या होऊन 
व्यवहाराच्या सर्वे क्षेत्रांत मराठीला समथेपणे वावरता यावं या. दृष्टीने आता जोरदार हालचाल सुरू 
झाली पाहिजे. 


या दिशेने एक पाऊल म्हणून भारतीय भाषा संस्थान, म्हेसुर या संस्थेची शाखा असलेल्या 
पुण्याच्या पश्‍चिम विभागीय भाषा केंद्राने दि. ५ ते ७ फेब्रुवारी १९८१ या तीन दिवसांत * व्यावहारिक 
मराठी : गरज, मागणी व पूर्ती ' या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्राचे 
उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृतिमंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारलिगे यांच्या हस्ते झाले. या चर्चा- 
सत्रात व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतील मराठीची गरज तपासुन तिच्या 
वाढत्या व्यापाच्या संदर्भात तिच्या मागणीचे स्वरूप ओळखून शिक्षणक्षेत्रात तिची पूतेता करण्याच्या 
दृष्टीने करायाच्या उपाययोजना इ. महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर भर देण्यात आला. विविध क्षेत्रांत कार्य कर- 
णाऱ्या अनेक नामवंत विचारवंतांनी या महत्त्वाच्या विषयावर आपले निबंध वाचले. या निबंधवाचकांमध्ये 


(२) 


प्रा. मे. पं. रेगे, श्री. गोविदराव तळवलकर, डॉ. ना. गो, कालेलकर, श्री. व्यंकटेश माडगूळकर, डॉ. 
सत्यरंजन साठे, श्री. नरेंद्र चपळगावकर, प्रा. प्र. ना. परांजपे, डॉ. अनिल अवचट, डॉ. सुभाष पत्की, 
प्रा. पुष्पा भावे, डॉ. विजया चिटणीस-माडगूळकर, डॉ. प्र. चि. शेजवलकर, प्रा. प्रभाकर ऊध्वेरेषे, 
डॉ. शां. ब. मुजुमदार, डॉ. रा. सो. सराफ, श्री. ह. मो. मराठे, प्रा. वसंत दावतर इ. सुमारे २५-२६ 
विचारवंतांचा समावेश होता. त्याशिवाय या चर्चासत्रात डॉ. वसंतराव पटवर्धन, डॉ. राम ताकवले, 
श्री, श्री. ग. मुणंगेकर, डॉ. अशोक केळकर, श्री. ना, ग. गोरे, डॉ. अ. रा. कामत, डॉ. मोहन 
आगाले, श्री. य. शं. कानिटकर, श्री. माधव वझे, श्री. र. कर. जोशी, प्राचायं म. सु. पाटील, प्रा. स. 
ह. देशपांडे, डॉ. ल. ना. गोखले, डॉ. श्री, दा. संगोराम इ. अनेक विचारवंतांनी अध्यक्ष अथवा चवचिक 
या नात्यानें भाग घेतला होता. या चर्चासत्रासाठी महाराष्ट्राच्या विविध भागांतुन अनेक विचार- 
वंत प्रतिनिधी म्हणून आले होते. सर्वांनाच ही चर्चा अत्यंत उद्बोधक आणि उपयुक्त वाटली. ही चर्चा 
महाराष्ट्रातील सवे सुजाण वाचकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, आणि त्यांच्या विचारांना 
चालना मिळावी म्हणून * नवभारत'ने या चर्चासत्रातील निबंध विक्षेषांकाच्या रूपाने प्रकाशित करायचे 
ठरवले आहे. तेव्हा नवभारताचा पुढील अंक ऑगस्ट-सप्टेंबर १९८१ ह्या दोन महिन्यांचा जोडअंक 
भसून तो “व्यावहारिक मराठी विश्षेषांक' म्हणून १५ सप्टेंबर, १९८१ रोजी प्रकाशित होईल. 


संपादक 


संपादकीय-- 


विवेकनिष्ठ जीवन 

“ एखादा माणूस विवेकवादी भाहे' ह्या म्हणण्याच्या अर्थामध्ये तो विवेकानुसारी जीवन जगतो 
(निदान जगण्याचा प्रयत्न करतो) हे म्हणणे जर अंतर्भूत असेल, तर विवेकानुसारी जीवनक्रमाचे स्वरूप 
तरी काय असते ह्या प्रश्‍नाला तोंड द्यावे लागेल. माणसाने कोणत्या तत्त्वांचे व. नियमांचे पालन आपल्यां- 
भाचरणात करणे योग्य असते असे विवेकशक्‍तीला अनुसरून ठरते ? किंवा कोणती साध्ये प्राप्त करून 
घेण्याचा प्रयत्न त्याने करणे योग्य असते असे विवेकशक्ती म्हणते ? कदाचित हे दोन भिन्न प्रश्‍न नसुन 
ही एकाच प्रश्‍नाची दोन प्रकारे केलेली मांडणी असेळ, ' र 

दुसरा एक प्रश्‍न उपस्थित होतो. समजा, विवेकशकक्‍्तीपासुन आचरणाची योग्य तत्त्वे किवा साध्ये 
निष्पन्न होतात. मग प्रश्‍न उपस्थित होतो तो असा : विश्‍वात काय आहे, काय घडते आणि ते कसे 
घडते ह्याचे यथाथे ज्ञान प्राप्त करून देणारी विचारपद्धती विवेकाकडूनच आपल्याला लाभते असे 
विवेकवादाचे म्हणणे आहे. ह्या पद्धतीला अनुसरून जे प्रमाण ठरते ते सवे स्वीकारावे, आणि अन्य 
कशावर विश्‍वास ठेवू नये ही विवेकवादी भूमिका आहे. ह्या निर्णयपद्धवीचा सोयीसाठी वैज्ञानिक 
पद्धती असा आपण निदेश करतो. आता प्रश्‍न उपस्थित होतो तो असा, की ह्या वैज्ञानिक पद्धतीचा, 
आणि ज्या तत्त्वांवर किंवा साध्यांवर विवेकानुसारी जीवनसरणी आधारलेली असते त्यांचा परस्पर- 
संबंध काय असतो ? ही तत्त्वे किवा साध्ये वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरून प्रमाण ठरतात का ? पण 
असे असणे प्रथमदर्शनी तरी अशक्य दिसते. कारण वैज्ञानिक पद्धती केवळ काय आहे आणि काय घडते 
ह्याचे यथाथ ज्ञान आपल्याला देऊ शकते. उदा. माणसांची कृत्ये ह्या विश्‍वात घडणाऱ्या काही घटना 
आहेत. तेव्हा घटना कशा घडतात, मानवी वर्तन कसे घडून येते ह्याचे ज्ञान वैज्ञानिक पद्धतीला अनु- 
सरून आपण प्राप्त करून घेऊ शकू. पण माणसाने कसे वागावे, कोणती कृत्ये त्याने करणे योग्य असंते 
ह्याचे ज्ञान वैज्ञानिक पद्धती आपल्याला देऊ शकत नाही. 

मग असे म्हणता येईल का, की जिला भआापण विवेकशकक्‍्ती म्हणतो तिचे दोन घटक असतांत. 
एका घटकापासून वैज्ञानिक पद्धती ज्या तत्त्वांवर आणि संकल्पनांवर आधारलेली असते त्यांची निष्पत्ती 
होते. आणि योग्य आचरणाची जी तत्त्वे आहेत त्यांचा उगम विवेकशक्तीच्या दुसऱ्या घटकात असतो. 


पण मग पुढचा प्रश्‍न असा, की हे दोन घटक एकाच विवेकशक्‍्तीचे घटक आहेत असे का मानावे ? 
म्हणजे वैज्ञानिक पद्धतीचे स्वरूप निश्‍चित करणारी तत्त्वे आणि मानवाला योग्य अक्षया जीवनंक्रमाचे 


स्वरूप निश्‍चित करणारी तत्त्वे ही दोन्ही विवेकानुसारी, विवेकजन्य आहेत असे मानायला आघारं 
काय ? असे मानायचे तर ह्या दोत प्रकार'च्या तत्त्वांत काही साम्य असले पाहिजे आणि हे साम्य ही 
दोन्ही प्रकारची तत्त्वे विवेकजन्य असण्याशी निगडित असले पाहिजे. तेव्हा योग्य जीवनक्रमाचे स्वरूप 
निद्चित करणारी विवेकजन्य तत्त्वे कोणती आहेत आणि ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणून जी तत्त्वे नमूद 
करण्यात येतील ती विवेकाधिष्ठित भाहेत हे कशाच्या आधारे ठरविता येते, असे आपले दोन प्रश्‍न आहेत. 
विवेकशक्‍्ती अशी एक विशिष्ट, जिला आपण ओळखू शकतो अशी ज्ञानशक्ती आहे. आणि 
तिच्यापासुन जी तत्त्वे निःसृत होतात ती तिच्यापासुन निःसृत झालेली असतात म्हणून प्रमाण असतांत 
अश्ली भूमिका स्वीकारणे विचित्र ठरेल. काही तत्त्वे त्यांची चिकित्सा केली असता प्रमाण असल्याचे 
दिसुन येते आणि ती प्रमाण असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे त्यांचा स्वीकार करणे आणि अन्सरणे 
विवेकानुसारी ठरते असे आपण म्हटले पाहिजे. मग आपल्यापुढे दोन प्रश्‍न उपस्थित होतात. वैज्ञानिक 
' विचारपद्धती ज्या तत्त्वांवर आधारलेली आहे ती कशामुळे प्रमाण ठरतात ? त्यांच्या प्रामाण्याचा 
आधार काय ? हा आता आपल्यापुढे असलेला प्रश्‍न नाही. आपल्यापुढे असलेला प्रश्‍न दुसरा आहे. 
योग्य जीवनक्रम ज्या तत्त्वांवर आधारलेला असतो त्यांचे प्रामाण्य कसे ठरते? ह्या प्रश्‍नाचे एक सरळ 
साधे उत्तर आहे असे अनेक विवेकवाद्यांना वाटते; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. र 


दोन नवभारत जुळे, १९८१ 


विवेकनिष्ठ दृष्टीपासुन दोन नकारी निष्कर्ष निष्पत्न होतील. धार्मिक श्रद्धेवर नैतिक नियमांचे 
प्रामाण्य आधारता येणार नाही हा एक निष्कषे. पण हा निष्कर्ष स्वीकारला म्हणून धामिक श्रद्धेवर 
आधारलेल्या एखाद्या विशिष्ट नीतीचा आशय, त्या विशिष्ट नीतीला आधारभूत असलेली तत्त्वे आणि 
लियम, त्याज्य ठरतात असे नाही. ही तत्त्वे आणि नियम यांना घामिक श्रद्धेचा पाठिबा आहे म्हणून 
ती प्रमाण ठरतात असे म्हणता येणार नाही. पण तरीही ती प्रमाण असु शकतील. ती प्रमाण आहेत 
की नाहीत हे चिकित्सापुर्वक ठरवावे लागेल. आणि ही चिकित्सा करण्याची योग्य पद्धती कोणती, 
नेतिक नियमांचे प्रामाण्य ज्यांच्या कसोटीवर ठरविणे योग्य असते असे त्यांच्या प्रामाण्याचे तिकष 
कोणते, हे कसे ठरविणार हा प्रश्‍न आहे. 


विवेकनिष्ठ दृष्टीपासून निष्पन्न होणारा दुसरा निष्कर्ष असा, की वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरून 
ज्या वस्तूंचे अस्तित्व सिद्ध करता येत नाही त्यांच्याशी संबंधित अशी साध्ये माणसाने स्वीकारणे गैर 
आहे. हे गैर आहे कारण अशी साध्ये खरीखुरी नसतात, भ्रामक असतात, म्हणजे ती गाठणे अशक्‍य 
असते. ती गाठणे अतिशय दुर्धेट असते, मानवी ज्ञकतीच्या पलीकडे असते आणि म्हणून ती गाठणे 
अशक्य असते असे नव्हे; तर ती साध्ये म्हणजे ज्या अस्तित्वात असु दकतील अश्या वस्तूच नसल्यामुळे 
ती गाठली गेली आहेत अक्ा वस्तुस्थिती असणेही अशक्‍य असते. उदा. परब्रह्म असे काही नाही असे 
वैज्ञानिक पद्धतीप्रमाणे ठरते. म्हणून परत्रह्माशी एकरूप होणे हे योग्य साध्य होऊ शकत नाही. परब्रह्म 
नसल्यामुळे त्याच्याशी एकरूप झाले असण्याची स्थिती 


हे मान्य करूनही योग्य मानवी आचरणाचे 


ाः स्वरूप निश्चित करणाऱ्या तत्त्वांचे प्रामाण्य 
निचित करण्याची किंवा योग्य मानवी साध्ये निश्‍चित 


सत्य म्हणून स्वीकारता येत नाही. 

आपण वरील व्यासोक्तीचे भाषांतर करू : इतरांचे भले करणारी, त्यांचे कल्याण साधणारी 
कृत्ये करणे योग्य असते आणि इतरांना अपाय करणारी, त्यांचे अकल्याण करणारी कृत्ये करणे अयोग्य 
असते. (* योग्य आणि ' अयोग्य ' ह्या संकल्पना अनुभवाधिष्ठित नाहीत, निरीक्षणाने * काय आहे? 
हे आपल्याला कळून येऊ शकते, काय असले पाहिजे, काय असणे योग्य आहे हे कळू झकत नाही हे 
आपण पाहिले, पण ह्यामुळे आपला प्रश्‍न उपस्थित करण्यात काही अडचण येत नाही. कारण *कोणती 
कृत्ये करणे योग्य असते ? ' किवा “ कोणती साध्ये स्वीकारणे योग्य असते ?? ह्या प्रश्‍नांची प्रमाण 
उत्तरे देण्याची पद्धती आहे व ती वैज्ञानिक पद्धतीहून वेगळी आहे हे आपण गृहीत धरलेले आहे. फक्त 
ही कोणती पद्धती आहे ह्याचा विचार आपण करीत आहो.) 

तेव्हा आपला प्रश्‍न असा आहे : * इतरांचे कल्याण साधणारी किंवा साधू पाहणारी कृत्ये करणे 


योग्य असते हे तत्त्व प्रमाण आहे हे कोणत्या पद्धतीला अनुसरून ठरविता येते ? हा प्रश्‍न म्हणजे दोन 


संपादकीय तीन 


प्रश्‍न आहेत. माणसाचे कल्याण किंवा हित कश्यात असते, मानवी कल्याणाचा आशय काय असतो ह्याचा 
निर्णय करण्याची योग्य पद्धती कोणती ? दुसरा प्रश्‍न असा, की हया पहिल्या प्रश्‍नाचे उत्तर काही असो, 
इतरांचे कल्याण साधणारी कुत्ये करणे योग्य असते ह्या तत्त्वाचे प्रामाण्य (किवा अप्रामाण्य). प्रस्थापित 
करण्याची योग्य पद्धती कोणती ? 

पहिला प्रश्‍न सध्या बाजूला ठेवू. दुसर्‍या प्रश्‍नाचे उत्तर आपण कसे देणार ? आपण हे लक्षात 
घेतले पाहिजे, की आपण कसे वागणे योग्य असते हे सांगणारे हे तत्त्व आहे. समजा, एखादा माणूस 
असे म्हणाला, * काही लोकांची प्रवृत्ती माझे भले करण्याची असते आणि काही लोकांची प्रवृत्ती माझे 
वाईट करण्याची असते, जे माझे भले करतात ते मला आवडतात; त्यांना मी चांगले म्हणतो. जे 
माझे वाईट करतात त्यांना मी वाईट म्हणतो.' इतर माणसांचेही असेच असते. तेही त्यांचे जे भले 
करतात त्यांना चांगले म्हणतात. आता प्रत्येकाला इतरांनी आपल्याला चांगले मानावे आणि म्हणावे 
असे वाटत असते. तेव्हा त्याने इतरांचे शक्‍य तितके भले करणे शहाणपणाचे आणि म्हणून योग्य 
ठरेल. हे म्हणणे मान्य होण्यासारखे आहे. 

पण ते माणसे कशी असतात, ती कशी वागतात त्यांच्या इच्छा कोणत्या असतात आणि त्या 
तृप्त होण्याचे मार्गे कोणते ह्याच्याविषयीचे म्हणणे आहे. आपल्यापुढे असलेले तत्त्व वेगळ्या प्रकारचे 
तत्त्व आहे. माणसाने कसे वागणे, कोणत्या प्रकारची कृत्ये करणे योग्य आहे हे सांगणारे ते तत्त्व आहे. 
सर्व किंवा बहुसंख्य माणसे, सर्वे किवा बहुसंख्य प्रसंगी कोणत्या प्रकारची कृत्ये करतात आणि ह्या 
कृत्यांना कोणत्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया होतात हे निरीक्षणाने कळू शकेल. कोणत्या प्रकारची कृत्ये 
करणे योग्य असते हे सांगणारे तत्त्व निरीक्षणाच्या आधारे प्रस्थापित करता येणार नाही. 

एखाद्या प्रकारचे कृत्य मी करणे योग्य आहे असे जेव्हा मी मानतो, तेव्हा त्या प्रकारचे कृत्य 
करणे माझ्यावर बंधनकारक आहे असे मी मानतो. त्या प्रकारचे कृत्य मी केले नाही तर माझे वर्तन 
दोषाहं ठरते, आणि ह्याचा अर्थ ह्या परिस्थितीत सर्व किंवा बहुसंख्य माणसे, त्यांना माझ्या वतंनाची 
कल्पना आली कौ मला दोष देतील असा नाही; तर कुणीही माझ्या वतंनामुळे मला दोष देणे योग्य 
ठरेल असा आहे. सर्वे किंवा बहुसंख्य माणसे एका विश्चिष्ट प्रकारच्या परिस्थितीत क्ली वागतात 
एवढेच सांगणारा नियम आपल्यापुढे असेल आणि त्या परिस्थितीत तज्ञा प्रकारे मी वागत नसेन, तर 
वरील नियमाला मी अपवांद आहे एवढेच ठरेल. अर्थात सवे माणसे ह्या प्रकारच्या परिस्थितीत अज्ली 
वागतात हा नियम माझ्या अपवादामुळे कोलमडेल. बहुसंख्य माणसे तज्षी वागतात ह्या स्वरूपात फार 
तर तो नियम तगून राहील. माझे वागणे विक्षिप्त आहे असे म्हगता येईल. पण “ विक्षिप्त ! ह्याचा 
अथे बहुसंख्य वागतात त्याहून वेगळ्या प्रकारे वागणारा एवढाच राहील. ह्या अर्थाने दिगंबर अवस्थेत 
वावरणाऱ्या स्त्रीपुरुषांच्या वसाहतीत कपडे घालणारे माणूस विक्षिप्त ठरेल, पण ' विक्षिप्त ह्या 
वर्णनात हे वागणे कोणत्याही प्रकारे किवा प्रमाणात गर, अनुचित आहे असे अभिप्रेत असणार नाही. 

पण कुणाही माणसाने विशिष्ट प्रकारच्या परिस्थितीत कसे वागणे योग्य आहे हे सांगणाऱ्या 
नियमाप्रमाणे मी जर वागलो नाही, तर माझे असे वागणे त्या नियमाला अपवाद आहे असे होत नाही. 
त्या नियमाचा मी भंग केला असे होते. माझे वागणे गैर ठरते. माणसांच्या हातून जे वर्तन घडते त्याचे 
मूल्यमापन करणारा मानदंड उपल्ब्ध करून देणारा हा नियम असतो. माणसाने कसे वागावे ह्याचा 
आदेश देणारा तो नियम असतो. 

ह्या प्रकारच्या नियमांचे प्रामाण्य आपण कसे प्रस्थापित करू शकतो, हा आपल्यापुढील प्रश्‍न 
आहे. आणि ह्याचे एक सहज सुचणारे असे उत्तर आहे. “ इतरांचे कल्याण ज्यामुळे होईल अक्षी कृत्ये 
माणसाने करणे योग्य आहे ?” हे तत्त्व प्रमाण आहे हे आपल्याला सरळ दिसुन येते असे आपण म्ह्ण 
शकू. उदा, “ कुठल्याहो दोन वस्तु जर एकाच तिसऱ्या वस्तूशी समान असल्या, तर त्या परस्परांशी 
समान असतात ” हे विधान घ्या. हे सत्य आहे असे आपण मानतो. पण हे सत्य निरीक्षणावर 
आधारलेले नाही. निरीक्षणाने फार तर ह्या विधानाच्या सत्यतेचे प्रत्यंतर आपल्याला येईल. आपल्याला 


चार नवभारत जुळे, १९८१ 


ह्या सत्यतेचे ग्रहण करायला उपयोगी ठरेल असे एक मूर्त उदाहरण आपल्याला लाभेल. पण हे तत्त्व 
सावंत्रिकतेने सत्य आहे असे आपण मानतो आणि ह्या त्याच्या सावंत्रिक सत्यतेचे जे ग्रहण आपण 
करतो ते निरीक्षणापासून लाभलेल्या पुराव्याच्या आधारावर करीत नाही. हे विधान सत्य आहे हे 
य॒क्‍्तिवादाने सिद्ध करता येत नाही. पण ते सिद्ध करावे लागतही नाही, ह्या विधानाचा अथं जेव्हा 
आपल्या ध्यानात येतो, तेव्हा ते सत्य असलेच पाहिजे ह्याचे आपल्याला सरळ साक्षात आकलन होते. 

आपल्याला असे म्हणता येईल, की आपल्या ज्ञानशक्तीची घडणच अशी आहे कौ कित्येक 
मूलभूत तत्त्वे प्रमाण आहेत ह्याचे तिला साक्षात भाकलन होते. त्यांचे प्रामाण्य सिद्ध करावे लागत 
नाही. आणि ते सिद्ध करताही येत नाही. कारण ही तत्त्वे इतकी मूलभूत असतात, की काहीही 
सिद्ध करायचे झाले तर ते ह्या तत्त्वांच्या आधारानेच सिद्ध करावे लागते आणि म्हणून त्यांचे प्रामाण्य 
सिद्ध करण्यासाठीही त्यांचा स्वतःचा आधार घ्यावा लागतो. तेव्हा त्यांचे प्रामाण्य सिद्ध करण्याचा 
प्रयत्न व्यथे असतो; पण तो भनावश्‍यकही असतो. 

तेव्हा आपण असे म्हणू , की माणसाने कोणत्या प्रकारची कृत्ये करणे योग्य असते हे सांगणारी 
मूलभूत तत्त्वे अशी असतात, की माणसाच्या ज्ञानशक्तीला त्यांचे प्रामाण्य साक्षात प्रतीत होते. उदा. 
“ सर्वे माणसे समान आहेत आणि सर्वांना समान हक्‍क असतात ” हे असे एक मलभत तत्त्व आहे. हे 
प्रमाण आहे असे आपल्याला साक्षात प्रतीत होते. त्याचे प्रामाण्य सिद्ध करता येत नाही, पण सिद्ध 
करावे लागतही नाहो. 

पण आता एक अडचण उभी राहते ती अक्षी, की ज्या तत्त्वांचे प्रामाण्य अश्या रीतीने आपल्या 
ज्ञानश्क्‍्तीला साक्षात प्रतीत होते असे आपण म्हणू , त्यांच्या प्रामाण्याविषयी एकवाक्यता असली पाहिजे 


अक्षी आपली अपेक्षा राहील. “ एकाच वस्तूशी समान असलेल्या कोणत्याही दोन वस्तू परस्परांशी 
समान असतात ” ह्या विधानाच्या प्रामाण्याविषयी दुमत आढळत नाही. एखाद्याने ह्या' विधानाच्या 


सत्यतेविषयी संशय व्यक्‍त केला, तर ह्या विधानाचा अर्थ त्याला नीट कळलेला नाही असे आपण म्हण 


आणि तो त्याला समजावून देऊ. पण “ सर्वे माणसे समान आहेत आणि सर्वांना समान हक्‍क असतात” 
ह्या तत्त्वाविषयी अशी एकवाक्यता नाही. उदा. भगवान मनम 


क महर्षी ह्यांना हे तत्त्व पुर्णपणे अमान्य 
होते. इहवादी भारतात मनूचा हवाला देणे गैर असल्यामुळे आदरणीय व्यक्तींचा निदेश करू. प्लेटो 
आणि ऑरिस्टॉटल यांना हे तत्त्व अमान्य होते आणि इस्लामचे प्रेषित महंमद पंगंबर यांनाही ते 
अमान्य होते. आणि ह्यांसारख्या विभूतींना ह्या तत्त्वाचा अर्थ नीट न कळल्यामळे त्याचे प्रामाण्य त्यांना 
प्रतीत झाले नाही असे म्हणणे धाष्टर्याचे ठरेल. 

समजा, परंपरागत हिंदू संस्कृतीत वाढलेली एखादी बाई म्हणाली, कौ “ 
कसाही वागला, तरी बायकोने नवऱ्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ राहून त्याची सेवा करणे 
तत्त्व प्रमाण आहे असे माझ्या ज्ञानशकतीला साक्षात प्रतीत होते.” हे ती अतिशय प्रामाणिकपणे म्हणत 
असेल. पण ही तिची प्रतीती आपण प्रमाण म्हणून मान्य करणार नाही. आपण पुरोगामी असू, तर 
तिचे ब्रेनवाशिंग झाले आहे, तिच्यावर वेडगळ संस्कार करण्यात आले आहेत, तिची पिळणक करण्यात 
येत आहे पण ते तिला समजत नाही असे आपण म्हणू. “ पुषषाला ( चारपयंत ) अनेक स्त्रियांशी 
लग्न करण्याचा हक्‍क असतो ” हे विधान प्रमाण आहे अशी साक्षात प्रतीती जर एखाद्या मुसलमान 
स्त्रीला झाली तर, आपण पुरोगामी असू, तर आपण मोठ्याने काही बोलणार नाही; पण तरीही ही 
प्रतीती प्रमाण आहे असे आपण मानणार नाही. 

असे असते का, की व्यकती ज्या संस्कृतीत वाढली असेल त्या संस्कृतीला घडविणाऱ्या प्रथा, 
चालीरीती, रूढी, संकेत, नियम, आदश प्रमाण आहेत असा साक्षात प्रत्यय तिला येतो ? असे असेल 
तर नीती आणि मूल्ये संस्कृतिसापेक्ष असतात असे म्हणावे लागेल, मग ' विवेका धिष्ठित जीवनसरणी ' 


ह्या संकल्पनेला अथे राहतो का ? ह्या प्रश्‍नांना तोंड दिल्याशिवाय विवेकवाद्यांना आपली भमिका 
मांडायला सुरवातही करता येणार नाही, र 


नवरा बायकोशी 
योग्य असते हे 


माधव लिमये 


पाकिस्तानारनोमितीची मीमांसा 


[ महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृतिमंडळाच्या भाषांत रमालेत श्री. व. वि. नगरकर ह्यांच्या “ जेनेसिस 
ऑगव्ह पाकिस्तान ह्या ग्रंथाचा अनुवाद श्री. माधव लिमये हे करीत आहेत. ह्या ग्रंथातील विवेचनाचा 
सारांश नवभारताच्या वाचकांसाठी प्रसिद्ध करीत आहोत - संपादक. ] 


अखंड भारताचे विभाजन होऊन भारत आणि 
पाकिस्तान अश्या दोन स्वतंत्र, सावेभोम राष्ट्रांची 
निर्मिती झाल्याला आता तीसं वर्ष उंठटून गेली तरी 
संकुचित जातीयवादाचे जे भूत भारताच्या एकात्म 
राष्ट्रवादाचा बळी घेण्यास प्रामुख्याने जवाबदार 
होते, ते अजूनही आपल्या मानगुटीवरून दूर झालेले 
नाही. एकात्म राष्ट्रवादाला नामीहरम करणाऱ्या 
धर्माधिष्ठित- राष्ट्रवादाच्या शक्‍ती या भूमीत क्या 
जोपासल्या गेल्या, ब्रिटिश सत्तेने त्यांना कसे खतपाणी 
घातले आणि परकीय दास्यत्वाच्या जोखडातून देश 
मुक्‍त करून पाइचात््य विचारसरणीवर आधारलेल्या 
आधुनिक राष्ट्राची निमिती करण्यासाठी पुढे सर- 
सावलेल्या राष्ट्रवाद्यांच्या मार्गात कोणकोणत्या शक्‍ती 


आड आल्या आणि त्यांचा मुकाबला करण्याच्या 


बाबतीत राष्ट्रवादी नेतृत्वाकडून कोणकोणत्या चुका 
झाल्या ते तपासून पाहिल्यावाचून भारताच्या विभा- 
जनाची, किंबहुना भारतात खोलवर रुजलेल्या 
जातीयवादाची उपपत्ती नीट लागू शकणार नाही. 
प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी आति नंतर तिच्याकडून 
सत्ता आपल्या हाती घेतलेले ब्रिटिश सरकार यांनी 
या देशात ज्या विविध प्रवृत्तींना खतपाणी घातले 
त्यांचा एकमेकांवर जो उलटसुलट परिणाम होत 
गेला, प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत गेल्या त्याही आपल्याला 
नोट समजून घ्याव्या लागतील, 


ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात भारतात प्रथमच 
घर्मनिरपेक्ष कायद्याचे राज्य सुरू झाले. तरीही 


कंपनीकडून एका बाजूला ख्श्रिस्ती मिशनऱ्यांना उत्ते- 
न. भा. १ 


अनुक्रमणिका 


जन मिळत होते तर दुसर्‍या बाजूला आपले राजकोय 
प्रभुत्व नष्ट झाल्यामुळे ब्रिटिश सत्तेचे कडवे विरोधक 
बनलेल्या मुसलमान समाजातील भमीर-उमरावांना 
पाठीशी घालण्याचे धोरण कंपनीसरकारकडून 
जाणीवपूर्वक अवलंबिले जात होते. त्यातुनच बंगाल- 
मध्ये जमीनदारांचा एक नवा वर्ग अस्तित्वात आला 
होता. स्त्रिस्ती मिशनर्‍्यांच्या धमंप्रसाराची प्रतिक्रिया 
म्हणून भारतात जसा सामाजिक सुधारणेचा विचार 
बळावला, तसाच धामिक पुनरुज्जीवनाचा पुरस्कार 
करणाऱ्या शक्‍तींनीही जोर केला, नव्याने उदयास 
आलेला सधन मध्यमवर्ग आधुनिक विचाराने भारला 
गेला. एक राष्ट्र म्हणून सबंध भारताचा विचार 
प्रथमच त्याच्या मनात घोळू लागला. त्यामुळे तो 
एकात्म राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता बनला व प्रातिनि- 
धिक संस्थांची मागणी करू लागला. याउलट, सरं- 
जामदार वर्गे मात्र धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाकडे 
आकृष्ट झाला. 


राष्ट्रवादाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सत्ता- 
धाऱ्यांनी सरंजामदार आणि मध्यम वर्गीयांमधील 
वर्गेसंघर्षाचा उपयोग करून घेतला; इतकेच नव्हे, 
तर जातीय आणि धाभिक भावनेलाही खतपाणी 
घातले. | 


मुसलमान समाजातील अश्रफ म्हणून ओळखला 
जाणारा जो तुकेस्थान व पड्चिम आशियामधन 
आलेल्यांचा वगे होता, त्याची स्थिती “ काप गेळे 
आणि भोके राहिली” अशी झाली होती. आपल्या 
मूळ वंशाचा त्यांना मोठा अभिमान होता. एके काळी 


0 नवभारत 


हाव वाढत गेली. आणि सिध, वायव्य सरहद्द प्रांत 
आणि बलुचिस्थान या ठिकाणची सत्ता मिळवण्याची 
स्वप्ने ते पाहू लागले; एवढेच नव्हे, तर ब्रिटिशांनी 
आपली. सत्ता थेट प्रांतांकडे सुपूदे केली पाहिजे 
अक्ली मागणी ते १९२८ पासून करू लागले. हिंदु- 
स्तानच्या वायव्य भागातील मुस्लीम प्रांतांचे संघ- 
राज्य बनविण्यात यावे असा पुकारा इकबाल आणि 
अन्य नेते उघडपणे करू लागले. मुसलमानी प्रांतांचे 
संघराज्य बनविण्यात यावे आणि ब्रिटिशांनी पर- 
स्पर प्रांतांकडे सत्ता सुपुदं करावी या दोन माग- 
ण्यांचा एकत्रितपणे विचार केला, तर त्यांना 
हिंदुस्तानची हिंदू आणि मुसल्मान यांच्यांत विभा- 
गणी करून हवी होती असाच त्यांचा अर्थ होतो. 
पाकिस्तान असे नाव त्यांनी त्यावेळी घेत्तले नव्हते. 
चौघरी रहिमत अली यांनी प्रथम पाकिस्तान असे 
त्याचे नामकरण केले. केंद्रस्थानी कोठल्याही 
स्वरूपातील संघराज्य स्थापू देण्यास या जातीयवादी 
नेत्यांचा सकत विरोध होता आणि गोलमेज परि- 
षदेच्यावेळी संघराज्याच्या कल्पनेला विरोध दशंवून 
जिनांनी त्यांचीच री ओढली. 

१९३० सालापर्यंत मुसलमान तरुण इंग्रजी 
शिक्षणाच्या बाबतीत इतर पुढारलेल्या जातींच्या 
बरोबरीला आले होते. परंतु मुसलमान समाजाला 
व्यापार किवा कारखानदारी चालविण्याची परंपरा 
नव्हती. आणि मुसलमान जमीनदार हे तर आपल्या 
उघळपट्टीमुळे कर्जबाजारी बनले होते. ह्यामुळे या 
नवशिक्षित मुसलमान युवकांपुढे सरकारी नोकऱ्या 
मिळविणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक होता. 
पण त्यातही बिगरमुसलमानांच्याबरोबर आपण 
स्पर्धेत टिकाव धरू शकू असा आत्मविश्‍वास त्यांना 
वाटत नव्ह्ता. त्यामुळे आपल्या पुढाऱ्यांनी सरकारवर 
अधिकाधिक दडपण आणून निरनिराळय़ा खात्यांत 
आपल्याला विशेषाधिकार मिळवून द्यावेत अज्ली 
त्यांची अपेक्षा होती. जातीयवादी राजकारणीही 
सरकारी नोकरीतील मुसलमानांच्या नेमणूका, 
आणि बदल्या यांत चबढब करीत. याचा असा 
परिणाम झाला, कौ मुसलमान तरुण व सरकारी 
नोकरीतील मुसलमान यांच्यांत जातीयवादी राज- 
कारणासंबंधी हितसंबंध निर्माण झाले आणि इंग्रजी 
ह्रिक्षण घेतलेल्या मुसलमानांचा एक गट फुटीरवादी 


जुले, १९८१ 


विचारसरणीकडे आकृष्ट झाला. लंडनमध्ये शिकत 
असलेल्या पंजाबी विद्यार्थ्यांनी सर्वांत प्रथम पाकि- 
स्तान निर्माण झालेच पाहिजे नशी जाहीरपणे 
मागणी केली आणि तेथपासुन मुसलमान युवक 
आणि सरकारी नोकरीतील मुसलमान यांच्यांत .ही 
मागणी अधिकाधिक जोर धरू लागली. 

१९३० ते ३३ च्या सामुदायिक चळवळीत 
राष्ट्रीय मुसलमानांनी बजावलेली कामगिरी नेत्र- 
दीपक होती. त्यांच्यापैकी अनेकांनी ' नेहरू रिपोटं ? 
चा पाठपुरावा केला होता. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद 
करार घडवून आणण्याच्या कामीही त्यांचे मोलाचे 
साहाय्य झाले होते. जातीयवादी विरोधकांशी त्यांनी 
मोठ्या धैर्याने टक्कर दिली होती. परंतु ब्रिटिश 
सरकारने अलाहाबाद कराराचा मुलाहिजा ठेवला 
नाही, इतकेच नव्हे, तर बंगालच्या कायदेमंडळाने 
संयुक्‍त मतदारसंघांना पाठिंबा दर्शवणारा जो ठराव 
पास केला होता त्याचीही दखल न घेता “ जातीय 
निवाडा ' भारतीय जनतेवर लादला. हिंदुस्तानच्या 
इतिहासावर या कराराचा फार दूरगामी स्वरूपाचा 
परिणाम घडून आला. राष्ट्रीय मुसलमानांचे नीति- 
धेयंच त्यामुळे गळून पडले. जातीयवादी शक्‍तीबरोबर 
दोन हात करण्याची जिद्दच त्यांच्यांत उरली नाही 
आणि १९३४ साली जिनांनी पुनरुज्जीवित केलेल्या 
मुस्लिम लीगकडे त्यांचा लोंढा सुरू झाला. 

१९३० च्या दशकात उत्तर प्रदेशात किसानांच्या 
चळवळी झाल्या. पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्षा 
चळवळींच्या अग्रभागी असत. धाभिक प्रचाराने 
वाहवून न जाता आथिक प्रश्‍नांवर हिंदू-मुसलमानांनी 
संघटित झाले पाहिजे असा प्रचार ते करीत. 
त्यामुळे मुसलमान जमीनदार बिथरून गेले. 
औद्योगिक कामगारही वगंसंघर्षाच्या भूमिकेवरून 
संघटित होऊ लागले. किसान-कामगारसंघटना 
स्वातंत्र्यलढ्याशी एकरूप होऊ लागल्या व स्वातंत्र्य- 
लढ्याला अधिकाधिक जहाल स्वरूप येऊ लागले. 
त्यामुळे जातीयवादी मुसलमान 'पुढारी संतप्त झाले. 
काहीतरी निमित्त करून त्यांनी जातीय दंगे पेटवि- 
ण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय मुसलमान या साऱ्या 
प्रकाराने धास्तावून गरेळे आणि त्यांनी मुसलमान 
जातीयवाद्यांबरोबर तडजोड घडवून आणण्यासाठी 
काग्रसवर दडपण आणण्यास सुरुवात केली. 


पाकिस्ताननि्मिती'ची मीमांसा ष्‌ 


१९३७ साली संयुक्त प्रांतात काँग्रेसने संयुक्‍त 
मंत्रीमंडळ बनविण्याची संधी गमावली त्यामुळे 
कमालीचे जातीय वितुष्ट निर्माण झाले आणि 
पाकिस्तानची मागणी पुढे आली असा जो एक समज 
भोहे तो बरोबर नाही. जितांना यच्चयावत सर्वं 
मुसलमानांना मुस्लिम लीगच्या झेंड्याखाली आणा- 
वयाचे होते. काँग्रेसबरोबर करावयाच्या वाटाघाटी- 
तही लीगचे वर्चस्व राहिले पाहिजे, अशी त्यांची 
* भूमिका होती. वस्तुतः त्यावेळी बहुतेक प्रांतांतील 
मुस्लिम लौंगची ताकद उपेक्षणीय होती. मुस्लिम 
लौगबरोबरच्या वाटाघाटी यशस्वी होणे शक्‍यच 

व्हते. कारण संयुक्‍त मंत्रीमंडळाबरोबर येणाऱ्या 
जबाबदार्‍या स्वीकारण्यास लीग तयार नव्हती. 
मुंबईत संयुक्‍त मंत्रीमंडळात सामील होण्यासाठी सबंध 
मंत्रीमंडळ आपल्या पसंतीचे असले पाहिजे अश्ली 
जिनांची अट होतो. तथापि जिनांनी काँग्रेसविरुद्ध 
जे इतके रान उठवले होते त्याचे इंगित निराळेच 
होते. काँग्रेसने जमीनसुधारणा विषयक कायदे कर- 
ण्याचे ठरविले होते. त्याचप्रमाणे संस्थानी प्रजेच्या 
राजकीय हक्कासाठी चाललेल्या लढ्याला काँग्रेसचा 
जो पाठिंबा होता तो जीना आणि मुस्लीम लीग- 
मधील अश्रफ यांना अजिबात पसंत नव्हता. संस्थानी 
मुलखासकट हिंदुस्थानचे एक संघराज्य निर्माण 
करावे अशी कल्पना पुढे आल्याबरोबर संस्था- 
नांचे प्रतिनिधित्व कोणी करावे यावर वाद सुरू 
झाला. काँग्रेस आणि पुरोगामी विचारांच्या इतर 
गटांचा संस्थानिकांना आपले प्रतिनिधी नियुक्‍त 
करण्याचा अधिकार बहाल करण्यास सकत विरोध 
होता. संस्थानी प्रजेच्या लढ्यांता काँग्रेसचा पाठिंबा 
होता. हैद्राबाद संस्थानात निजामाविरुद्ध आंदोलन 
सुरू झाल्याबरोबर जातीयवादी मुसलमान पुढाऱ्यांनी 
“इस्लाम धोक्यात? असल्याची ओरड सुरू केली, तर 


हिंदू जमीनदार आणि हिंदू संस्थानिक यांनी हिंदू 
महासभेचा आश्रय घेतला. म्हणजे काँग्रेसला एका 
बाजूला मुसलमान जातीयवादी व दुसर्‍या बाजूला 
हिंदू जातीयवादी असा दोघांशी मुकाबला करण्याचा 
प्रसंग आला; कारण त्या दोघांनाही आपापल्या 
जमातीतील प्रस्थापित हितसंबंधांची पाठराखण 
करावयाची होती. 


काँग्रेस पुढाऱ्यांनी कितीही खुलासे केले, तरी 
त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करून काँग्रेसला 
* हिंदूंचे राज्य ' स्थापन करावयाचे आहे किंवा 
* इस्लाम धोक्यात आहे अद्या तर्‍हेचा धादांत खोटा 
प्रचार जिनांनी पद्धतशीरपणे सुरू ठेवला. 

अश्रफ ज्यावेळी भरभराटीत होते त्यावेळी त्यांनी 
या देशात पुर्वीपासुन वस्तुत: मुसल्मानांचेच राज्य होते 
आणि हिंदूंना दुय्यम स्थान होते, पुर्वीचे गतवैभव 
प्राप्त करून घेण्यासाठी मुसलमानांनी साम्राज्य- 
शाही सरकारची बांधिलकी पतकरली पाहिजे अद्या 
तर्‍हेच्या शिकवणुकीने मुसलमानांची मने भारावून 
टाकली होती. संघराज्याच्या कल्पनेला सतत विरोध 
करून देशाच्या विभाजनाच्या विविध योजना सुच- 
वण्यात आल्या. अक्षया विभक्तीकरणातून मुसलमान 
समाजाचा जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल त्यावर 
दृष्टी ठेवूनच सर्वे योजना आखण्यात आलेल्या 
होत्या. मुस्लीम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात पाकि- 
स्तानची मागणी करणारा जो ठराव पास करण्यात 
आला त्याची भाषा मुद्दामच गोलमाल ठेवण्यात आली 
होती. परंतु जिनांच्या वक्तव्यावरून त्यांना भारत 
छिन्नविच्छिन्न करून टाकावयाचा आहे हे स्पष्ट 
होत होते. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यापासुन त्यांनी 
व्हाईसरायपुढे ज्या मागण्या मांडल्या, त्यावरून 
त्यांना केंद्र आणि प्रांतिक सरकारांवर संपूर्ण नियंत्रण 
हवे होते हे स्पष्ट होते. त्यासाठी त्यांनी दिराष्ट्र- 
वादाचो कास धरून मुसलमानांना बिगर मुसल- 
मानांइतके प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अज्ली 
मागणी केली; इतकेच नव्हे, तर अल्पसंख्य गटाचे 
प्रतिनिधी कोण असावेत ते ठरविण्याचा अधिकारही 
मुस्लिम लीगला असला पाहिजे असा आग्रह धरला. 
जिनांना तीन गोष्टी साध्य करून घ्यावयाच्या 
होत्या. ( १ ) हिंदुस्तानात मुसलमानांची निरंकुश 
सत्ता पुन्हा स्थापन करणे (२) देशाची शकले पाडणे 
आणि (३) पाकिस्तान निर्माण करून घेणे. लोक- 
शाही किवा प्रातिनिधिक संस्था यांबद्दल त्यांना 
जरासुद्धा आस्था नव्हती. ज्या वेळी महात्मा गांधी 
व सी. राजगोपाल्चारी यांनी मंत्रीमंडळात मस्लिम 
लीगने सामील व्हावे म्हणून जिनांची मनधरणी 
केली, त्यावेळी त्यांनी ती विनंती धुडकावून लावली. 
त्याचे कारण देताना त्यांनी असे सांगितले, को 


द्‌ नंवभारंत 


हिंदूंचे मताधिक्य असलेल्या कोणत्याही कायदेमंड- 
ळाला जबाबदार राहण्यास मुस्लिम लीग असलेले 
केंद्रीय मंत्रीमंडळ कधीही संमती देणार नाही. 
१९३५ च्या कायद्यान्वये मतदानाच्या अधिका- 
रांची व्याप्ती वाढविण्यात आली. त्यामुळे अश्रफ- 
वर्गाचे महत्त्व आणखीनच कमी झाले. १९४० 
पर्यंत मुसलमानांच्या राजकारणात नव्याने उदयास 
आलेल्या मध्यमवर्गाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त 
झाले. उद्योजक म्हणून हारून किवा इस्पहानी अश्ली 
घराणी पुढें येऊ लागली होती. प्रस्थापित बिगर 
मुसलमान भांडवलदारांबरोबरची स्पर्धा त्यांना 
टाळावयाची होती. आता जे प्रांत पाकिस्तानात 
मोडतात, त्या भागातील मुसलमान जमीनदारांचा 
कॉँग्रेला तिच्या शेतकऱ्यांना अनुकूल असलेल्या 
भूमिकमुळे विरोध होता. इंग्रजी शिक्षण घेतलेले 
मुसलमान तरुण हे तर आधीच फुटीरवादाच्या 
आहारी गेलेले होते. आता नव्याने पुढे येऊ लागलेला 
मसलमानांतील भांडवलदार वर्ग आणि जमीनदार 
यांनाही असे वाटू लागले, को देश्याच्या विभाजना- 
मुळेच आपला जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकेल. 
भारतीय स्वातंत्र्याचा शेवटचा सामुदायिक लढा 
१९४२ च्या अखेरीला फसला आणि त्याचबरोबर 
अखंड,,भारताची लढाईही आपण हरलो. ऑगस्ट- 
क्रांती हे स्वातंत्र्यसंग्रामातील एक सोनेंरी पान 
असले, तरी पुर्वीच्या लढ्यांच्या मानाने त्यावेळी 
सवेसामान्य जनता या लढ्यात सामील झाली 
नाही. पाकिस्तानात गेलेले प्रांत तर “भारत छोडो! 
आंदोलनापासुन जवळ जवळ अलिप्तच राहिले. 
उदारमतवादी हिंदू आणि मुसलमान जमीनदार 
यांच्यासारखा दलाली भांडवलदारवर्ग यांनी अपेक्षे- 
प्रमाणे इंग्रजांचे बूटचाटेपण सोडले नाही. महात्मा 
गांधींचे उपोषण किंवा बंगालमधील भयानक दुष्काळ 
यांसारख्या घटनांमुळेदेखील जनता बंड करून उठली 
नाही, हे कबूल करावे लागेल. पाकिस्तानला प्राण- 
पणाने विरोध करणारेच ढेपाळून गेल्याचे त्यांच्या 
कुतीवरून दिसुन आले. संघटन आणि इतर सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाच्या नावाखाली हजारो युवकांना 'भारत 
छोडो ? आंदोलनापासून अलिप्त राहूवयास लावून 
त्यांना निष्क्रीय बनवून टाकले गेले. चोरपावलाने 
भारताची फाळणी जवळ येत चालली आहे याचे भान 


जुळे, १९८१ 


त्यांच्या पुढाऱ्यांनादेखील राहिले नाही, आझाद हिंद 
सेनेला जबरदस्त पराभव पतकरावा लागला आणि 
त्याबरोबर भारतीय स्वातंत्र्य आणि एकता यांसाठी 
भारताच्या बाहेरून चाललेल्या लढ्याचीही इतिश्री 
झाली. ऑगस्टक्रांतीत सर्वेसामान्य जनतेला मोठ्या 
प्रमाणावर सामील करवून घेण्यात आलेले अपयश 
हेच भारताच्या विभाजनाचे मुख्य कारण ठरले असे 
म्हटले पाहिजे. 

चिल आणि हुजूरपक्ष यांनी हिंदुस्तान, पाकि- 
स्तान आणि संस्थानिकीस्तान अशा तीन भागांत 
हिंदुस्तानची फाळणी करण्याचा घाट घातला होता. 
कम्युनिस्टांनी बहुराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पुढे करून 
भारत छिन्नविच्छिक्न करून टाकण्याचा पवित्रा 
घेतला होता. 

१९४६ साली आलेल्या कॅबिनेट मिदानने प्रथम 
केलेल्या सुचनेनुसार पाकिस्तान खंडित होणार होता. 
जिनांनी ती सुचना फेटाळल्यानंतर मिद्ानने आपल्या 
मूळ सुचनेत पुर्व पंजाव, पश्‍चिम बंगाळ आणि संपूर्ण 
आसाम यांचा समावेश केला. याचे दोन विभाग 
राहणार होते व त्या प्रत्येक विभागातील मुस्लिम 
छीगला त्या त्या विभागाची घटना ठरवण्यासकट 
अनेक अधिकार देण्यात आले होते. प्रांताची स्वायत्त- 
ताही त्यासाठी पायदळी तुडविण्यात आली होती. 
शीख समाजाला महत्त्वाचा अल्पसंख्य गट म्हणून 
मान्यता देण्यात आली असली, तरी त्याचे भवितव्य 
मुस्लिम लोगच्या हाती सोपवून देण्यात आले 
होते. शिवाय आधीच दुर्बल करून ठेवण्यात 
आलेल्या केंद्रीय सत्तेतही मुस्लिम लीगला जातीय 
नकाराधिकार बहाल करण्यात आले होते. व्हाईसरॉय 
आणि कॅबिनेट मिशन यांनी अशी अट घालून ठेवली 
होती, की काँग्रेस व मुस्लिम लोग यांना वरील 
योजना मान्य असेल तरच त्यांना मध्यावधी केंद्रीय 
सरकारात सामील होता येईल. जिनांचा अननय 
करण्यासाठी काँग्रेस आणि लोग यांना समान 
प्रतिनिधित्व देण्याची सुचनाही घुसडण्यात आली. 
सर्वात कळस म्हणजे मुस्लिम लीगने ५ आणि ६ 
जूनच्या बेठकीत संमत केलेल्या प्रदीधे ठरावाकडे 
सपशेल डोळेझाक करून लीगला ही योजना पसंत 
आहे असा केंब्रिनेट मिशनने स्वत:चा ग्रह करून 
घेतला. वस्तुतः लीगने आपली पाकिस्तानची मागणी 


पाकिस्ताननिर्मितीची मीमांसा ७ 


सोडून दिलेली नव्हती किंवा भारताच्या प्रादेशिक 
एकतेच्या तत्त्वालाही मान्यता दिलेली नव्हती. 
जिनांनी कॅबिनेट मिशनची योजना स्वीकारण्याची 
तयारी दशंवली होती ती मध्यावधी सरकारवर 
संपूर्णे नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी डावपेचाचा 
एक भाग म्हणून, शिवाय काँग्रेस साहजिकच समान 
प्रतिनिधित्वाला विरोध दशंवल्याशिवाय राहणार 
नाही असाही जिनांचा आडाखा होता. जिनांनी ज्या 
घाईघाईने १६ जूनच्या निवेदनास मंजूरी दिली 
त्यावरूनही कसेही करून काँग्रेसला मध्यावधी सर- 
कारपासुन दुर ठेवण्याचा जिनांचा डाव होता हे 
स्पष्ट होते. 

२२ सप्टेंबर १९४६ च्या अ. भा. काँ. समि- 
तीच्या बेठकीत काँग्रेसने असे जाहीर केले होते, की 
काँग्रेस घटनासमितीत प्रवेश करणार आहे ती 
हातचे राखून न ठेवता आणि कोणत्याही पुर्व- 
अटी न घालता. मौलाना आझाद यांनी याच भूमि- 
केचा पुनरुच्चार केला होता. पुढे लोगने कॅबिनेट 
मिशनची योजना नाकारली. ती मुख्यतः वॅव्हेल 
आणि जिना यांनी शिजवत आणलेला कट फसल्या- 
मुळेच मध्यावधी मंत्रीमंडळात काँग्रेसला पाच, लीगला 
पाच, शिखांना व भारतीय स्त्रिश्‍चनांता एक अद्या 
जागा द्यावयाच्य़ा. त्यातही काँग्रेसला आपल्या पाच 
जागांतही मुसलमान मंत्री नेमण्यास परवातगी 
द्यावयाची नाही व साहजिकच अश्या अपमानास्पद 
अटीमुळे काँग्रेसने मध्यावधी मंत्रीमंडळात सामील 
होण्याचे नाकारले म्हणजे मुस्लिम लीगला मंत्रीमंडळ 
बनविण्यास पाचारण करून देशाची सवे सत्ता 
जिनांच्या हाती सुपूदं करावयाची असा डाव वॅव्हेल 
आणि जिना यांनी शिजवत आणला होता. परंतु 
काँग्रेसने मध्यावधी मंत्रीमंडळात सहभागी होण्याचा 
निर्णय घेतल्यामुळे जिनांचे सारेच इमले कोलमडले. 

काँग्रेसने कॅबिनेट मिशनच्या १६ मेच्या वक्‍्त- 
व्यास बिनशतं मान्यता दिली असती, तरीदेखील 
जिना अविभक्त भारताची घटना बनविण्याच्या 
कामात सहकार्य करण्यास तयार झालेच तसते, 
कारण फाळणीच्या प्रश्‍नावरच त्यांनी निवडणुका 
जिंकल्या होत्या आणि ती मागणी सोडूनं देण्यास ते 
तयार नव्हते. प्रसंगी स्वतःच्या मतास मुरड घाल- 
नही जिना हे सववसामान्य मुसलमान |नागरिकांच्या 


: वेळोवेळी आपला विरोध नोंदविला. 


भाकांक्षा शिरोधायं मानीत आले होते. वस्तुतः 
भारताच्या फाळणीचे आमिष दाखवून किवा इस्लाम 
धोक्यात आहे असा बागुलबुवा निर्माण करून मुसल- 
मानांच्या भावना त्यांनीच भडकावून ठेवल्या होत्या. 
आणि आता त्यापासुन माघार घेणे त्यांना शक्‍य 
नव्हते. लखनो करारापासुनच्या जिनांच्या कोलांट- 
उड्या पाहिल्या म्हणजे मुसलमानांच्या भावनांच्या 
लाटेवर आरूढ होऊनच जिनांना आपले राजकारण 
चालवावयाचे होते हे प्रत्ययास येते. 


मुस्लिम लीग संयुक्‍त मंत्रीमंडळात सामील झाली 
त्याच्याही आधी काँग्रेसने त्याबाबत हरकत उप- 
स्थित केली होती. लोगने कॅबिनेट मिशनच्या १६ 
मेच्या प्रकटनाला संमती दिलेली नसल्याने लीगला 
संयुक्‍त मंत्रीमंडळात सहभागी होण्याचा मुळी अधि- 
कारच पोहचत नाही असे काँग्रेसने दाखवन दिले 
होते. पुढे संयुक्‍त मंत्रीमंडळाच्या प्रत्यक्ष कारभारा- 
बाबत लीगने जे धोरण स्वीकारले, त्यावरून तिला 
काँग्रेसबरोबर संघभावनेने काम करावयाचे नव्हते हे 
दिसून आले. काँग्रेसने लीगच्या या धोरणाबहृळ 
लीगच्या 
मंत्र्यांना मंत्रीपदाचे राजीनामे देण्यास सांगण्यात 
यावे अशी मागणीही काँग्रेसने केळी. तरीही लीगला 
मंत्रीमंडळात राहू देण्यात आले. १९४६ च्या अखेरी- 
पर्यंत भारताची फाळणी अटळ आहे हे ठरून गेल्या- 
सारखेच होते. 


पाकिस्ताननिमिती तर आता होऊन चुकली आहे. 
परंतु अजूनही त्या संबंधी काही प्रश्‍न उद्‌भवतात. 
अर्थात होऊन गेलेल्या घटनांबद्दल काथ्याकूट कर- 
ण्याचाच तो प्रकार असला, तरी असे प्रश्‍न मनात 
आल्यावाचून राहत नाहीत, १९४० सालापासून 
काँग्रेस असे जाहीर करीत आली होती, की ज्यांची 
इच्छा नसेल अशा प्रांतांवर त्यांच्या मर्जीविरुद्ध हिदु- 
स्तानात राहण्याची सक्ती केली जाणार नाही. या 
भूमिकेनुसार काँग्रेस असा आग्रह धरू शकली असती, 
कौ कॅबिनेट मिशनने त्या त्या प्रांतातील जनतेचा 
प्रथम कौल घेऊन नंतर खंडित पाकिस्तानचा आपला 
पहिला पर्याय अमलात भाणला पाहिजे. पंजाब आणि 
बंगालची फाळणी करण्याची मागणी करणारा ठराव 
काँग्रेस वकिग कमिटीने पास केल्यापासून मुस्लिम 


८ नवभारत 


लीगचे नेतृत्व अत्यंत गोंधळून गेले होते. अश्या वेळी 
काँग्रेसने कॅबिनेट मिशनकडे जनतेची इच्छा समजून 
घेण्याचा आग्रह धरला असता, तर त्यामुळे काँग्रेस 
आपल्या उद्घोषित भूमिकेशी प्रामाणिक आहे असे 
सिद्ध झाले असते. त्यामुळे मुसलमान जनता आणि 
तिचे पुढारी यांच्यांत या सबंध प्रश्‍ताच्या फेरविचा- 
राची प्रक्रिया सुरू झाली असती. 
मजूर सरकार खरोखरीच सत्ता सोडून निघून 
जाईल यावर शेवटपर्यंत विश्‍वास न बसल्याने 
काँग्रेसमधील जहाल गटाने आणखी एक सामुदायिक 
उठाव घडवून आणावा असा आग्रह धरला होता. 
१९४६ साली तशी सामुदायिक चळवळ झाली 
असती, तर ती १९४२ च्या लढ्यापेक्षा कदाचित 
अधिक व्यापक झाली असती. पण त्या परिस्थितीत 
मग वेव्हृंल व जिना जो डाव करू पाहत होते त्याला 
गती मिळाली असती. आणि १९४६ सालचा लढा 
सरकार, मुस्लिम लीग आणि संस्थानिक या तिघांनी 
मिळून चिरडून टाकला असता. मुस्लिम लीगच्या 
हाती गृह आणि संरक्षण ही दोन्ही खाती गेल्यामुळे 
त्या लढ्याची परिणती यादवी युद्धात झाली असती डु 
इतकेच नव्हे, तर या तिघांचे मिळून संयुक्‍त वळ 
राष्ट्रवाद्यांना फार भारी पडले असते. 
ज्या एका प्रांतात काँग्रेसला मुसलमान समाजाचा 
भरभक्कम पाठिंबा मिळत आला होता तो प्रांत 
गमवावा लागला हे केवढे दुर्देव ! विहार आणि 
बंगालमधील दंगलीमुळे जी पिसाट जातीयवादी 
भावना उसळली, तिचा सिंध आणि वायव्य सरहद 
प्रांतातील मुस्कीम जनतेवर अत्यंत विघातक असा 
परिणाम घडून आला. या दंगली घडून आल्या 
नसत्या, तर डिसेंबर १९४६ मध्ये सिंध प्रांतात 
झालेल्या निवडणुका मुस्लिम लीगला जिकता 
आल्या नसत्या. आणि १९४७ च्या जुलेत वायव्य 
सरहद्द प्रांतात घेण्यात आलेला सार्वमताचा कौलही 
कदाचित काँग्रेसच्या विरुद्ध ग्रेळा नसता. परं 
काँग्रेसकडून एक मोठी घोडचूक झाली. ती अज्ञी 
की, मध्यावधी सरकारात आपल्यातफे राष्ट्रवादी 
मुसलमानांची नियुक्‍ती करण्याचा काँग्रेसने आग्रह 
धरला होता आणि तो योग्यच होता. परंतु 
सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातील राष्ट्रवादी 
मुसलमानांच्या अशाच स्वरूपाच्या मागणीकडे मात्र 


जुले, १९८१ 


काँग्रेसने काणाडोळा केला. १९४६ च्या ऑक्टो- 
बरात पंडित नेहरूंनी वायव्य सरहह प्रांताला भेट 
दिली. त्यावेळी ठिकठिकाणी त्यांना प्रक्षन्ध मुसल- 
मानाच्या जमावाला तोंड द्यावे लागले. परंतु त्यांनी 
भापल्याबरोबर जर केंद्रीय मंत्रीमंडळात वायव्य 
सरहद्द प्रांतापकी एखादा काँग्रेस पुढारी घेतला 
असता, तर काँग्रेसला हिंदूंचे राज्य प्रस्थापित करा- 
वयाचे आहे या लीगच्या प्रचारातील वाराच काढून 
घेतल्यासारखा झाला असता. सिंध मंत्रीमंडळासंबं- 
धीचा पेचप्रसंग ज्यावेळी शिगेला पोहचला होता, 
त्यावेळी सिंध कोअॅलिशन पार्टीच्या नेत्यांनी मध्या- 
वधी सरकारातील आपला प्रतिनिधी म्हणून काँग्रे- 
सने कोअलिशन पार्टीतील एकाद्या मुसलमानाची 
नियुक्ती करावी म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल 
यांची परोपरीने विनवणी केली. परंतु त्याबाबतचे 
सर्व अधिकार मौ. आझाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आले आहेत असे सांगून सरदार पटेलांनी आपले 
हात झटकले, आजवरची आपली सवं तत्त्वे गुंडाळून 
ठेवून ज्यांची सारी हयात जातीयवादाचे जहर 
फेळावण्यास गेली होती अद्या शफत मह्मदखानं 
आणि फजलूल हक यांना काँग्रेसने आपल्यातर्फे मध्या- 
वधी सरकारात नियुक्‍त केले. पंजाबात कट्टर राज- 
मिष्ठ असलेले खिजर हयातखान यांना काँ 
दिलेला पाठिंबा हीही अश्लीच एक मोठी चूक 
हिंदुस्थानच्या अलीकडील इतिहासातील खरा 
कट प्रश्‍न काँग्रेसने पाकिस्तानला भान्यता कशी 
दिली त ऑॉिीकि जिनांनी * कसरीने कुरतडलेला, 
ठिन्नविच्छि् आणि खंडित? पाकिस्तान स्वीका- 
रायळा संमती कशी दिली हा आहे. सवे सत्ता 
जिनांकडे | सोपवण्याचा व्हॅवेल-जिना कट फसल्या- 
मुळं जिनांना फार मोठा धक्का बसला. काँग्रेसला 
डावलून सवे सत्ता जिनांच्या हाती सोपविण्यास 
मजूर पक्ष तयार नव्हता. कारण काँग्रेसने सामु- 
२५-८१ ६-२: 
नव्ह्ती. अर्थात प्रत्य- 

क्षात चळवळ सुरू झाली असती, तर तौ दडपून 
टाकली जाण्याचीच शक्‍यता होती. परंतु मज्र पक्ष 
तो धोका फ्हकरण्यास तयार नव्हता. आणि पत्यक्ष 
लढ्यापेक्षा लढ्याची घोषणाच : काँग्रेसच्या दष्टीने 
अधिक फायदेशीर ठरली. वैनुंदि म 


कट 


ग्रेसने 
होती. 


“५ 


पाकिप्ताननिर्मितीची मीमांसा द्‌ 


मुस्लिम लौगकडून वारंवार आगळिक केली जात 
असतानाही काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामा देळन 
मध्यावधी सरकारमधून बाहेर पडावयाचे नाही 
असे ठरवले. त्याचप्रमाणे कॅबिनेट मिशनने किंवा 
जिनांनी आयोगाच्या घोपणेचा जो अथे लावला 
* होता त्याला बळी पडण्याचेही काँग्रेसने ठामपणे 
नाकारले. या सर्व घडामोडींमुळे संपुर्ण सत्ता वळ- 
कावण्याची जिनांची स्वप्ने धुळीला मिळाली. तसे 
पाहिले तर विशाल पाकिस्तानच्या निर्मितीची 
जिनांना घाई होण्याचे काहीच कारण नव्हते. अजूनही 
घटनापरिषदेत सहभागी होऊन तिच्या कामकाजात 
पेचप्रसंग निर्माण करण्याचा आदेश ते मुस्लिम 
लोंगला देऊ शकले असते; परंतु त्यांचा हा आदेश 
कितपत मानला गेला असता याची शंकाच आहे. 
उलट त्यामुळे जिनांचे सर्वेसामान्य मुस्लिम जनतेवर 
आणि मुस्लिम लीगवर असलेले वजन कमी होण्या- 
चाच धोका होता. आणि शेवटचे, परंतु तितकेच 
महत्त्वाचे म्हणजे जिना हे व्याधिजजेर झाले होते. 
घटनासमितीत चालणारा प्रदीघधे लढा तडीस नेई- 
पयंत आपण जगू शकू, असा त्यांना भरवसा राहि- 
लेला नव्हता. पुढे १९४८ च्या सप्टेंबरात ते निव- 
तंलेही. अश्या परिस्थितीत विशाल पाकिस्तानचे 
आपले ध्येय पुढे केव्हातरी साध्य होईल या आशेवर 
विसंबून राहण्यापेक्षा मिळेल ते पाकिस्तान-मग ते 
खंडित का असेना- ताबडतोब पदरात पाडून घेणेच 
त्यांनी पसंत केले. 
हिंदुस्तानच्या दृष्टीने १९४७ साली ज्या स्वरूपात 
भारताचे विभाजन झाले, ती एक ऐतिहासिक मह- 
त्वाची घटना मानली पाहिजे. पहिली गोष्ट अशी, 
कौ त्यामळे भारतात प्रथमच जनतेला जबाबदार 
असलेली केंद्रीय सत्ता प्रस्थापित झाली. अर्थात 
त्यासाठी फार मोठी किंमत मोजावी लागली. फाळणी- 
नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर दोन्ही बाजूच्या 
लोकांच्या कत्तली झाल्या, लाखो कुटुंबांची धूळधाण 
झाली आणि माणुसकोला काळीमा लावणारी क्रूर 
कुत्ये घडली. हे सगळे मान्य करूनही सामथ्येवान 
केंद्रीय सत्तेची स्थापना होणे हा जनतेच्या दृष्टीने 
फार मोठा विजय होता हे नाकारता येणार नाही. 
जातीय, फुटीरवादी शक्‍ती, महत्त्वाकांक्षी संस्थानिक 


आणि हुजूरपक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या मनातील अंतस्थ 
न, भा,२ 


हेतु या सर्वांवर मात करून मिळालेला हा विजय 
होता. दुदेवाची गोष्ट अश्ली, की ज्यांनी कधी 
ना कधी सरकारची री ओढण्यात भूषण मानले 
होते, अश्या अनेक भारतीय पक्षांनी यावेळीही फुटीर- 
पणाला संपूर्ण साथ दिली ... १९२० साली काँग्रेसने 
बहिष्काराचे आवाहन केलेले असताना त्याला 
प्रतिसाद न देता प्रतियोगी सहकारवाल्यांनी सर- 
कारच्या जातीयवादी राजकारणाचा फेलाव कर- 
ण्याच्या कामी मनापासून हातभार लावला. १९४० 
च्या सुमारास अनेक जणांनी कळत न कळत भार. 
ताच्या चिरफळ्या करण्याच्या कल्पनेला खतपाणी 
घातले. लोकयुद्धाचा पुकारा करून सरकारच्या 
युद्धप्रयत्नांत सहभागी झालेल्या कम्युनिस्टांनी आपल्या 
बहुराष्ट्रसिद्धान्ताने भारताच्या विभाजनाला तात्त्विक 
बैठक प्राप्त करून दिली. हिंदुमहासभेने हिंदू संस्था- 
नांचे भारतात विलिनीकरण करण्यास विरोध दशे- 
वून एका परीने मुस्लिम लीगच्या पावलावरच पाऊल 
टाकले. १९४७ च्या जानेवारीत हिंदुमहासभेच्या 
अध्यक्षांनी एक जाहीर वक्‍तव्य प्रसिद्ध करून त्रावण- 
कोरचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या आपण 
विरुद्ध असल्याचे सांगून टाकले होते. 

१९४७५ च्या निवडणुकी जिंकून जर पुन्हा चचिल 
आणि अमेरी सत्तेवर आले असते, तर भारताचे 
आणखी विभाजन होऊन अनेक स्वतंत्र राज्ये अस्ति- 
त्वात आल्याशिवाय राहिली नसती. 

भारताचे विभाजन घडवून आणण्याचे जे धोरण 
जिनांनी अवलंबिले होते, त्याचा पुर्वीच्या हैद्राबाद व 
काशिमर या संस्थानांचे भवितव्य ठरवण्याच्या बाब- 
तोत फार मोठा परिणाम घडून आलेला आहे. 
मुसलमानी संस्थानांतील राजेशाही टिकवन धर- 
ण्याच्या बाजूचे असल्याने, संस्थानी प्रजेने चाल- 
विलेल्या लढ्यावर जिनांचा फार मोठा राग असे. 
१९४६ साली काश्मीरमध्ये दडपल्याहीचा कहर उस- 
ळला त्या वेळी कॅबिनेट मिशनबरोबरच्या वाटा- 
घाटी ऐन भरास आलेल्या असतानाही वॅव्हेलचे 
न ऐकता, नेहरूंनी श्रीनगरकडे धाव घेतली. तेथे 
संस्थानी अधिकार्‍यांनी त्यांना अटक केली. ज्यावेळी 
संस्थानी प्रजेला बाहेरच्या मदतीची अत्यंत. जरूर 
होती, त्या वेळी ती त्यांना जिना व मल्लीम लोग- 
कडून मिळाली नाही, तर नेहुरूच त्यांच्या मदतीला 


व”, 


१० 


धावून गेले होते. या सर्वांचा परिणाम मात्र असा 
झाला, की काइ्मीर आणि हूद्राबाद या दोहोंवरही 
जिनांना पाणी सोडावे लागले. 

खाजगी जीवनात जिना हे प्रामाणिक आणि 
निःस्वार्थी गृहस्थ होते. भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम 
राजकारण्यांचा त्यांना मनस्वी तिटकारा असे; 
परंतु आपले राजकोय उद्दिष्ट साध्य करून 
घेण्यासाठी मुस्लिम लौगच्या नावाने चाललेल्या 
निरनिराळया प्रांतांतील मंत्र्यांच्या भ्रष्ट कारभारा- 
वर मात्र ते पांघरूण घालीत. तसे पाहिले तर 
वॅग्हेलळ हादेखील प्रामाणिक शिपाईगडी होता; 
परंतु ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचे हेतू तडीस जावेत 
एवढ्यासाठी लीगच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना सत्तेवर राहू 
देण्याच्या कामी मदत करण्यास तो आपल्या 
राज्यपालांना परवानगी देत असे. त्यामुळे कायदे- 
मंडळाची अधिवेशने वेळच्यावेळी बोलावण्याची 
ब्रिटिशांची लोकशयाहीपरंपरा डावलावी लागली, 
तरी त्याने त्याची कधी पर्वा केली नाही. मुस्लिम 
लोगच्या मंत्र्यांनाही जिता आणि लीग यांना 
आपली निष्ठा वाहणे सोयीचे होते; कारण त्यामुळे 
त्यांच्या मंत्रीमंडळांना स्थर्याची हमी मिळत 
असे. मुसलमान समाजातील सववसामान्य जनता 
पाकिस्तानच्या वेडाने इतकी भारावून गेली होती, 
को ते आपल्या भ्रष्ट पुढाऱ्यांच्या पापांकडे खुद्याल 
डोळेझाक करीत. त्याचा परिणाम असा झाला' 
आहे, की पाकिस्तानातही त्यांना म्रष्ट कारभाराचा 
वारसा मिळाला आहे. १९४७ साली जो गट 
पाकिस्तानात सत्तेवर आला, त्यानेदेखील त्यांना 
सत्तेवर राहू देण्यासाठी ब्रिटिश राज्यपालांनी ज्या 
कारवाया केल्या होत्या त्यांचाच कित्ता गिरवण्यास 
सुरवात केली. 

ब्रिटिशांची केंद्रीय सत्ता नष्ट करून त्या जागी 
भारतीय जनतेची सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या जन- 
तेच्या महान लढ्यातुनच पाकिस्तानचे प्रकरण 
उद्भवले हे नीट लक्षात ठेवले, तरच भारतात ज्या 
घटना घडत गेल्या त्यांची बरोबर संगती लागू शकते. 
१९२० पासुन जातीयवादी मुसलमानांच्या राजकार- 
णाचा मुख्य भर जास्तीत जास्त प्रांतिक स्वायत्ततेवर 
होता.केंद्रीय सत्ता स्थापन होऊ देण्यास त्यांचा कडवा 
विरोध | होता आणि भारताचे विभाजन घडवून 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


आणण्याच्या त्यांच्या कारवाया उघडपणे चालू 
होत्या. मुस्लिम लीग हा अखिल भारतीय पक्ष असला, 
तरी मूलत: तो महासंघाच्या स्वरूपाचा होता आणि 
मुसलमानांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांतील पुढा- 
ऱ्यांना त्यात सामील होण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. 
अल्पसंख्याक असलेल्या प्रांतांतील मुसलमानांचे 
पुढारी म्हणूनच जिना दीघंकाळपर्यंत ओळखले जात 
असत. परंतु सर्व प्रांतांतील मुसलमानांची एकजूट 
टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने त्यांचा चांगला उपयोग 
होण्यासारखा होता. पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे ज्या 
प्रांतांत मुसलमान अल्पसंख्य होते तेथील मुसलमानां- 
बरोबर मुसलमानी राजकारणाचे जे लागेबांधे होते 
ते तोडले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकारण 
पुन्हा एकदा प्रांतीयवादाच्या गर्तेत लोटले गेले. 
केंद्रीय सत्तेविरूद्ध निरनिराळ्या प्रांतांच्या ज्या 
तक्रारी होत्या किवा केंद्राकडे ते ज्या परस्परविरोधी 
मागण्या करीत होते त्यांची तड पाकिस्तानी नेते 
लावू शकले नाहीत. फार काय, पाकिस्तानची राज्य- 
घटना तयार करण्यासदेखील त्यांना तव्व्ल दहा वर्षे 
लागली. 

पाकिस्तानच्या नि्भितीनंतरही जिनांच्या धर- 
सोडीला पायबंद बसला नाही. पाकिस्तान घटना- 
परिषदेचे उद्घाटन करताना त्यांनी पाकिस्तानात 
समान नागरिकत्व राहील असे विस्तारपूर्वक सांगितले 
होते आणि पाकिस्तान हे निधर्मी राज्य राहील 
यावर भर दिला होता. परंतु चार महिन्यांनंतर 
म्हणजे डिसेंबर १९४७ मध्ये, अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीगच्या शेवटच्या बैठकीत त्यांनी असे 
घोषित केले, को पाकिस्तान हे इस्लामी तत्त्व- 
प्रणालीवर आधारलेले मुस्लिम राष्ट्र होणार आहे, 
हे स्पष्ट केळे पाहिजे. इस्लाम धर्मात नागरिकत्वाच्या 
बाबतीत भेदाभेद केला जात नाही, सबंध जग- यात 
संयुक्‍त राष्ट्र संघटनादेखील आली- पाकिस्तानचा 
उल्लेख मुस्लिम राष्ट्र म्हणूनच करते. 

जमीनदार-उद्योगपतींनी प्रस्थापित केलेळे आपले 
भ्रष्ट नेतृत्व पाकिस्तानच्या निभितीपासून जुन्याच 
अल्पसंख्याकांच्या राजकारणाला अद्यापही चिकटून 
होते. लोक्याही किवा प्रातिनिधिक संस्था यांचे 
त्यांना कसलेही सोयरसुतक नव्हते. संयुक्‍त पाकि- 
स्तानात बंगाल्यांचे निविवाद बहुमत असल्यामुळे 


-रढड॑ गू पुल” हि 
देय िरलवश 


फर्बशप४रखरळवः 
त्त हळ 


पाकिस्ताननिर्मितीची मीमांसा 


या पुढार्‍यांनी पाकिस्तानात निवडणुकाच होऊ 
दिल्या नाहोत. 


१९५६ च्या राज्यघटनेनुसार पाकिस्तान नॅशनल 
कौन्सिलमध्ये ४५% असलेले पश्चिम पाकिस्तानी 
आणि ५५% असलेले पूर्वे पाकिस्तानी म्हणजे 
बंगाली यांना समान प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. 
पूर्वीच्या इतिहासाच्या संदर्भात बोलायचे, तर ही 
तरतूद म्हणजे पश्‍चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान 
हो दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत अस्ते कबूल करण्या- 
सारखच हे होते. अ्या तऱहेने पाकिस्तानची निभिती 
झाल्याबरोवर धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाचा सिद्धांत 
भुईसपाट झाला. १९५१ च्या जनगणनेन्‌सार 
५६.४०% पाकिस्तान्यांनी आपण वंगाली भाषिक 
आहोत असे नोदविले होते; तर केवळ ३.३७% 
पाकिस्तान्यांनी आपली मातृभाषा उदू असल्याचे 
जाहीर केले होते. रोनक जहां यांनी आपल्या प्रबंधात 
दाखवून दिल्याप्रमाणे पाकिस्तान दुभंगण्याचे मुख्य 
कारण, सत्ताधाऱ्यांनी बहुसंख्य बंगाली जनतेला 
राष्ट्रीय प्रवाहात प्रभावीपणे सहभागी होण्याची संधी 
नाकारली हे होते. वांगला देश फुटून निघाल्यानंतर 
प्रांतिक स्वायत्तता आणि केंद्रीय शासनाचे अधिकार 
यांसंबंधी निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांना पाकि- 
स्तानला तोंड द्यावे लागत आहे. 


प्रतिगामी मुस्लिम नेत्यांनी संघराज्याच्या कल्प- 
नेला सतत कडवा विरोध दर्शवून भारताच्या 


११ 


विभाजनाच्या विविध योजना पुढे मांडल्या. अक्या 
विभक्तीकरणाने मुसलमान समाजाच्या पदरात 
जास्तीत जास्त सवलती पाडून घेता येतील अज्ी 
त्यांची समजूत होती. ज्या प्रांतांत मुसलमान 
बहुसंख्य होते ते प्रांत संपूणेपणे पाकिस्तानात समा- 
विष्ट झाले पाहिजेत अश्ली तर .त्यांची मागणी 
होतीच; पण त्याशिवाय काही विभाग तेथे मुसल- 
मान संस्थानिक होते म्हणून, तर वऱ्हाड आणि 
कर्नाटक मुसलमान राज्यकर्त्यांनी ईस्ट इंडिया 
कंपनीकडून जिकून घेतले असल्यामुळे त्यांचा समा- 
वेशही पाकिस्तानात झाला पाहिजे अशी त्यांची 
मागणी होती. आसामात निर्वासितांचे लोंढेच्या 
लोंढे घुसविण्याच्या योजनाबद्ध धोरणामुळे आसाम- 
मध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत 
होती म्हणून आसामही त्यांना पाकिस्तानात हवा 
होता. म्हणजे ' माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे' 
अक्षा प्रकारच्याच विभाजनाच्या सर्वे योजना होत्या. 
या सर्व योजनांचा रोख एकात्म राष्ट्रवादाविरुद्धच 
केवळ होता असे नव्हे, तर लोकशाही आणि जनतेचे 
सावेभोमत्व यांच्या मुळावरच घाव घालणारा होता. 


कॅबिनेट मिशनची योजना काँग्रेसने स्वीकारली 
असती, तर भारताचे ऐक्य टिकवून घरता आले 
असते असे आजही जे भाबडेपणाने मानीत असतात, 
त्यांना मुसलमानी नेत्यांच्या वरील कारवाया हे. 
चपखल उत्तरच नव्हे काय? 


-ऐओर्यओा ऊं 


 कन्धच बरळ 
-चसह४कळिप्पतत 


खुरेद्ष म. डोळके 


* आचार्य ' दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान ( पूर्वार्ध ) 


विद्वद्रत्न डॉ. केशव लक्ष्मण ऊफे भाऊजी दप्तरी 
हे धमंशास्त्रातील वृद्धिप्रामाण्यवादी ' आचायं ' होते. 
धमंशयास्त्राकडे व जुन्या धमंग्रंथांकडे त्यांनी बुद्धि- 
वादी दृष्टिकोणातुन पाहिले, त्यांवर बुद्धिप्रत्ययक 
भाष्ये लिहिली आणि या भाष्यांतून, तसेच आपल्या 
स्वतंत्र ग्रंथांतुन 'त्यांनी आपले स्वतंत्र तत्त्वज्ञान 
प्रतिपादिले. 

दप्तरी बुद्धिवादी होते याचा अथे काय ? दप्त- 
रींच्या पुर्वी ध्मंग्रंथांकडे व धमंक्यास्त्राकडे वुद्धि- 
वादाच्या दृष्टिकोणातून कुणी पाहिले नव्हते का? 
दप्तरी धमंशास्त्राचे बुद्धिवादी आचायं का व कसे 
ठरतात ? 

महाराष्ट्र बुद्धिवादी आहे असे आपण वारंवार 
म्हणतो. पण, आत्मगौरवाच्या या भावनेतील सत्यता 
तपासून पाहिली, तर महाराष्ट्रात खरे बुद्धिवादी 
किती आढळतील ? महाराष्ट्राचा गेल्या दीडशे वर्षा- 
तील समाजेतिहास निरीक्षिला तर त्यातसुद्धा निभळ 
बद्धिवादी विचारवंत किती आढळतात ? ' लोक- 
हितवादी हे बुद्धिवादी व रानडे हेही बुद्धिवादी, 
आगरकर हे बुद्धिवादी आणि केळकरही बुद्धिवादीच' 
असली ऐसपैस विधाने आपण नेहमीच करतो. पण, 
बुद्धीच्या एकमेव कसोटीवर घासुन पाहिले, तर हे 
सवजण खऱया अर्थाने खरोखरीच बुद्धिवादी ठरतात 
का? बुद्धिप्रामाण्य हाच त्यांच्या विचाराचा एकमेव 
निकष होता का? 


बुद्धिवाद हा तर तसा प्रत्येक व्यक्‍तीच्या विचा- 
रात दिसतो. कारण, बृद्धीशिवाय विचारच करता 
येत नाही. श्रद्धावादी लोकांच्याही वाड्मयात बुद्धीची 
विश्ञालता व विचारांची सूक्ष्मता काही कमी आढ- 
ळत नाही. पण बुद्धिवाद हा जीवनविषग्रक एक 


विशिष्ट दृष्टिकोण आहे, एक सर्वकष निष्ठा आहे. 
तात्त्विक व व्यावहारिक प्रश्‍नांचा निर्णय करताना 
बुद्धि हाच एकमेव निकष मानणारा दृष्टिकोण 
म्हणजे वुद्धिवाद होय. जुन्या दरशनशास्त्रांत अन्नेक 
“प्रमाणे ' मानलेली असली, तरी वृद्धी हेच सवश्रेष्ठ 
व एकमेव प्रमाण होय, असे मानणारा विचारवंत 
हाच खरा बुद्धिवादी ठरतो. वृद्धिप्रामाण्य हाच 
त्याच्या विचाराचा मूलभूत आधार असतो. फुलाला 
कितीही पाकळ्या असल्या, तरी त्याचे सौरभ- 
सर्वस्व जसे त्याच्या मुदु-सूक्ष्म परागकणांत साठविलेले 
असते, त्याप्रमाणे बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंताने 
कोणत्याही आणि कितीही शास्त्रांत अवगाहन केले, 
तरी त्याचे विचार वुद्धिप्रामाण्याच्या सर्वकष निष्ठे- 
तुनच आविभूंत झालेले असतात. दप्तरी असे होते. 


इंग्रजांच्या राज्याबरोबरच पादचात्त्य विद्याही 
भारतात आली, आणि त्याबरोबरच स्वातंत्र्य, 
समता, बुद्धिवाद, लोकशाही इत्यादी तत्त्वेही ! त्यामुळे 
आपल्या आचारविचारांत आमूलाग्र बदल घडून 
आला. जुने संस्कार व नव्या प्रवृत्तो, जुन्या श्रद्धा 
व नव्या प्रेरणा, जुनी मूल्ये व नवे अनुभव यांच्या 
संघर्षातून महाराष्ट्रात वेगवेगळे विचारप्रवाह निर्माण 
झाले. या वैचारिक आंदोलनांचे साकल्याने परिशी- 
लन केल्यास रानडे-गोखल्यांचा परिवतंनवाद, चिप- 
ळूणकर-टिळकांचा राष्ट्रवाद आणि आगरकर- 
केशवसुतांचा सुधारणावाद असते तीन प्रमूख विचार- 


संभ्रदाय दृष्टीस पडतात. या प्रत्येक विचारसंप्रदायात 


बुद्धिवाद होताच. बुद्धिवादी दृष्टिकोणातूनच या 
विचारवंतांनी आपल्या समाजाचे निरीक्षण केले व 
सामाजिक आचारविचाराच्या वेगळ्या दिद्या दाख- 
विल्या, पण, या बुद्धिवादातही वेगवेगळ्या परी 


च जि 


: आचार्य! दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान 


होत्या. रानडे-गोखल्यांचा बुद्धिवाद समन्वयशील 
होता. जुनी परंपरा व नवे विचार यांचा समन्वय 
करण्याचे त्यांचे धोरण होते. त्यांच्या विचारसरणीत 
बुद्धिवादाची जागा समन्वयश्ील युक्‍्तिवादाने घेतली 
होती. युक्तिवादात बृद्धिकुशलता कितीही असली, 
तरी तो काही बुद्धिवाद नव्हे. चिपळूणकर-टिळकांचा 
राष्ट्रवाद हा बर्‍याच प्रमाणात परंपराभिमानी व 
पुनरुज्जीवनवादी होता. आगरकर हेच महाराष्ट्रा- 
तील क्रांतिनिष्ठ बुद्धिवादाचे, सामाजिक विचारांच्या 
बाबतीत, आाद्यप्रवतंक होत. ग्रंथप्रामाण्यादी मध्य- 
युगीन मूल्यांवर त्यांनी प्रहार केले, व बुद्धिप्रामा- 
ण्याच्या एकमेव निकषार समाजाच्या विचाराचारांची 
पुनर्स्थापना झाली पाहिजे असे निर्भीडपणे प्रतिपादन 
केले. या बुद्धिवादात क्रांतिग्भता जशी असते, तत्नीच 
आक्रमकताही असते. समत्वयश्लील बुद्धिवादात तड- 
जोड असते तर .निर्भेळ बुद्धिवादात तत्त्वाकरिता 
मूतिभंजनही असते. आगरकर हेच सामाजिक सुधार- 
णांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील पहिले बुद्धिप्रामाण्य- 
वादी विचारवंत ठरतात. । 

सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत आगरकरांची 
जी दृष्टी होती तीच धर्मविचारांच्या बाबतीत डॉ. 
दप्तरी यांची होती. जून्या धमंग्रंथांकडे व धर्म- 
झास्त्राकडे नि्भळ वुद्धिवादातून पाहणारे दप्तरी हेच 
महाराष्ट्रातील पहिले विचारवंत आहेत. 

याचा अथे, दप्तरींच्या पूर्वी, धर्माकडे बुद्धिवादी 
विचारातून पाहिले पाहिजे असे कुणीच सांगितले 
नव्ह्ते किवा धर्माचा बुद्धिवादी विचारही कुणी 
प्रतिपादन केला नव्ह्ता, असा नाही. राजा 
राममोहन रॉय हे मायावाद मानीत असले व 
मायावादाचे समथंनही करीत असले, तरी आधृनिक 
बुद्धिवादी दृष्टीतुन मूतिपूजादी हिंदूंच्या कर्मठपणा- 
वर व तज्जन्य भंधविशवासावर त्यांनी हल्ला 
चढविला होता. महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर 
लोकहितवादी हे धर्माकडे बुद्धिवादाच्या दृष्टि- 
कोनातून पाहिले पाहिजे असे म्हणणारे पहिले 
विचारवंत ठरतात. शतपत्रातील “* धमंसुधारणा 
या पत्रात “ राजाने जे नेम केळे असतील व जे 
ईश्वरी बृद्धिसुचित नेम असतील ते मानावे ” असे 


१. ' शतपत्रे : पत्र क्र. ६४. 


१३ 
त्यांनी स्पष्टच सांगितले आहे. ' यावरून, धर्मात 
ईइवरी बुद्धिसूचनेचे महत्त्व किती मोठे आहे याची 
लोकहितवादींना जाणीव होती हे उघड दिसते. 

पण राजा राममोहन रॉय काय किंवा लोकहित- 
वादी काय, यांनी धर्माकडे बुद्धिवादी दृष्टिकोणातून 
पाहिले असले, तरी त्यांचा बुद्धिवाद हा समन्वय- 
वादच होता. राममोहन रॉय हे निवृत्तिमार्गाचे 
अनुयायी नसले, तरी शंकराचार्यांचा मायावाद त्यांना 
मान्य होता, आणि शंकराचार्यांचा * जगन्मिथ्यावाद ? 
त्यांना मान्य नसला, नरी जगाला परमात्म्या- 
व्यतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व नाही असेच ते मानीत 
होते. लोकहितवादींनीही ईश्वरी बुद्धिसुचित नेम- 
धर्मात असावे असे स्पष्ट म्हटले असले, तरी या 
नेमांशी त्यांनी राजाच्या नियमांची सांगड घालन 
दिलेली आहे. राजाचे नेम व ईश्वरी बृद्धिसूचित नेम 
यांत विरोध आल्यास कोणचा मानावा व कोणचा 
मोडावा याचा निणंय त्यांनी केला नाही. लोकहित- 
वादींनी बुद्धिप्राधान्यावर भर दिलेला आहे यात 
शंका नाही. पण बुद्धिप्राधान्य म्हणजे बुद्धिप्रामाण्य 
नव्हे 

दप्तरींचा विशेष असा को, त्यांनी केवळ निर्भेळ 
बुद्धिवादाच्याच दृष्टीतुन धर्मविचार केला व बद्धि- 
प्रामाण्याच्याच कसोटीवर धमंपरीक्षण, धमंचितन व 
धर्मविवेचन केले. आणि इतकेच करून ते थांबले 
नाहीत, तर खरा धर्म कोणता याचे तत्त्वज्ञानही 
त्यांनी सांगितले. बुद्धी हेच धर्म जाणण्याचे साधन 
आहे, व धर्माधरमनिणेयात बुद्धी हेच एकमेव प्रमाण 
मानले पाहिजे, असे ते खणखणीतपणे बजावतात. 
धर्माला बुद्धिप्रधान शास्त्र मानून त्याचे विवेचन 
करणारे दप्तरी हेच पहिले मीमांसक आहेत. दप्तरी 
हेच आधुनिक काळातील पहिले बुद्धिप्रामाण्यवादी 
धर्मसुधारक ठरतात. 


दप्तरींचे आणखी एक अपुर्व वैशिष्ट्य असे कौ 
त्यांनी घमंग्रंथांचा अभ्यास करण्याचे नवीनच पद्धती- 
शास्त्र (161०१01०29 ) तयार केले. धमे- 
ग्रथांचा अभ्यास करण्याची किवा धर्माधर्मनिणेय 
करण्याची पूर्वीची रीती समन्वयात्मक होती. 
दप्तरींना ही रूढ समन्वयपद्धती मान्य होणेच 


१४ 


शक्‍य नव्हते. कारण, त्यांनी शब्दांना प्रमाण न 
मानता बृद्धीलाच प्रमाण मानले होते, व धर्माचा 
संबंध व्यवहाराशी जोडून दिला होता. धर्मातील 
वाद मिटवावयाचे असतील व धर्माने समाजाचे 
उन्नयन करावयाचे असेल, तर धर्मशास्त्र आज ग्रंथ- 
प्रधान आहे ते वृद्धिप्रधान बनविले पाहिजे, असे 
त्यांचे मत होते. पूर्वेपरांगत मीमांसापद्धती हो 
' शाव्दिक , तर दसप्तरींची मौमांसापद्धती हो 
: तात्त्विक ' आहे. हिलाच ते * ऐतिहासिक मीमांसा- 
पद्धती ! असेही म्हणतात. कारण, धर्माला इतिहास 
आहे. म्हणजे, धर्म बदलत व वाढत आलेला आहे 
आणि पुढेही बदलत व वाढत जाईल, असे या पद्ध- 
तीत मानले जाते. एतिहासिक पद्धती म्हणजे मागील 
अनभव लक्षात घेऊन कालानुरूप परिवतंन करण्याचा 
मार्गे. “ शब्दैकशरणा वयम्‌ ” असे शाब्दिक मीमां- 
सक म्हणतात, “तत्त्वेकशरणा वयम्‌ ” असे दप्तरींचे 
म्हणणे आहे. शि 

वेद, उपनिषदे, स्मृती इ. जुन्या धमंग्रंथांचा 
अभ्यास करताना त्यांच्यांत परस्परविरोध किंवा 
मतभेद नाहीच असे मानणे, कुठे विरोध दिसत 
असला तर तो अनेक युक्‍तींनी मिटवून, म्हणजे 
त्यांची * व्यवस्था ' करून, नंतर त्यांचा अर्थ कग 
हा रूढ समन्वयपद्धतीचा पाया होय, हिला पुर्वे- 
परंपरागत मीमांसापद्धती असे म्हणतात. या पद्धतीत 
“ वचनव्पवस्थे' करिता कित्येकदा त्या ग्रंथात पदरचे 
शब्द घालावे लागतात, कित्येकदा दोन ग्रंथांतील 
विरोध मिटविण्याकरिता एका ग्रंथकाराच्या ग्रंथातील 
वाक्याचा अथे दुसर्‍या ग्रंथकाराच्या ग्रंथातील अन्‌- 
रोधाने मर्यादित करावा लागतो, तर कित्येकदा 
प्रक्षेपही खरे मानावे लागतात. मूळ ग्रंथांचे अथे 
करताना शब्दशरणता स्वीकारल्यामुळे अर्थ करणा- 
राच्या स्वतंत्र बुद्धीला त्यात वावच नसतो. त्यामुळे 
शास्त्राचा विकास होत नाही, शास्त्रात परिवर्तन 
करता येत नाही, समाजाच्या बदलत्या प्रवृत्तींशी 
शास्त्राची सांगड न घातल्यामुळे शास्त्र समाजाला 
उपयक्‍्त व उपकारक ठरत नाही. आणि कालां- 
तराने ते शास्त्र कालबाह्य होऊन जाते ! 

पदरचे शब्द घालून विषयव्यवस्था करण्याच्या 
पद्धतीत आणखी दोष असा आहे को, पदरचे शब्द 
कोणते व ते कोणत्या वचनात घालावे याला कोणतेच 


नवभारत 


नाहो, अर्थात, त्या ग्रंथाचा अर्थ त्या 


जुले, १९८१ - 


प्रमाण नाही. शिवाय, धमंग्रंथांमध्ये विरोध नाहीच 
असे मानणे म्हणजे सर्व धमंग्रंथकारांनी पूर्वीच्याच 
ग्रंथांची,री ओढली, त्यांनी स्वतंत्र असे काहीच प्रति- 
पादन केले नाही, असेच मानणे होय. पण, हे बरोबर 
नाही. कारण, कोणताही बुद्धिमान ग्रंथकार हा 
काहीतरी वेगळे प्रतिपादन करण्याकरिताच आपला 
ग्रंथ लिहितो. कधी तो भाष्यरूपाने लिहील, तर कधी 
स्वतंत्रपणाने लिहील, पण त्यात, प्रमाण कमीजास्त 
असले तरी, त्याचा स्वतंत्र दृष्टिकोण किवा स्वतंत्र 
विचार व्यक्‍त होईलच. त्याच्या ग्रंथातील अर्थाची 
सांगड पुर्वाचार्यांच्या ग्रंथांतील अर्थाशी घालणे हे 
त्या ग्रंथकाराला तर अन्याय्य आहेच, पण ज्ञानाच्या 
विकासाच्या दृष्टीनेही घातक आहे, विषयव्यवस्था 
म्हणजे ग्रंथकाराच्या बुद्धीला घातलेले कुंपणच 
होय ! तृ 
एकाच विषयावर अनेकांनी ग्रंथ लिहिले, तर 
त्यांत ज्याप्रमाणे मतांचे साम्य असू शकते, त्याप्रमाणे 
मतभेद म्हणजे विरोधही असण्याचा संभव असतो. 
हा विरोध कधी वेगळा दृष्टिकोण व्यक्‍त करतो, तर 
कधी स्वतंत्र विचार प्रसृत करतो. म्हणून, त्या ग्रंथां- 
मध्ये सवंत्र साम्यच आहे असे मानून, पदरचे शब्द 
घाळून त्यांचा अर्थ करणे बरोबर नाही. आणखी 
एका दृष्टीने हे चूक आहे. ती ही की, कोणताही 
अथकार, आपल्या ग्रंथाचा अथे आपल्याच ग्रंथावरून 
वाचकांस समजावा असा हेतू मनात ठेवन ग्रंथ 
लिहितो. इतरांच्या ग्रंथांची अपेक्षा तो ठेवीत नाही. 
कारण, पुर्वीच्या ग्रंथाहन काहीतरी भिन्न सांगावयाचे 
असल्यामुळे तो नवीन ग्रंथ लिहितो, नाणि नंतर 
होणार्‍या ग्रंथांची तर त्याळा अपेक्षाच ठेवता येत 


ग्रंथातील शब्दां- 
अभीष्ट असते. 
दोन वाक्यांचा, 
स कोणत्याच ग्रंथ- 
ता अर्थ करणा रास 
छ, व ग्रंथकारावर 
च्या ग्रंथांशी मेळ 


त्यांनी बुद्धिगम्य 
* तुल्थबलविरोधे 


५ आचार्य ! दृप्तरी यांचे तत्त्वक्षान 


विकल्प: ' ह्या गौतमाच्या सुत्रात' वेदाच्या एका 
वाक्‍याशी विरुद्ध असे दुसरे वाक्य असते, तसेच एका 
स्मृतीच्या वाक्याशी विरुद्ध असे दुसर्‍या स्मृतीचे 
वाक्य असते, असे मानळे आहे. “' तर्को$प्रतिष्ठ 
श्रुतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌... ” 
या प्रसिद्ध श्‍लोकातही हेच सांगितले आहे. अशा 
वेळी, म्हणजे दोन वचत्तांचा विरोध असल्यास, किवा 
एका वचनाचे अनेक अथे होत असल्यास, बृद्धीस 
पटेल तो, म्हणजेच * उपपन्न ' अर्थ घ्यावा, असे 
दप्तरी म्हणतात. न पटणारा अथे घेणे म्हणजे ग्रंथ- 
कार बुद्धिहीन होता असेच मानणे होय. ' उपक्रमोप- 
संहारो अभ्यासो5पुर्वता फलम्‌ । अथेवादोपपत्तीच 
लिंगं तात्पयेनिर्णये ! ' ह्या प्रसिद्ध जुन्या इलोकात 
अर्थेनिणंयाची जी सात लिंगे सांगितलेली आहेत, 
त्यांत ' उपपत्ती म्हणजेच स्वतंत्र विचाराने होणारे 
ज्ञान, हेही एक सांगितले आहे. अर्थात, कोणत्याही 
ग्रंथातील वाक्‍यातून जर स्वतंत्र विचार करणारास 
जे ज्ञान होते त्यास अनुरूप असा अथे निघत असेल, 
तर तोच त्या वाक्‍्यातुन काढावा, इतर अथे काढू 
नये. 

ग्रंथातून निघणारा अथे व बुद्धीला प्रतोत होणारा 
अथे यांत विरोध असल्यास बुद्धीला प्रतीत होणा- 
राच अर्थ घ्यावा असे दप्तरी म्हणतात. कारण, 
ग्रंथांवरून धर्मज्ञान करून घेताना येणाऱ्या अडचणींचे 
निराकरण ग्रंथ स्वतः करू शकत नाहीत. त्यासाठी 
बृद्धीचेच साह्य घ्यावे लागते. म्हणून, बुद्धी हे 
साधन ग्रंथापेक्षा श्रेष्ठ आहे. अर्थात एकाच विष- 
याची ग्रंथ आणि बुद्धी ही दोन प्रमाणे असल्यास 
बुद्धी म्हणजे अनुभव व अनुमान ही प्रमाणे श्रेष्ठ 
ठरतात. 

याचा अथं, दप्तरी ग्रंथांचे प्रामाण्य मुळीच मानीत 
नाहीत, असा नाही. धमंशास्त्र आज ग्रंथप्रधान आहे 
ते बद्धिप्रधान झाले पाहिजे असे दप्तरी म्हणतात, हे 
खरे; पण ग्रंथांचे प्रामाण्य त्यांना अगदीच मान्य 
नाही, असे नाही. इतर शास्त्रांप्रमाणे धर्मशास्त्रात- 
सुद्धा ग्रंथ हे मार्गदर्शक आहेत आणि तितक्यापुरते 
त्पांचे प्रामाण्य मानले पाहिजे, असे दप्तरींचे मत 


२. गौतमस्मृति. अ० १. 
३, महाभारत, वनपवे, ३१३-१ १७, 


१५ 


आहे. पण, बुद्धीवरून जो नि्णेय होईल तो, आणि 
ग्रंथांवरून जो निर्णय होईल तो, यांत विरोध आल्यास 
बुद्धीवरून होणारा निर्णयच प्रमाण मानावा, आणि 
बुद्धीस विरुद्ध असलेली वचने, ग्रंथात असली तरी, 
त्याज्य मानावी, हा याचा अर्थ आहे. या मीमांसेत 
ग्रंथ हे केवळ मार्गदर्शक, केवळ साहाय्यक असतात 
आणि शेवटचा निर्णय करणारी बुद्धीच असते. 

ह्या तात्त्विक मीमांसापद्धतीची तत्त्वे पुढीलप्रमाणे 
सांगता येतात :-< 

१) धर्म हा इहलोकातील लोकयात्रेकरिताच 
किवा ऐहिक सुखाकरिताच ( अर्थात, खऱया सुखा- 
करिता) आहे. 

२) हा धरम बुद्धिगम्य आहे. बुद्धी म्हणजे अनुभव 
व अन्‌मान. 

३) ह्या बुद्धिगम्य धर्माप्रमाणे मनुष्य जे काही 
करील त्यापासुन त्याला खरे ऐहिक सुख तर मिळे- 
लच, पण पारलौकिक सुखही मिळेल. 

४) धर्माधर्मनिणेयाच्या वेळो कोणाच्याही वच- 
नात सांगितले असेल त्यापेक्षा बुद्धीने जे ठरेल ते 
श्रेष्ठ आहे. 

५) धर्माचे ' नियम ' कालानुसार व परिस्थिती- 
नुसार बदलतात, बदलले पाहिजेत, आणि आवश्यकते- 
नुसार नवीन नियमही केले पाहिजेत. कारण, जो 
नियम एखाद्या काळात व एखाद्या परिस्थितीत सुख- 
कर होतो, तोच भिंन्न काळात व भिन्न परिस्थितीत 
दुःखदायक ठरू शकतो, म्हणून नवीन नियमाचीही 
आवद्यकता लागते. 

वरील पद्धतीनेच दप्तरोंनी जुन्या धमंग्रंथांचा व 
धर्मशास्त्राचा अभ्यास केला, जुन्या धममंग्रंथांवर भाष्ये 
लिहून त्यांचा नवीन अस्वयाथे लावला; ' धर्मरहस्य !, 
“ धर्मविवादस्वरूप , ' औपनिषदिक जीवनसौख्य ' 
व “ स्वतंत्र भारताचा पुढील मार्ग ' हे स्वतंत्र ग्रंथ 
लिहून आपली धमंश्ास्त्रविषयक मते प्रतिपादिली: 
- आणि या सर्वांतून स्वत:चे स्वतंत्र असे तत्त्वज्ञानही 
निर्माण केले. दप्तरींनी जैमिनीय सुत्रे, व्याससुत्रे व 
एकोपनिषदे यांवर भाष्ये लिहिली म्हणन त्यांना 
भाष्यकार म्हणण्यात येते. * भाष्यकारांतें (वाट) 


२६ 


पूसतु या ज्ञानदेवांच्या उक्‍्तोप्रमाणे ते भाष्यकार तर 
आहेतच; पण, केवळ ' भाष्यकार ' म्हणून दप्तरींचे 
यथाथ मूल्यमापन होत नाही, असे मला वाटते. 
भाष्यातूनही स्वतंत्र तत्त्वज्ञान प्र्वातत करता येते. 
शंकराचार्यांचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या प्रस्थानत्रयी-भाष्या- 
तून व ज्ञानदेवांचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या गीता-भाष्यातुन 
व्यक्‍त झालेले आहे. दष्तरींचेही तत्त्वज्ञान त्यांच्या 
भाष्यग्रंथांतून ठायी ठायी प्रगट होते. किंबहुना, ते 
व्यक्‍त करण्याकरिताच दप्तरींनी ही भाष्ये लिहिली 
आहेत. 
पण, दप्तरी केवळ * भाष्यकार च आहेत का ? 
-त्यांनी जुन्या धमंग्रंथांकडेच केवळ बुद्धिवादी दृष्टि- 
कोणातून पाहिले नाही, तर एकंदरीत धमंशास्त्राचाच 
बुद्धिवादातून विचार केला. धमंग्रंथच केवळ नव्हे 
तर धरमंशास्त्रच,- धर्माच्या व धर्मशास्त्राच्या मूलभूत 
संकल्पनाच (००॥०७[)४8) - त्यांनी बुद्धिवादाच्या 
निकषावर घासल्या, बुद्धिप्रामाण्याच्या प्रकाशात 
तपासल्या व स्वतःच्या दृष्टिकोणातून धर्माची तत्त्वे 
प्रतिपादिली. आणि त्याकरिता केवळ भाष्यग्रंथच 
नव्हे, तर स्वतंत्र ग्रंथही त्यांनी लिहिले. 
म्हणून, दप्तरी हे केवळ भाष्यकार आहेत असे 


म्हणन चालणार नाही; ते तत्त्वज्ञानीही आहेत व 


त्यांचे स्वतःचे विशिष्ट असे तत्त्वज्ञाहही आहे. 
त्यांच्या भाष्यग्रंथांतूत व स्वतंत्र ग्रंथांतून दप्तरींचे 
स्वतंत्र तत्त्वज्ञान सिद्ध करता येते. 

धर्म म्हणजे काय ? तो कशाकरिता अस्तित्वात 
झाला ? त्याचे प्रयोजन व साध्य कोणते? ते साध्य 
प्राप्त करून घेण्याकरिता मनुष्याने कोणत्या साघ- 


नांचा अवलंब करावा ? धर्माचा व परलोकाचा, 
तसेच धर्माचा व समाजाचा संबंध काय ? समाज- 


हिंतानुसार धर्म परिवतंनीय कसा ठरतो ? - इत्यादी 
अनेक प्रश्‍न दप्तरींनी तिर्माण केले. या प्रश्‍नांनी 
दप्तरींना अस्वस्थ केले. आणि या प्रश्‍नांची उत्तरे 
देण्याकरिता त्यांनी धमंग्रंथांचे आलोडन व धमं- 
शास्त्राचे विवेचन केले, या विवेचनातुनच त्यांचे 
स्वतंत्र व चैतन्ययुक्‍त असे तत्त्वज्ञान आविर्भूत झाले 
आहे. 

आणि दप्तरींचे ज्याप्रमाणे स्वतंत्र तत्त्वज्ञान आहे, 
म्हणजे ते जसे स्वतंत्र तत्त्वज्ञ आहेत, तसेच ते 


मवभारत 


जुळे, १९८१ 


' आचार्य 'ही आहेत. इथे ' आचाय ' हा शब्द गुरू 
या सर्वेसामान्य अर्थाने मी वापरलेला नाही, तर 
तत्त्वज्ञानातील पारिभाषिक अर्थाने तो योजला आहे. 
उपनिषदे, ब्रह्मसूत्रे आणि भगवदगीता हे जे तीन 
ग्रंथ भारतीय संस्कृतीचा पाया म्हणून मानले जातात, 
त्यावर भाष्ये लिहिणाराला * आचाय ' ही पदवी 
भारतात प्राप्त होत असे. श्रीशंकराचाय, श्रीरामा - 
नुजाचा्ये व श्रीमध्वाचाये यांना ही पदवी मिळालेली 
आहे. प्रस्थानत्रयीपैकी दप्तरींनी उपनिषदे व 
श्रीव्याससुत्रे यांवर भाष्ये लिहिली आहेत. त्यांनी 
भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिले नाही. याचे कारण, 
भगवद्गीता हो उपनिषदांचे सार असल्यामुळे उप- 


निषदांवरोल भाष्यात गीताभाष्याचाही अंतर्भाव 
होतो, अशी त्यांची समजूत असावी. शिवाय, गीते- 


वरील भाष्याची उणीव त्यांनी जमिनीच्या सुत्रांवर 
* जेमिन्यथे-दीपिका ' हा भाष्यग्रंथ लिहून भरून 
काढली आहे. म्हणून, दप्तरी हे शंकराचाय, रामा- 
नुजाचा्य इ. स्वतंत्र तत्त्वप्रतिपादन करणाऱ्या 
“* आचार्या प्रमाणे * आचार्य *च ठरतात. ' धमरहस्य' 
ही  केशवाचार्या 'ची ' स्मृती 'च आहे, असे म्हटले 
पाहिजे. 

दप्तरींनी ऐहिक सुख हेच धर्माचे साध्य आणि 
बुद्धी हेच धर्म जाणण्याचे साधन मानले आहे. 
दप्तरी हे गणिती होते, धमंज्ञास्त्राकडे वळण्यापुर्वी 
त्यांनी ज्योतिगेणिताचा सुक्ष्म अभ्यास करून * ग्रह 
गणितकुतुहूल ', भारतीययुद्धकालनिर्णय ', ' वैदिक 
कालगणनापद्धती?, “भारतीय ज्योतिःशास्त्रनिरीक्षण' 
इत्यादी ग्रंथ लिहिले होते. ज्योतिर्गणिताच्या 
अभ्यासामुळे त्यांच्या मूळच्या वैज्ञानिक दृष्टीला 
धार आलो होती. या वैज्ञानिक दृष्टीतेच त्यांनी 
धमंशास्त्राचा अभ्यास केला, व धर्मविषयक प्रमेये 
उलगडून दाखविली. या वैज्ञानिक दृष्टीनेच त्यांनी 
जुन्या धमंग्रंथांतील परोक्षवाद, प्रशंसा, अयथार्थ 
स्तुती, अन्योक्ती इ. चा भेद केला व त्यांचा बुद्धि- 
प्रत्ययक अर्थ लावून दाखविला. 

दप्तरींच्या धर्मशास्त्रविषयक विचारांचे सार 
सुत्ररूपाने पुढीलप्रमाणे सांगता येते." :-_. 

१) धर्माची व्याख्या :- जो आत्यंतिक श्रेष्ट 
आनंद ( श्रेष्ठतम सुख) प्राप्त करून देतो तो धरम. 


४. के. ल. दप्तरी ! : तात्विक मीमांसापद्धति २, पू. २३. 


अनुक्रमणिका 


* आचार्य! दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान 


२) धर्माचे साध्य !- वासनाक्षय. 

३) त्या साध्याची साधने !- ज्ञान, भूतांची सेवा 
ब चित्तविरोध, 

४) त्या साधनांचा आवश्यक असा आचार :- 
शरीरस्वास्थ्यकर कम, विद्याभ्यास, तप, परोपकार, 
फलासक्तिरहित कर्माचरण इ. 


५) समाजाचे इष्ट स्वरूप :- वर्णाश्रमव्यवस्था 
आणि धर्मामध्ये म्हणजेच नियमांमध्ये वेळोवेळी 
बदल करणारी मन्‌सप्ताष ह्यासारखी संस्था. पूर्वी 
आरयसमाजातील अत्यंत श्रेष्ठ सत्ता धारण करणारा 


जो कोणी असे तो, एक मनु व सात क्रुषी यांची . 


नेमणूक करी, आणि ते एकमताने धर्मनियमांत 
बदल करीत. वर्णास्तराचाही त्यांना अधिकार असे. 
म्हणजे एका वर्णातील मनुष्य दुसर्‍या वर्णात घाल- 
ण्याचा किवा आयेसमाजाबाहेरचा मनुष्य आर्यसमा- 
जात घेण्याचाही त्यांचा अधिकार असे.' आजही 
आजच्या * शिष्टां'ना आजच्या परिस्थितीला अनु- 
सरून धर्मात परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे. 


मनष्याला इहलोकी श्रेष्ठतम सुख प्राप्त करून 
देणे याकरिताच धर्म अस्तित्वात आला, हे सुख 
ज्ञान व कम यांच्या समुच्चयाने मिळते, ज्ञानाने 
वासनाक्षय होतो, वासनाभावाने उच्चतम आनंद 
मिळतो, ज्ञानाने इतरांचा आत्मा तोच माझा आत्मा 
अशी अभेददष्टी येते, कर्माशिवाय जिवंत राहता 
येत नाही व ज्ञानयुकक्‍त कर्माशिवाय स्वत:चे व समा- 
जांचे कल्याण करता येत नाही म्हणून ज्ञानकम- 
समुच्चय हाच व्यक्‍तिगत सुखाचा व समाजाच्या 
अभ्यदयाचा खरा मार्ग होय - असा दप्तरी यांच्या 
धर्मविषयक तत्त्वज्ञानाचा एकंदरीत आशय आहे. 

वर्णोत्कर्षापकर्षाबद्दल दत्परींनी जुन्या ग्रथातुन 
जो सिद्धांत काढला आहे तो तर सामाजिक दृष्ट्या 
फारच महत्त्वाचा आहे. पूर्वीच्या काळी मतुसप्तषि 
हे जन्माच्या नव्हे, तर गुणकर्मांच्या आधारावर 
समाजातील लोकांतून निवड करून काहींना क्षत्रिय, 
काहींना ब्राह्मण तर काहींना वेरय ठरवीत. भो 
सप्तर्षींना वर्णान्तराचाच अधिकार होता असे नाही 


१४ 


तर इतर समाजातला मनृष्यही स्वतःच्या समाजात 
घेण्याचा अधिकार होता. खरोखरीच, दप्तरींच्या 
विवेचनावरून, आपला धम हा एके काळी किती 
समाजाभिमुख व प्रागतिक होता हे कळते, आणि 
कालानुसार व परिस्थितीनुसार जर धर्मात परि- 
वर्तन वडून आले असते, तर भारतात पुढे.जी धर्मा- 
तरे झाली, आणि राजकोय फुटीरतेचीही जी भावना 
निघाली-ते घडले असते का, हा विचार मत्तात' 
येतो. 


दप्तरींना वैदिक धर्म हा तर विद्वधरमं होण्याच्या 
योग्यतेचा आहे असे वाटते. त्यांच्या विशवधर्माची 
आव्यक लक्षणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतातः--- 
(१) तो बुद्धीस पटणारा पाहिजे व बुद्धिगम्य 
पाहिजे, (२) त्या धर्मात इतरांस घेता आले पाहिजे, 
(३) या धर्मात घेतलेल्या इतरांस पूर्वीच्या लोकांच्या 
बरोबरीचे हक्‍क मिळाले पाहिजेत, (४) जन्मजात 
भेद कोणताच नसला पाहिजे, वणे गुणकर्मांनुसार 
पाहिजेत, (५) परिस्थित्यनुसार त्यात बदल करतां 
आला पाहिजे, आणि (६) असा बदल करणारीं 
संस्था त्या धर्मात पाहिजे. खरोखरीच, अतिशयं 
ठप्रापक आणि मूलगामी अशीच दप्तरींची धर्मधारणा 
आहे. ी 


जुन्या धर्मशास्त्रात परलोकाचा धमंशास्त्राक्ली 
घनिष्ट संबंध जोडलेला दिसतो. मनुष्यबुद्धीला पर- 
लोक अगम्य आहे. दप्तरी तर बृद्धिप्रामाण्यवादी 
होते. त्यामुळे पुनर्जन्म, अपोरुषेयवाद, अवतार, 
भक्ती इत्यादी गोष्टींवर त्यांचा विश्वास नव्हता. 
मग त्यांनी “ ज्याने ( ज्या साधनांनी ) इहलोकी 
सुख मिळते त्याने परलोकीही सुख मिळते १ * असे 
कसे म्हटले अश्ली झ्ंका कुणाला येईल. परलोकातील 
म्हणजे मृत्यूनंतरच्या अवस्थेतील सुखाची साधने तर 
मनुष्यबुद्धीस अगम्य आहेत. कारण, मनुष्यास त्या 
सुखाचा अनुभवच नाही. परलोकच मुळात. आहे 
की नाही हेही बुद्धीस सांगता येत नाही. धर्म हा 
बृद्धिगम्य आहे व तो इहलोकातील सुखाकरिताच 
निर्माण झाला आहे, असे दप्तरी म्हणतात. 


५. केल. दप्तरी: धर्मरहस्य ' , अध्याय ५. 


६. * तात्विक मीमांसापद्धति १, पू. २२, 
न. भा. ३ 


१८ 


महाभारतात पुढील वचने आहेत-- 

लोकयात्राथंमेवेह धमंस्य नियम: कृतः ॥ ४॥ 

उभयत्र सुखोदक इह चेवपरत्र च ॥५॥ 

(शांतिपवे, अ, २५९) 

- इह्लोकोच्या लोकयात्रेकरिताच धर्माचा नियम 
केला गेला (४) ; तथापि त्यापासुन ह्या लोकी व 
परलोकीही सुख होते (५). यावरून धर्म हा इह- 
लोकातील लोकयात्रेकरिताच निर्माण झाला, हे स्पष्ट 
दिसते. म्हणजे धर्माचे प्रयोजन इहलोक हेच आहे. 
त्यामुळेच धरमं हा बृद्धिगम्य ठरतो. पण बुद्धीला तर 
परलोक दिसत नाही, आणि महाभारतकारांनी तर 
: त्यापासुन इहलोकी व परलोकीही सुख होते ' असे 
म्हटले माहे. अर्थात, महाभारतकारांचाही भर इह- 
लोकावरच आहे, परलोकावर नाही. पण, “'परलोकोही 
सुख होते ' असे म्हणण्यात परलोकाचेही अस्तित्व 
महाभारतकारांनी मान्य केले आहे, असा तके करता 
येतो. किंवा हा अर्थवादही असू शकेल. कारण, धर्माची 
भावड उत्पन्न व्हावी म्हणून स्वगंनरकादी फळे 
श्रुृतिस्मृतींनी सांगितली आहेत. वस्तुतः फलश्रुती 
म्हणजे अथंवादच होय. कोटिल्याच्या अर्थशास्त्रात 
बृहस्पतीचे असे मत सांगितले आहे को, लोकांनी 
समाजधारक कर्मे करावीत याकरिताच धमंश्ास्त्रा- 
तील कल्पना आहेत, मानवी जीवनाचे हित अथवा 
प्रगती हा धर्माचा गाभा किवा वास्तविक अर्थ 
(0ळ४शा!) ध्यानात यावा म्हणून पारलौकिक 
कल्पनांचा वेष (101711) धमंशास्त्राने धारण केला 
असावा. 

धर्मे हा मनुष्याकंरिता असल्यामुळे, मनृष्याचे 
निरीक्षण केल्यास असे दिसते कौ, त्याला पारलौकिक 
सुखाची तळमळ आहे. पण, परलोकीतील सुखाची 
साधने जाणण्याची शक्ती तर त्याच्याजवळ नाही. 
त्याला फ्त इहलोकातीलच सुखाची साधने जाणता 
येतात व भाचरता येतात. आणि तीच त्याने जाणली 
पाहिजेत व आचरली पाहिजेत. धर्म त्याकरिताच 
आहे. पण त्याबरोबरच, माणसाच्या वृत्तीत पर- 
लोकाची आवड तर दिसते. ही आवड तृप्त करण्या- 
करिताच, पंरलोकातही सुख लाभायचे असेल तर 
इहूलोकातच सुख प्राप्त करून घेतले पाहिजे असे 


७, तात्त्विक मीमांसापद्धति, पू, ११, 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


धमंग्रंथांत सांगितले असावे. “ ईष्वराच्या दृष्टीने, 
मनुष्याला परलोकोच्या सुखाची साधने स्वतंत्रपणे 
जाणण्याची आवद्यकता नाही. आणि मनुष्याला 
दिलेल्या बुद्धीने त्याला जी इहलोकीच्या सुखाची 
(अर्थात खऱ्या व श्रेष्ठ प्रकारच्या सुखाची) साधने 
समजतील, तीच परलोकीच्या सुखाचीही साधने 
होत ” असे दप्तरी म्हणतात." 

दप्तरीची बुद्धिवादी भूमिका इथेही कायम आहे. 
ती अश्ली :- १) दप्तरी इहलोक व त्यातील सुख 
यावरच भर देतात, २) ऐहिक सुख हेच खरे सुख 
मानतात, आणि ३) परलोक जर असेल तर, तसेच, 
मृत्यूनंतरही जीव कायम राहत असेल तर, इह्लोका- 
तीलच श्रेष्ठ सुखाची साधने परलोकीही सुखदायक 
होतील असे म्हणतात. हेही ते बुद्धीच्याच आधारे 
म्हणतात, कारण, इहलोकातील सुखाची साधने, 
परलोक असल्यास, तेथीलही सुखाची साधने ठरतात, 
असे अनुमान काढता येते. शिवाय, ऐहिक सुखाच्या 
साधनांचा परलोकीच्या सुखाच्या साधनांशी विरोध 
आहे, असे म्हणण्यास कोणतेच प्रमाण नाही. भगवद- 
गीतेतही ' स्थित्वास्या अंतकाले$पि ब्रह्मनिर्वाण- 
मृच्छति ' म्हणजे अंतकालीही त्या स्थितीत राहि- 
ल्याने ब्रह्मनिर्वाणास प्राप्त होतो असे म्हटले आहे. 
“ ब्राह्मी स्थिती ' म्हणजे इहलोकातील अत्यंत 
आनंदाची व 'ब्रह्मनिर्वाण' म्हणजे मृत्यूनंतरची अंत्यंत 
आनंदाची स्थिती. यावरूनही, ' ज्याने इहलोकी सुख 
मिळते त्याने परलोकीही सुख मिळते हे दप्तरींचे 
म्हणणे बुद्धिसंगत ठरते. 

अर्थात यावरून दप्तरी परलोक मानतात किवा 
त्याला वास्तविक महत्त्व देतात असे मुळीच सिद्ध 
होत नाही. तो असल्यास, इहलोकातीलच सुखप्राप्ति- 
कारक आचरणाने ( वासनाक्षय, आणि अहिसा, 
दान, परोपकार इ. साधनांनी ) तिथेही सुख होईल, 
एवढेच ते म्हणतात. सुखाचे स्वरूप इहलोकी जे 
आहे तेच परलोकीही स्थिर राहील, ते बदलणार 
नाही, एवढेच त्यांचे अनुमान ! 

दप्तरींचे तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या सवेच धमंशास्त्र- 
विषयक ग्रंथांत व्यक्त झाले आहे. त्यांच्या * धर्म- 
रहस्य' या ग्रंथाने महाराष्ट्रात धमंविषयक विचारांत 


अनुक्रमणिका 


५ आचार्य! दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान 


मोठीच क्रांती घडवून आणली. या ग्रंथात दप्तरींनी 
बुद्धिवादी नीतिशास्त्राची वा धमंशास्त्राची मूल्भूत 
रूपरेखा रेखाटली आहे आणि भारतीय धमं- 
विचाराला अदृष्टनिरपेक्ष अशी मानवतावादी दृष्टी 
दिळेली आहे. पण त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला विशेष 
घार आलेली आहे ती त्यांच्या * औअपनिषदिक 
जीवनसौख्य ' ग्रंथात ! * धर्मरहस्य ' हा त्यांचा 
सिद्धांतग्रंथ आहे तर “ औपनिषदिक जीवनसोख्य 
हा वादकुशळ असा भाष्यग्रंथ आहे, इथे आपल्या 
तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन त्यांना उपनिषदांच्या आघारे 
करावयाचे आहे, आणि विक्षेष म्हणजे इथे त्यांच्या 
समोर शंकराचार्य आहेत. द्यंकराचार्यांशी जणू आपण 
वादविवाद करीत आहोत, त्यांची मते खोडून काढीत 
आहोत, त्यांचे उपनिषऱ्भाष्य हे समाजवित्मुख आहे, 
त्यांचे तत्त्वज्ञान हे कमंसंन्यासाला प्रवृत करणारे 
आहे, व आपलेच तत्त्वज्ञान उपनिषदांतून प्रतीत होत 
आहे- अल्ली दप्तरींची इथे भूमिका आहे.- आणि 
स्वतःच्या तत्त्वप्रतिपादनाविषयी कमालीचा आत्म- 
विदवासही आहे व त्याबरोबरच, आत्मप्रत्ययाची 
ईर्ष्याही ! | 

दप्तरी ' आनंद ' हाच उपनिषदांचा विषय मान- 
तात; आणि आनंद प्राप्त करून घेणारा सबेश्रेष्ठ 
जीव मनुष्य हाच असल्यामुळे मनृष्य हाच विईवात 
ज्यात ईश्वर व जीव यांचाही अंतर्भाव होतो त्या 
विद्वात-सवंश्रेष्ठ ठरतो असे प्रतिपादन करतात, 
दप्तरी अह्वतवादी आहेत; पण अद्वतवादी असुनही 
ह्वैतवादी आहेत. त्यांच्या सिद्धांताला ' अद्वेतवादी- 
हैतवादी ' असे म्हणता येईल ब्रह्मापासुन जीव 
निर्माण झाला हे दप्तरींना मान्य आहे, पण ब्रह्मा- 
पेक्षाही तो श्रेष्ठ आहे, किंबहुना ब्रह्माची विकसित 
अवस्था म्हणजे जीव होय, असे त्यांचे प्रतिपादन 
आहे. परलोक, पुनजंन्म, कर्मविपाक, स्वगे, नरक- 
इत्यादी परलोकाधिष्ठित स्व कल्पना, त्या बुद्धि- 
गम्य नसल्यामुळे, दप्तरींनी बाजूला सारल्या आहेत. 
आणि जीव व इहलोक हाच, तो खरा व वस्तु- 
निष्ठ असल्यामुळे, दप्तरींनी आपल्या धर्मेविचाराचा 
केंद्रबिदू मानला आहे. त्या जिवाला इहलोकातच 
: पुरुषार्थ ' म्हणजे , अत्यानंदप्राप्ती कशी होईल, 
त्याकरिता त्याने आत्मज्ञान कसे प्राप्त करून घ्यावे, 
त्याने आचारावयाचे कतंव्यशास्त्र कोणते, अत्या- 


१९ 


संद प्राप्तीकरिता त्याने कोणत्या साधनांचा अव- 
लंब करावा, इतर जिवाविषयी व समाजाविषयी 
कोणती भावना धारण करावी - याच प्रश्‍नांचा 
विचार व ऊहापोह दप्तरींनी आपल्या ग्रंथांत प्रामु- 
ख्याने केला आहे. 

दप्तरी उपनिषदांना जगदुत्पत्तिज्ञास्त्र ( (708- 
1008059) व अध्यात्मशास्त्र (1४०५810117४105) 
मानीतच नाहीत. ते त्यांना कतंव्याकतेव्यशास्त्र 
(117108) मानतात. मरणानंतर जिवास कोणती 
गती प्राप्त होते, स्वगे व नरक यांची कारणे कोणती, 
इहलोकी केलेल्या कर्माचा विपाक कसा व काय 
होतो, विश्‍वाची नियंत्रक ईश्‍वररूव शक्‍ती क्षी 
आहे, ब्रह्मापासुन जग कसे उत्पन्न झाले, जीव अनेक 
आहेत की सवे जीव एकच आहेत- इत्यादी प्रश्‍नांचा 
विचार हा अध्यात्माचा विषय होय. उलट, कतेव्या- 
कतंव्यशास्त्रात जग_जसे दिसते तसे ग्रहण करून 
त्या जगात जिवाला आनंदाची प्राप्ती कशी होईल 
हाच प्रश्‍न सोडवायचा असतो. त्यामुळे, ज्या कल्पना 
प्रत्यक्ष आनंदास कारणीभूत होतात त्या ग्राह्य व 
सत्य, अशीच या शास्त्राची सत्यासत्यनिणेयाची 
कसोटी राहील, या शास्त्रात मनुष्याच्या प्रत्यक्ष 
आनंदाला व त्या आनंदाच्या प्राप्तीकरिता त्याते 
आचरावयाच्या कतंव्यशास्त्रालाच महत्त्व आहे. 
धर्माधमे ठरविताना मानवी जीवन, किंवा व्यक्‍ती 
आणि समाज यांच्या ऐहिक हिताहिताचाच विचार 


करावयाचा असतो. धर्माला कतंव्याकतंव्य मानल्या- 
नेच तो होऊ शकतो. 


कतेव्याकतेव्यशास्त्रात, ज्याला आनंदप्राप्ती करून 
घ्यावयाची आहे तो जीव ही वस्तु आहे म्हणजे 
खरा आहे, असेच मानले पाहिजे. तसेच, त्याला 
कतेव्याकतेव्याचे नियम सांगताना हे जग नियम- 
बद्धपणे चालले आहे, असेही मानले पाहिजे. अर्थात, 
या जगाचे नियमन करणारी कोणती तरी शक्‍ती 
आहे हे बुद्धीने सिद्ध होते. हिलाच ईश्वर म्हणतात, 
पण, या ईइवराहूनही जगाचे आदिकारण आणखी 
कोणते तरी वेगळेच असले पाहिजे असे दप्तरी 
मानतात. ते म्हणतात, “ जग-ज्यात जीव व ईदवर 
यांचाही अंतर्भाव होतो ते- कोणत्या तरी एकाच 
आदिकारणापासून झाले असले पाहिजे, म्ह्णजे जग 
कोणत्यातरी एकाच आदिकारणाचे कायं आहे. 


- >] 


कारण भनणि' त्यांचे काये तत्त्वतः भिन्न असू हकत 
नाही. म्हणून जीव, ईइवर व ते आदिकारण म्हणजे 
ज्याला उपनिषदांत ब्रह्मा व सत्‌ म्हटले आहे ते हे सवे 
तत्त्वतः एकच असेही वृद्धीस पटते. अर्थात सर्वे जीव 
तत्त्वतः एकच असेही बुद्धीस पटते. जिवास जे विषय- 
खंपाने दिसते. ते मूतिमान॒ जगत्‌ही ब्रह्मच असेही 
बुद्धीस पटते.” “ र 
_ दप्तरींच्या वरोल उद्‌गारांवरून, ईदइवर ही 

जगाची नियामक शक्‍ती आहे हे जसे कळते, तसेच 
ते'ईशवराहूनही आणखी एक वेगळी शक्‍ती आहे व 
ती शक्‍ती ही जगाचे म्हणजेच जिवाचे व ईइवराचेही 
आदिकारण आहे असे मानतात, हेही ध्यानात येते. 
अर्थात, जीव, ईश्‍वर व ते आदिकारण हे सवे तत्त्वत: 
एकच असे ते म्हणतात, हे खरे; पण तरीही 
त्यांमुळे जीव, ईइवर व ते आदिकारण हे एकमेकाहून 
भिन्न ठरतात. इथे अह्ली शंका येते की, ईश्‍वर व 
आदिकारण हे एकमेकाहून भिन्न कसे ? ईश्‍इवराहून 
ही भाणखी एक वेगळी शक्‍ती दप्तरींनी कशी मानली 
माहे? * 
:* जीव आणि ब्रह्म तत्त्वतः एकच, असे मानण्यात 
दप्तरी अद्वतवादी आहेत असे सिद्ध होते. पण, 
त्यांच्या मते, जीव हा जरी परमाथंतः ब्रह्म असला 
तरी तो ब्रह्माचा विवतं नाही. तो ब्रह्माइतकाच सत्य 
आहे. तत्त्वतः तो ब्रह्म असला तरी स्वरूपतः भिन्न 
आहे; आणि ब्रह्मापेक्षा श्रेष्ठही आहे. ब्रह्म तर सत्य 
आहेच, पण जगत्‌ हेही सत्य आहे. इतकेच नव्हे तर 
जीव ही ब्रह्माची विकसित व म्हणून श्रेष्ठ अवस्था 
आहे. 

इलोकार्धेव प्रवक्ष्यामि ग्रंथ: प्रोक्तं सविस्तरम्‌ । 

ब्रह्माद्वैतं स्वापरूपं जीवो ब्रह्मंव फुल्लितम्‌ ॥। 

- हां दप्तरींचा सिद्धान्त आहे. 


८. *ओपनिषदिक जीवनर्साल्य पृ. ५०. 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


ब्रह्म आणि जीव यांच्यात जर अद्वैत आहे तर 
त्यांच्यात भिन्नता म्हणजे द्वैत कसे ?- असा प्रश्‍न 
उत्पन्न होतो. आणि त्यावर दप्तरींचे उत्तर असे की, 
अद्वैताचे द्वैत परिणामानेही होते, आणि अद्दत व द्वैत 
ही दोनही सत्य असु शकतात. कारण, कारणं आणि 
कार्य एकच असली तरी विलक्षणही असतात, त्यामुळेच 
असे होते. वस्तु एकच असुन अवस्थाभिन्नत्वामुळे 
लक्षणभिन्नत्व उत्पन्न होते आणि त्यापासूनच द्वैत 
उत्पन्न होते. जसे पाणी परिणामाने बर्फ होते किवा 
कोळशाचा हिरा होतो. म्हणून, वस्तुत्वाच्या दृष्टीने 
अद्वैत सांगितल्याने अवस्थाभिन्नत्वामुळे होणारे दैत 
बाधित होत नाही. म्हणजे, वस्तुत्वाच्या दृष्टीने 
अद्वेतही खरे आणि अवस्थाभिन्नत्वाच्या दष्टीने 
द्वैतही खरे. अवस्थाभित्तत्व आणि तज्जवित द्वैत हे 
परिणामानेही होते, त्याकरिता विवतंच पाहिजे 
ञ्से नाही. उपनिषदे ही परिणामवादीच आहेत, 
विवतंवादी मुळीच नाहीत, असे दप्तरींचे प्रतिपादन 
आहे, ' उपनिषदांत मायावादाचा दृष्टांत एकहि 
नाही ! असे ते म्हणतात.* १ 

दप्तरींचा हा अहवेत-द्वेतवाद म्हणजे रामानजा- 
चार्यांचा विशिष्टाद्वतवाद नव्हे, हे मात्र लक्षात 
ठेवे पाहिजे. थोड्या तुलनेने हे स्पष्ट करतो. 


(१) रामानुजाचार्य वेद हे अपोरुषेय मानतात. 
दप्तरी मात्र वेद हे केवळ पुरुषबुद्धिकायेच आहे व 
म्हणून पोरुषेयच आहेत असे म्हणतात. ईदववराला 
बुद्धी नसल्यामुळे तो बुद्धीचे कोणतेच कार्य अर्थात 
ग्रंथरचनादेखील, करू शकत नाही. बद्धी भ मनुष्या- 
लाच असते, भाषाही मनुष्यनिभितच आहे. म्हणून 
बुद्धिव्यापार असलेले व भाषोत्पत्तीनंतरच झालेले 
वेद ईश्वरनिमित असु ककत नाहीत, ते पुर्णपणे 


९. ब्रह्म व ईश्‍वर हे एकमेकाहून भिन्न असे भारतातल्या काही तत्त्वज्ञानांत मानलेले आहे 
[ चक्रधरांचेही “ सत्‌ शब्दे ब्रह्म बोलिजे : चित्‌ शब्दे माया बोलिजे : आनंद शब्दे ईदवरू बोलिजे 1 
असे सुत्र आहे, (म. वा. ५) ]. दप्तरींना तसे तर म्हणायचे नसेल ? पण, तसे त्यांना म्हणायचे नसावे | 
कारण, * सर्व जगाचे अर्थात जीवाचेही उपादानकारण, निमित्तकारण व नियामक असे ब्रह्म किवा ईश्‍वर 
जीवाचाही नियामक आहे ' असेही त्यांनी म्हटले आहे, व आपल्या सवे विवेचनात ब्रह्म व ईश्‍वर हे शब्द 
त्यांनीं एकार्थीच वापरले आहेत. अर्थात, ब्रह्म व ईश्‍वर ते एकच मानतात. पण मग. त्यांनी वरीलप्रमाणे 


उल्लेख कां केला ? 
शे भौ. जी,; पृ. इ८. 


* आचाये! दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान 


मंनृष्यांनीच रचलेले, म्हणजे पौरुषेयच आहेत, असे 
दप्तरींचे प्रतिपादन आहे. र 
“ (२) राभानुजांनी ज्ञानाची प्रत्यक्ष, अनुमान व 


शब्द ही तीन प्रमाणे मानली आहेत. दप्तरी हे प्रत्यक्ष . 


व अनुमान ही दोनच प्रमाणे मानतात. शब्दप्रामा- 
ए्याळा दप्तरी महत्त्व देत नाहीत. पुर्वेपरांगत 
मीमांसापद्धती ही ' शाब्दिक ' होती, ती “ तात्त्विक? 
झाली पाहिजे असा दप्तरींचा आग्रह आहे. 
रामानुज़ाचाय हे शब्दप्रमाणाच्या बाबतीत वेद, 
झागम आणि पाळज्चरात्रसंहिता यांना प्रमाणभूत 
मानतात. दप्तरी हे बृद्धीच्या निकषावर जून्या 
धंमंग्रंथांचे परीक्षण करतात, व बुद्धीला जे पटेल 
तेच स्वीकारतात, आणि बाकीचे- ते वेदवचन असले 
तरी-. त्याज्य मानतात. 

(३) जीव हा प्रत्येक शरीरात भिन्न आहे 
असे रामानुजाचायं मानतात. दप्तरी सर्व जीव 
तत्त्वतः एकच आहेत असे म्हणतात. सवे जीव 
अभिन्नच, असे दप्तरींचे म्हणणे आहे. दप्तरी 
रामातुजाचार्यांप्रमाणे प्रकासद्वेती नाहीत. 

(४) रामानुजाचाये जीव हा स्वतंत्र नसून 
इदवराधीन आहे असे मानतात. दप्तरी जीव हाच 
ब्रह्माचा आविष्कार असून तोच स्वतंत्रपणे कर्ता व 
भोक्ता आहे असे मानतात. ईश्‍वर हाच परमश्रष्ठ, 
असे रांमानुजमतात ( व इतरही वेदान्त-देनांत ) 
मानले जाते. दप्तरींचा याला मुळातच विरोध आहे. 
ते जींव हाच ईश्‍वरापेक्षाही श्रेष्ठ मानतात. 

( ५) रामानुज-दक्षंनात भक्तीला अतिशय 
महत्त्वाचे स्थान आहे. निःश्रेयसप्राप्तीचे ज्ञान, कर्म, 
भक्ती आणि प्रपत्ती असे चारं मार्ग असून ज्ञानातून 
भक्‍ती आणि भक्‍्तीतुन कमं निघते असे त्यात मानले 
जाते. भगवद्भूक्ती हाच मोक्षाचा उपाय आहे. ध्यान, 
उपासना, वंदन योंचा अथ भक्तीच आहे. भक्तीचे 
भ्रकार दोन- ( १) साधन- भक्ती, आणि (२) 
साध्य- भक्‍ती. रामानुजमतात भक्तीप्रमाणेच प्रपत्ती 
हेही साक्षात मोक्षसाधन मानलेले आहे. भक्‍तीची 
परिणती प्रपत्तीत होते. ती भक्‍तीहूनही उत्कट असते. 
स 


१०. आपनिषदिक जीवनसोख्य, पू. १५०. 


२१ 


प्रपत्ती म्हणजे सवंप्रकारे भगवच्छरणता. परमेश्‍वर- 
कृपेने आपण सवे संकटांतून तरून जाऊ असा प्रपन्न 
भक्‍्तांत महाविशवास निर्माण होतो. भक्तीने प्रसन्न 
झालेला ईइवर मोक्ष देतो. म्हणून भक्‍ती पाहिजेच. 

दप्तरी मात्र भक्‍ती मुळीच मानीत नाहीत॑. 
* भक्ति म्हणजे ईश्वर एक मनृष्यच आहे असे सम- 
जून त्याच्या ठिकाणी किंवा त्याचाच अवतारे 
मानला गेलेल्या मनुष्यावर अतिशय अनुराग (प्रेम ) 
करणे ' असे ते म्हणतात.'” दप्तरी भक्‍ती मानीत 


'नाहीत याचे कारणही बुद्धिवाद हेच आहे. भक्तीमुळे 


भक्ताची अक्ली अवास्तव कल्पना होते को, ईदइवर 
आपले मनोरथ पुणे करील. ईइवर आपल्या नियमांचा 
भंग करून भक्तांचे वांछित पुरवील अश्ीही अपेक्षा 
भक्‍त करतो. त्यामुळे, आपले वांछित पुरवून 
घेण्याकरिता, जे कर्म करणे जरूर आहे ते करण्या- 
कडे भक्ताचे दुलेक्ष होते. ईश्‍वराच्या भजनपूजनातं 
व ध्यानात सारखे राहिल्यामुळेही भक्‍त आपल्या 
कर्मांकडे दुलेक्ष करतो. शिवाय, आपल्या भक्तांची 
इच्छा पूर्ण करण्याकरिता आपणच निर्माण केलेल्या 
सृष्टिनियमांचा भंग जर ईश्वर करीत असेल, तर तो 
खरा ईश्वरच नव्हे अशी दप्तरींची भूमिका आहे. 
£ जगताहूनं व अर्थात भक्‍ताहून मिन्न व भक्‍ताची 
इच्छा पुरविण्याकरिता आपल्याच जगाचे नियमन 
करणाऱ्या नियमांचा भंग करणारा असा ईदवर 
कोणाही वृद्धिमान मनुष्यास मान्य होणार नाही व 
आम्हांसही मान्य नाही ” '' असे दप्तरींनी खण- 
खणीतपणे बजावले आहे. 

भक्‍तीवरच काय, पण श्रद्धेवरही दप्तरोंचा 
विदववास नाही, श्रद्धा म्हणजे विश्वास हा अथे दप्त- 
रींना मान्य नाही. श्रद्धा म्हणजे “ उत्कट इच्छा ? 
असा अथे ते करतात. गर्भवतीच्या इच्छांना 


* श्रद्धा) म्हणतात यावरूनही श्रद्धेचा 'उत्कट इच्छा? 


हा अथे बरोबर जुळतो. मनुष्याला उत्कट इच्छो 
असते, हे खरे; पण याव्यतिरिक्त श्रद्धा म्हणजे 
काय? बृद्धीला अग्राह्य अशा गोष्टीविषयी “ कल्पना? 
होऊ शकतात, श्रद्धा कशी होईल ? 


११. के. ल. दप्तरी * धमविवादस्वरूप ' ( आ. १ लो, शके १८५६ ), पृ. २५१. 


१२. ध. वि. स्व. पृ. १९२३, 


33 


(६) मरणानंतरच मोक्षप्राप्ती होते असे रामा- 
नजमतात मानलेले आहे. दप्तरी मरणानंतरच्या 
मोक्षावर विष्वासच ठेवीत नाहीत. परलोक, पर- 
लोकातील मोक्ष इत्यादी विषय बुद्धिगम्य नसल्या- 
मळे, केवळ कल्पनातरंग निर्माण - करणे याशिवाय 
त्यात काहीच अथ नाही, असे दप्तरी मानतात. 
ब्ुह्मप्राप्ती या लोकातच होते. भगवद्गीतेत वणिलेली 
“ ब्रह्मी स्थिती ! ' म्हणजे इहळोकातील अत्यंत 
मानंदाची अवस्था होय, व योग्य त्या कतंव्याचरणने 
ती इथेच प्राप्त होऊ शकते, असे त्यांचे मत आहे. 
ऐहिक सुख हेच धर्माचे साध्य असे मानण्यात दप्तरींची 
होच दृष्टी आहे. भाणि ही दृष्टी ही त्यांची घर्म- 
ह्मास्त्रविचारातली नवीनता आहे. 

(७) रामानुजमतात मोक्ष याचा अथं पर- 
मात्म्याश्षी साम्य प्राप्त होणे असा आहे. जीव व 
ईइवर भिन्न असल्याने त्यांचे ऐक्य कधीच होत नाही, 
मोक्षातही त्यांच्यांतील भेद कायम राहतो असे 
रामानुजाचायं मानतात. दप्तरी मात्र, जीव हा 
ब्रह्मरूप असतो,- भोक्ता आणि भोग्य हे दोघेही 
परस्पराहुन भिन्न आहेत, तथापि दोघेही ब्रह्माहून 
भिन्न नाहीत,- असे मानतात. 

(८) मोक्षात जीव परमेश्‍वरासारख्या सुखोप- 
भोगांनी युक्‍त असतो; आणि ही आनंदावस्था 
झहरीर असेपर्यंत शक्य नाही, म्हणून जीवन्मुक्‍ती 
क्रोणालाच मिळत नाही असे रामानुजाचायं मानतात. 
दप्तरींचा सिद्धान्त याच्या अगदी उलट आहे. आनंद 
हा जीवावस्थेतच प्राप्त होऊ शकतो, जीवावस्थे- 
शिवाय अन्यत्र तो कुठेच प्राप्त होऊ शकत नाही, 
असा दप्तरींचा ठाम सिद्धान्त आहे. जीवन्मुक्‍्ती 
याचा अर्थ जिवाला प्राप्त होणारा इहलोकातील 
श्रेष्ठ आनंद. अर्थात, जीवन्मुक्ती ही इहलोकातीलच 
वस्तू आहे; तिचा जिवाशी, इहलोकाशी व इथल्या 
श्रेष्ठ आनंदाशी संबंध आहे, आणि अद्वत जिवाला 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


जागृतावस्थेत हा आनंद प्राप्त होतो,- हीच 
“ जीवन्मुक्‍ती' होय- असा दप्तरींच्या प्रतिपादनाचा 
आशय सांगता येतो. विदेहमुक्‍्ती ही गोष्ट दप्तरींच्या 
दृष्टीने केवळ अमान्यच नव्हे तर असंभवनीय ठरते, 


(९) रामानुजाचार्यांच्या तत्त्वज्ञानात ईषवर 
अनन्तकल्याणगुणसमूहांनी युक्‍त, सर्वेज्ञ, षड्गुणदवयं- 
संपन्न, परमकारुणिक, भक्‍तवत्सळ असा मानलेला 
आहे. दप्तरी ईश्वराला ज्ञान किवा भावना काहीच 
नाहीत असे मानतात. जिवाला देहावस्थेत जे ज्ञान, 
भावना किवा गुण असतात ते ईइवराला असू शकत 
नाहीत, असे ते म्हणतात. कारण, * दवेतज्ञानाशिवाय 
म्हणजे आत्म्याहन भिन्न अश्या भासणाऱ्या जगाचे 
ज्ञान होत असल्याशिवाय, बुद्धी संभवत नाही व 
ईदवराच्या ठिकाणी तर हे दैतज्ञान नाही.” “ म्हणून, 
ईश्वराच्या ठिकाणी ज्ञानच नाही. मनाचा व्यापार 
जिवंत देहाशिवाय व जागृतीशिवाय होऊ शकत 
नसल्यामुळे, दप्तरींच्या मताप्रमाणे, ईदवरास ज्ञान 
नाही, बृद्धी नाही, व भावनाही नाहीत. 


(१०) जिवाला 'अनादिकमंरूप अविद्येने वेढलेले 
असते. त्याची निवृत्ती नुसत्या ज्ञानाने होणे शक्‍य 
नाही, भगवदुभक्ती हाच मोक्षाचा उपाय आहे- 
असे रामानुज म्हणतात. दप्तरींना अविद्या मान्य 
आहे, पण ती अनादि कमंरूप आहे व तिची निवृत्ती 
भक्तीने होते, हे मात्र मान्य नाही. ज्ञानकमंसमुच्चय 
या मार्गानेच अविद्या नाहीशी करता येते व 
जिवाला ब्रष्ठासारखे शुद्ध स्वरूप प्राप्त करून घेता 
येते असे दप्तरींचे मत आहे, असे मला वाटते. 


दप्तरींचा अद्वैत-द्वैतवाद आणि रामानजाचार्यांचा 
विशिष्टाद्वैतवाद यांची ही तुलना आणखी वाढविता 
येईल व त्यात बारीकसारीक तपशीलही भरता 
येतील. पण, विषयदिग्दशंनाथं सध्या इतकेच पुरे, 


( अपूण ) 


१३, भगवद्गीता, २-७२. 
१४, धमंविवादस्वरूप पृ. २५२. 


शरद पाटील 
५ मानव आणि मार्क्स 


*“:तृपाध्ये 


> 


बुद्ध- “ चित्रं जम्बुदवोपं, मनोरमं जीवितं मनुष्याणाम्‌ । ” 
[ “ वैचित्र्यपूण आहे भारत, मनोरम आहे भानवांचे जीवित । ” ] 


प्रभाकर पाध्येंचा ' मानव आणि माक्‍सं ' हा ग्रंथ 
माक्‍्संवादाच्या भाविक अभ्यासाला आव्हान देणारा 
आहे. माक्‍संवादाचे एवढे खोलात जाऊन विष्लेषण 
करणारा असा भारतीय ग्रंथ माझ्या तरी वाचनात 
आलेला नाही. ' सौंदर्यानुभव ! 'च्यां प्रस्तावनेत मे. 
पु. रेगेंनी त्यांना यथाथच आवाहन केले होते- 

* अक्षया रीतीने प्रस्तुत पुस्तकाला यश चितिल्या- 
नंतर पाध्ये यांना एक विनंती करावी असे मला 
वाटते. .. त्यांनी आता सामाजिक प्रश्‍नांच्या विवे- 
चनाकडे वळावे... 


: राष्ट्रीय चळवळ आणि त्या वेळी अतिशय 
प्रभावी असलेली माक्‍संवादी चळवळ यांच्यापासून 
घेतलेल्या अनेक संस्कारांनी त्यांचे मन प्रगल्भ झालेले 
आहे. प्रदीघं आणि व्यापक अभ्यास, अनुभव आणि 
चितन, यांचा परिपाक म्हणून त्यांच्या कृतिशील 
आणि बौद्धिक जीवनाचा मध्यवर्ती विषय असलेल्या 
सामाजिक समस्यांविषयी आज त्यांची वैचारिक 
भूमिका काय आहे त्या विषयी मराठी वाचकांना 
कुतूहल असणे स्वाभाविक आहे हेही पाध्यांनी 
ध्यानात घेतले पाहिजे... ' 
तात्विक चचेची परंपरा व संस्कृती 

कोव्हालोव्हस्कोचा शेरा उद्धृत करून पाध्ये 
म्हणतात की, कम्युनिस्ट राष्ट्रांत माक्‍संवादी चर्चेची 
ज्योत साफ विझली आहे तर पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांत 
तिला उघाण आले आहे. या वस्तुस्थितीचा खुलासा 
..______ प 


» “ झानव आणि माक्स ' - ले. प्रभाकर 
पू. ६ - २३२; कि. २० स्पये, 


ते असा करतात की, कम्युनिस्ट राष्ट्रांत * माक्‍संवाद 
सक्तीने भोगावा लागतो ?, तर पाइचात्त्य राष्ट्रांची 
तात्त्विक चर्चेची परंपरा व संस्कृती आहे. मग, 
पाश्चात्य राष्ट्रांत फॅसिझम का आला ? स्पेनमध्ये 
४० वषे चाललेली फ्रॅकोप्रर्वातत फॅसिस्ट राजवट या 
पाइचात्त्य राष्ट्रांनी का पोसली ? या राष्ट्रांनी -जग 
वाटून घेऊन वासाहतिक राष्ट्रांचे तुहुंग का बनवले? 
हीसुद्धा पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची परंपरा व संस्कृतीच का? 


भारतीय समाजाला पाइचात्त्य लोकशाहीच्या परं- 
परा वासाहतिक काळापासून मिळाल्या. त्यापूर्वी 
येथल्या जातिसमाजात लोकशाही व व्यक्‍तिस्वातंत्र्य 
संभवू शकत नव्हते. मग, भारतात तात्त्विक चर्चेला 
उधाण इसवीच्या चोथ्या शतकापासून येऊन ते 
दहाव्या शतकापर्यंत का टिकले ? खुद्द पाश्‍चात्त्य 
राष्ट्रांत तात्त्विक चर्चेचा उदय ओद्योगिक क्रांतीच्या 
पूवेतयारीतून झाला. त्यापूर्वीच्या सरंजामी युगात 
तात्त्विक चर्चेची ज्योत साफ विझलेली नव्ह्ती 
काय ? आज ज्या अरब राष्ट्रांमध्ये फंडामेटॅलिझ- 
मची सद्दी आहे त्यांनीच पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांत तात्त्विक 
चर्चेची ज्योत पेटवली नव्हती काय ? कम्यनिस्ट 
राष्ट्रांत लोकशाही-स्वातंत्र्यावर “ मृत्यूचे वॉरंट ' 
सुटलेले आहे तर त्याची 'सॅक्चुअरी' (अभयस्थान) 
पाश्चात्त्य राष्ट्रे आहेत, या * ए प्रायोरी ? निष्कर्षाने 
कम्युनिस्ट राष्ट्रांत समाजवाद असूनही तेथे लोक- 
शाह्वी-स्वातंत्र्याचा संकोच का या प्रश्‍नाचे तात्त्विक 


पाध्ये, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे ३०; १९८०; 


ऱ््ड 


उत्तर मिळत नाही. या प्रश्‍नाचे उत्तर आंतरराष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट चळवळीच्या इतिहासात प्रथम भारतात 
दिले गेले आहे. याचे कारण भारतीय लोकशाहीच्या 
प्रश्‍नाची सोडवणूक जातिव्यवस्थामंताही निगडित 


असल्याने येथे ऐतिहासिक भोतिकवादाची फेरमांडणी . 


करावी लागली आहे हे आहे. याउलट, पाशचिमात्त्य 
देशांत सारत्रंसारख्या तत्त्वज्ञान्यांनी लोकशाही-स्वातं- 
त्र्याचा प्रश्‍न तत्त्वज्ञानाचा व सोंद्यमीमांसेचा बनव- 
लेला असला तरी त्यांना या प्रनाचे उत्तर देता 
आले नाहीं, याचे कारण तेथील वगंव्यवस्थामंताच्या 
संदर्भात ऐतिहासिक भोतिंकवादाची फेरमांडणी 
करावी लागलेली नाही हे आहे. 

_ यांवरून स्पष्ट होईल को, तात्त्विक चर्चेला उंधाण 
येणे व तात्त्विक कूट प्रश्‍नांची सोडवणूक होणे कोण- 
त्याही देशाच्या परंपरेवर व संस्कृतीवर अवलंबून 
नसुन संबंधित देशांच्या समाजविकासाच्या वा परि- 
धतेनांच्या गरजेवर अवलंबून असते. 


अर्थशास्त्र 
- माक्‍संचा ऐतिहासिक भौतिकवाद मानवमुक्‍तीचे 
झास्त्र नाही असे प्रस्थापित करण्यात पाध्येंचे उदिष्ट 
झोंडवलशाहीचा अंत अपरिहाये नाही हे सिद्ध करा- 
यचे आहे. 
* ८ ,.. भांडवलशाहीचा अंत अपरिहाये आहे असे 
मानले तरी भांडवलशाहीनंतर माक्‍संवादी साम्यवाद 
येईल असे मानण्यास आधार नाही. कदाचित फॉशिस्ट 
हुकूमश्नाही येईल. कदाचित सगळा गाडाच कोसळून 
पडेल. कदाचित भांडवली समाजाचा हळू हळू र्‍हास 
होईल. काही म्हटले तरी, मासला अभिप्रेत अस- 
लेल्या सववेस्वतंत्र, संवेसमथे मानवाचे स्वातंत्र्ययुग 
अवतरेल असे सुतराम वाटत नाही. माणसाचा तो 
स्वभाव नाही. त्याच्या मेंदूची तशी रचना नाहो. 
तेव्हा सामाजिक कालखंडाचा स्थूल क्रम ऐतिहासिक 
भोतिकवाद सांगू शकतो असेही म्हणता येणार नाही. 
पण माक्‍संच्या सिंद्धान्ताकडे असे स्थूल दृष्टीने पाहा 
यचे म्हटले तर त्याचे सारेच दात गळून पडतील, 
आणि त्याला रोकड किंमत काहीच उरणार नाही.!! 
पाध्येंनी तीन मेंदूंच्या वैज्ञानिक विवरणाचा उपं- 
योग ज्याप्रमाणे: सौंदर्यानूभवाचे .शरीरशास्त्रीय मूळ 
शोधून काढण्यासाठी केलेला आहे,' त्याचप्रमाणे 


बवभारत 


जुले, १९८१ 


मानव स्वातंत्र्ययुगाला स्वभावतःच पात्र नाही हे 
दिग्दाशत करण्यासाठी केला आहे. मानवी मेंदूचा 
गाभा सरपट मेंदूचा असुन तो सस्तन. प्राणी-पूर्व 
सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या मेंदूचा वारसा आहे, त्या- 
वरचा दुसरा लिंबिक कॉटॅक्स प्राथमिक सस्तन 
प्राण्यांचा मेंदू आहे आणि पृष्ठवर्ती तिसरा निओ 
-कॉटॅक्स मेंदू हाच खरा माणसाचा आहे. म्हणज, 
माणूस बुद्धीने उ जनावर आहे, तर 3. माणूस. त्याला 
पूणे मानव बनवायचा तर पृथ्वीवरच्या सर्वे माण- 
सांची मेंदूंची अपरेशन्स केली पाहिजेत ! 

भांडवलह्याहीचा अंत अपरिहायें नसल्याचे खरे 
कारण ती समाजवादापेक्षा श्रेष्ठ, असल्याचे .शाबित 
झाले आहे असे ते सांगतात- 7 पड 

* भांडवलशाहीबद्दलचे माक्‍संचे सर्वात . मोठे 
भाकोत असे होते कौ, विकसित भांडवलह्याहीत एका 
बाजूला मूठभर धनाढ्य भांडवलवाले भाणि दुसऱ्या 
बाजूला दैन्य आणि दारिद्रय यांची लक्तरे धारण 
करणारा प्रचंड कामगारर्ग अशी विभागणी. होईल. 
मध्यमवगे खलास होईल, लहानसहान कारखाने नष्ट 
होतील. असे काही झालेले नाही... कामगारांचे 
पगार, भत्ते वरे कमाई माक्‍संच्या कल्पनेतही नव्हती 


अशी वाढली आहे. यावर असे.म्हटले जाते की; 
भांडवली राष्ट्रांनी साम्राज्यशाहीच्या काळात वसा- 


हतीत जी लूट केली तिचा काही भाग भांडवल- 
दारांनी कामगारांच्या पदरात टाकला. पम आता 
साम्राज्यशाही खलास होऊन वीस-पंचवीस-तीस 
वर्षे लोटली, पण त्यामुळे औद्योगिक राष्ट्रांची आणि 
या राष्ट्रांतील राहणीमानाची पिछेहाट झालेली 
दिसत नाही ... या राष्ट्रांत अमाप बेकारी आहे हे 
खरे, पण या बेकारांना भक्‍कम बेकारभत्ता देण्याची 
ताकद या राष्ट्रांत आहे. ( बेकारीमुळे उद्भवलेले 
प्रश्‍न मुख्यतः सांस्कृतिक आहेत, आथिक-औद्योगिक 
नाहीत. ) कामगारांच्या आथिक परिस्थितीत सुधा- 
रणा झाल्याचा एक अकल्पित 'परिणाम, .. असी 
की, कामगार शिल्लक टाकतात आणि ती बॅकांत 
गुंतवतात. म्हणजे ते थोडेबहुत... भांडवलवाले 
बनतात, भौद्योगिक राष्ट्रांतील भांडवलशाहीचे या 
बका द्रव्याधार असतात... एक गोष्ट कबूल करा- 


- पला हवी कौ, श्रीमंत प्रगत भांडवली. राष्ट्रे मागास 


राष्ट्रांना व्यापारात लुटतात. पण. हा. प्रश्‍न गुंता- 


अनुक्रमणिका 


: मानव आणि माक्‍सं ! व पाध्ये 


गुंतीचा आहे... तंत्रज्ञानाच्या जोरावर या राष्ट्रांची 
जी व्यक्‍तिगणिक उत्पादनक्षमता आहे ती साम्यवादी 
राष्ट्रांच्याहीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. भांडवल- 
शाहीची ही उत्पादनक्षमता । तिचा भवनतकाळ 
मुळीच सुचित करीत नाही...” * 

साम्राज्यशाहीची जागा घेतलेली नवसा म्राज्य- 
शाही अविकसित राष्ट्रांना लुटून पूर्वीपेक्षाही जास्त 
नफे कमवीत आहे, हे पाध्येंना माहीत नाही काय? 
भांडवल कामगारांच्या वेतनविहीन श्रमाचे अति- 
रिक्त मूल्य हडप करण्यावर उभे नसते, तर छोटे 
भांडवलदार बनलेल्या कामगारांनी बँकांत ठेवलेल्या 
बचतीतून उभे राहते, असा पाध्येंचा नवा अ्थं- 
शास्त्रीय सिद्धांत आहे! पण हे कामगार कोणत्या 
कामगारांच्या अतिरिक्‍त मूल्याचे शोषण करून छोटे 
भांडवलदार बनतात हे मात्र ते सांगत नाहीत. 
त्यांच्या मते या राष्ट्रात आता वगंभेद राहिलेला 
नसून फक्त श्रीमंतीभेद राहिला आहे. आमच्या- 
सारख्या अज्ञांना प्रश्‍न हा पडतो की या देशातल्या 
अमाप बेकारांना भक्कम बेकारभत्ता मिळत असू- 
नही तेथले औद्योगिक कामगार काबाडकष्ट का 
करीत राहतात ? या देशातल्या आजी-माजी कम्यु- 
निस्ट-सोशलिस्टांना गुरुस्थानी असलेले लोकमान्य 
टिळक गीतारहस्यात जे एक सत्य सांगून गेले आहेत, 
ते पाध्ये सोईस्करपणे विसरलेले दिसतात-- 

५ , .उपलब्ध झालेली सुखसाधने जमेस न धरिता 
मनुष्याच्या प्रस्तुतच्या सुखदुःखांचा विचार त्याच्या 
प्रस्तुतच्या गरजांवरूनच करीत असतात...” * 

माझे एक इंदिरा काँग्रेसवादी मित्र मला तावा- 
तावाने म्हणाले, ' इंदिराजींच्या सरकारने देशाची, 
जनतेची केवढी प्रगती केली आहे, हे तुम्ही कम्यु- 
निस्ट पाहायला तयार नाहीत. अहो, भिलणींच्या 
अंगांवरही आता नव्या, भारी साड्या दिसतात!” 
मी ज्यांतपणे त्याला म्हणालो, “ त्या साड्या देणारे 
दातेही तुम्हीच आहात ! ” 

मूल्य श्रमातून निर्माण होते, हा शोध माक्‍संचा 
नसून भाक्‍संपूर्व आहे. श्रममूल्य़ाची माहिती जशी 
अँरिस्टॉटलला होती तशी प्राचीन भारतीयांनाही. 
श्रममल्याचा सिद्धांत विल्यम पेटीनंतर सुप्रतिष्ठित 
केला डेव्हिड रिकार्डोने' माक्‍संचे अथंशास्त्राला 
क्रांतिकारी योगदान व अथंशास्त्राला क्रांतिकारी बन- 

न. भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


-२प५्‌ 
वणारे योगदान म्हणजे भांडवलदाराचा नफा, त्याने 
त्याच्या कामगारांच्या ज्या श्रमाचे मूल्य चुकवलेले 
नसते त्यातून, अतिरिक्‍त मूल्यातून निर्माण होतो हा 
सिद्धांत, पण, पाध्येंना हा सिद्धांतच चकीचा, भांड- 
वलदारादींवर अन्याय करणारा, वाटतो-- 

* ... उत्पादनसाधने वापरणाऱ्या माणसाकडे 
माक्‍संने धिसाडघाईने पाहिले. हा माणूस म्हणजे 
कामगार असा ठोक निष्कषे त्याने काढला, आणि 
कामगार म्हणजे शारीरिक श्रम करणारा माणस. 
मार्क्स स्वतः केवळ बोद्धिक श्रम करणाराच होता, 
पण बुद्धिमंतांच्या ठिकाणी एक न्यूनगंड होता तो 
त्याला बाधला की काय नकळे. खरा श्रमविभाग 
म्हणजे शारीरिक श्रम आणि बौद्धिक श्रम यामधली 
विभागणी असा निर्णय तो उराशी घट्ट घरून 
बसला. मला वाटते याच पूवंग्रहामुळे त्याचे अथंशास्त्र 
अडचणीत सापडले ... कामगारांचे श्रम एवढाच 
उत्पादनातला उत्पादक घटक असतो. आता ज्या 
यंत्रामुळे कामगारांची उत्पादकता वाढली त्या यंत्रात 
जी संशोधकाची बुद्धिमत्ता संमीलित झाली होती 
तिचा काही वाटा असेल की नाही ? जो भांडवल- 
वाला धंदा उभारतो त्याच्या संघटनाचातुर्याचा काही 
भाग असेल को नाही ? अनेक ठिकाणच्या आणि 
अनेक प्रकारच्या उत्पादनांची गाठ घालून देणाऱ्या 
व्यापार्‍यांच्या डोकेबाजपणाचे काही करतेत्व असेल 
की नाही ? पण मार्क्सने माणसाच्या बद्धिमत्तेचे 
महत्त्व एकंदरीत कमीच गणले, आणि म्हणून वर्गीय 
संबंध, वर्गीय विग्रह वगेरे गोष्टींकडे त्याने काहीशा 
संकुचित दृष्टीने पाहिले. परिणामी माणसाच्या 
बुद्धिमत्तेमुळे भांडवलशाहीचे काही प्रमाणात खूपां- 
तर घडू शकेल, राजसत्तेलाच कल्याणकारी स्वरूप 
प्राप्त होऊ शकल, वगेरे गोष्टी त्याच्या फारशा 
ध्यानात आल्या नाहीत. ! € 


व्यवस्थापनाचे काम कोणत्याही विषमताधारित 
समाजव्यवस्थेत आवश्यक व उत्पादक काम असं- 
ल्प्राचे माक्‍सं * भांडवल ! ग्रंथात म्हणतो- 

* जेथे जेथे प्रत्यक्ष उत्पादनाची प्रक्रिया पथक 
पृथक उत्पादकांच्या एकाकी श्रमाऐवजी समन्वित 


सामाजिक प्रक्रियेचे स्वरूप धारण करीत असेल तेथे 
तेथे देखरेख व व्यवस्थापत्त यांची स्वाभाविकच गरज 


असते, त्याचे स्वरूप द्विविध असते. 


ऱ्य 


* एका बाजूला, अनेक व्यक्तींचा सहभाग अस- 
लेल्या सर्व श्रमक्रियांचा मेळ व ऐक्य साधण्यासाठी 
नियंत्रक बुद्धी लागते. या कामाचा परीघ आंशिक 
श्रमप्रक्रियेपुरता मर्यादित नसुन वाद्यवृंदाच्या 
कंडक्टरप्रमाणे कारखान्याच्या एकूण कामाला व्याप- 
णारा असतो. हे काम प्रत्येक सामूहिक उत्पादन- 
पद्धतीत केले जाते आणि ते उत्पादक असते. 


* दुसऱ्या बाजूला, व्यापारी विभागापासुन अगदी 
वेगळे असलेले हे व्यवस्थापनाचे काम प्रत्यक्ष उत्पा- 
दक असलेला श्रमिक व उत्पादनसाधनांचा मालक 
यांच्या विरोधावर माधारलेल्या सर्वे उत्पादनपद्धतीं- 
मध्ये अपरिहार्यपणे उऱ्भवते. जेवढा हा विरोध मोठा, 
तेवढी व्यवस्थापनाची भूमिका मोठी. म्हणून दास- 
प्रथेत ते परिसीमा गाठते... !'* 

ग्रीक दासप्रथाक समाजाचा श्रेष्ठतम तत्त्वज्ञानी 
अँरिस्टॉटल या कामाची गणना ब्याद अशी करतो- 


* जेव्हा स्वामींना व्यवस्थापनाची ब्याद आव- 
इयक वाटेनाशी होते, तेव्हा ते हा मान व्यवस्था- 
पकाला देतात आणि स्वतः राज्यकारभार व तत्त्व- 
ज्ञानाभ्यास यांत मग्न होतात... ' 

रोमन दासप्रस्थेत या व्यवस्थापकाला- जो पदो- 
नत दास असायचा- व्हिल्लिकस म्हणत आणि भार- 
तीय दासप्रथेत कर्त्ता वा क्षत्ता. त्याचे काम हलके 
असल्यामुळे त्याला सामान्य दासापेक्षा कमी शिधा 
मिळे. अभिजात अथंश्यास्त्राचा मेरुमणी भॅडॅम स्मिथ 
याच्या मते श्रीमंत शेतकरी, उद्योगपती व व्यापारी 
यांची कामे समाजोपयोगी असतात. मात्र तो त्यांना 
इशारा देई को, जो उत्पादक मजूर लावतो तोच 
श्रीमंत होतो आणि जो अनुत्पादक मजूर लावतो तो 
गरीब. तो म्हणतो को, राजा, न्याय व युद्धखात्याचे 
सर्व अधिकारी, सबंध सन्य व नाविक दल, पाद्री, 
वकील, डॉक्टर, लेखक, नट, विदूषक, संगीतज्ञ, 
गवय्ये, नर्तक इ. अनुत्पादक मजूर असतात ! 

भांडवलशाहीचा तो समाजोपयोगी काळ होता, 
या शतकातला तिचा काळ मक्तेदारीचा आहे. 
भांडवलदार व व्यापार्‍यांनी देशोदेशी दोन नंबरच्या 
पैशांची समांतर अथंव्यवस्था व गुन्हेगारांचे समांतर 
शासन उभे केलेले आहे. औद्योगिक विकास व 
ब्यापारवृद्धी हे त्यांचे योगदातत इतिहासजमा झालेले 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


महे आणि त्याचे प्रेत पाध्यांनी उकरून काढल्या- 
नंतर पुन्हा दफन करण्यासाठीच पाहावे लागले ! 
ऐतिहासिक भौतिकवाद 

पाध्येंची रास्त तक्रार आहे की, माक्‍संने त्याच्या 
ऐतिहासिक भौतिकवादाचे एकमेव सूत्र वगंसंघषे हे 
ठेवले आणि त्या व्यतिरिक्‍्तचे जातींसारखे संबंध 
लक्षात घेतले नाहीत. 

*,..माक्‍संची दुसरी चूक म्हणजे त्याने सामाजिक 
संबंध म्हणजे वर्गीय संबंध अशी पक्की गाठ बांधली. 
पण मानवाच्या सामाजिक संबंधात वगंसंबंध मह- 
त्वाचा असला तरी इतरही संबंध असतात आणि ते 
प्रसंगी वर्गेसंबंधावर मात करतात, हे जातिभेदाचे 
जबरदस्त जोखड मानेवर घेऊन कडमडणाऱर्‍या हिंदू 
समाजाला तरी सांगण्याचे कारण नाही! 

पण, तरीही माक्‍संने केलेले “ अपरिवर्तनीय 
प्राचीन भारतीय समाजाचे वणन त्यांनी * सुरेख! 
म्हणून उद्धृत केले आहे. 

...त्या अगदी छोट्या आणि अतिप्राचीन भार- 
'तीय वसाहती-ज्यांपैकी काही भाजतागायत टिकून 
आहेत-जमिनीची समान मालकी, शेती आणि हस्त- 
व्यवसाय यांचा मिलाप, आणि जेव्हाकेव्हा एखादी 
नवी वसाहत निर्माण करायची वेळ येते तेव्हा तिला 
आदर्शवत योजना व पद्धत म्हणून उपयोगी पडेल 
असा परिवतेनीय स्वरूपाचा श्रमविभाग, यांच्या 
पायावर उभारलेल्या असतात ...या उत्पादनाचा 
मुख्य भाग त्या वसाहतीतील लोकांच्या उपभोगासाठी 
असतो, त्याला क्रय वस्तूचे स्वरूप प्राप्त होत नाही 
--दैनंदिन गरजा भागवून उरलेले उत्पादन तेवढेच 
क्रयवस्तुचे रूप घेते, आणि त्यातल्या एका भागाला 
तर ते शासनाच्या हातात पडेपर्यंत क्रयवस्तूचे 
स्वरूप प्राप्तत होत नाही. फार प्राचीन काळा- 
पासुन हा भाग प्रत्यक्ष वस्तुच्या रूपाने कर म्हणून 
द्यावा लागतो ... अक्ा प्रकारे एकच एक स्वरू- 
पाच्या कामात गढून गेलेल्या बहुसंख्यांच्या जोडीने 
एक ' प्रमुख वसाहतदार ' असतो- त्याच्या हातात 
न्यायदान, पोलिसी आणि करवसुली एकवटलेली 
असते. नंतर एक हिशेबनीस असतो- तो जमिनीची 
मशागत व संलग्न गोष्टी यांची नोंद करतो व हिल्लेब 
ठेवतो. गुन्हेगारांवर खटले भरणे, आपल्या वसाह- 
तीत शिरलेल्या परक्यांना जरूर ते संरक्षण देऊन 


: मानव आणि माक्स ! व पाध्ये 


त्यांना वसाहतीबाहेर वाट काढून देणे, ही कामे 
करणारा एक अधिकारी असतो. एक शेजारच्या 
बसाहतदारांकडून आपल्या वसाहतीच्या सरह्द्दीचे 
संरक्षण करणारा सीमाधिकारी असतो. एक समान 
साठ्यातून शेतीसाठी लागणारे पाणी वाटणारा जल- 
सिचनाधिकारी असतो. एक धाभिक विधी करणारा 
ब्राह्मण असतो. धूळपाटीवर लिह्मयला-वाचायला 
शिकविणारा मास्तर असतो. पेरणी-कापणीचे वगेरे 
मुहते सांगणारा ज्योतिषी, शेतीची अवजारे तयार 
व दुरुस्त करणारे लोहार-सुतार, न्हावी, परीट, 
सोनार; ...... त्यांतली एखादी वसाहत काही 
अपघाताने नष्ट झ्ञाली तर तशीच वसाहत त्याच 
ठिकाणी त्याच नावाने उभी राहते. त्यांच्या यंत्रणेचा 
साधेपणा हे आशियाई समाजांच्या अपरिवर्तनीय- 
तेचे रहस्य भाहे. आशियन राजवटींत व राज्य- 
कर्त्यांत जो सतत बदल आढळतो त्याच्याशी या 
शाइवत अस्तित्वाचा विरोध लक्षणीय दिसतो.' 

आशियन समाजपद्धतीत परिवर्तन फक्त राज्य- 
कर्त्यांत, जनतेत नाही, हा माक्‍संचा निष्कषे त्याच्या 
अनित्यतावादाच्या पुणे विरोधी आहे. या वणंनात 
जातिव्यवस्था कुठे आहे ? जमिनीची समान मालकी” 
आणि तिच्या उपजेत सवे ' वसाहतदारांचे ' कमी- 
अधिक भाग हे तर प्राथमिक साम्यवादी गणसमा- 
जाचे चित्रण आहे ! माकसंवाद सवंकष मानणारे 
भारतीय माक्‍क्‍संवादी व भूतपूवे मार्क्सवादी पाध्ये 
हे दोघेही मार्क्सला येथे प्रमाणभूत मानतात ! 

समाजवास्तुचे आथिक पाया व आधिकेतर अध्वे- 
वास्तु हे माक्‍संप्रणीत ऐतिहासिक भोतिकवादाचे 
मॉडेल यथातथ्य नाही असे पाध्ये म्हणतात- 

५ ., माक्संने आपला ऐतिहासिक भोतिकवादाचा 
सिद्धांत मांडताना उत्पादनपद्धती-उत्पादनसंबंध हा 
समाजाचा पाया (10880) कल्पिला आणि संस्कृती 
ही या पायावरची इमारत (8प]९1४॥ए ००) 
कल्पिली, पण हा पाया व हो इमारत यांच्यातला 
संबंध नक्की कोणत्या स्वरूपाचा आहे ? पाया झाला 
की इमारत आलीच की येण्याची नुसती शक्‍यता 


निर्माण झाली? या प्रश्‍नाचे निश्चित उत्तर देणे 
माक्‍संवाद्यांना कधी जमलेच नाही. . . धर्म, राज- 


कारण, तत्त्वज्ञान, कला हे समाजाच्या आथिक रच- 
नेचे प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया की केवळ प्रतीक? ...' 0 


८) 


प्राथमिक साम्यवादी गणसमाजाच्या पोटात अति- 
रिक्‍त उत्पादनाचा पुरेसा विकास झाल्यानंतर त्यावर 
आधारलेले सामाजिक संबंध- मग ते. वग असोत 
वा वर्ण- या समाजाचे पोट फाडून बाहेर पडतात 
आणि नवा समाज स्थापतात. या समाजाचे स्वामी 
आपला धर्म विकसित करतात, आपली शासनसंस्था 
आणतात, आपले तत्त्वज्ञान, कला, इ. बनवतात. हे 
ऐतिहासिक सत्य कोणी नाकारू शकत नाही: शोषण- 
शासनाधारित पहिला .समाज दासप्रथाक ( 8180: 
७४) समाज होता. त्यानंतर आलेल्या. प्रत्येक 
समाजाच्या स्वामींनी आपापल्या हितसंबंधांना अन- 
रूप अक्षी धर्मे, शासनसंस्था, तत्त्वज्ञान, कला ह. 
ची फेररचना वा नवनिर्मिती केलेली आहे. आधी 
नव्या शोषक वर्गांचा व. वर्णांचा व जातोंचा 'उदय 
आणि नंतर त्यांच्या राजकीय, धार्मिक व सांस्कृ तिक 
संस्थांचा उदय वा विकास या भोतिकवादी क्रमावर 
माक्‍संचे समाजवास्तुचे मॉडेल आधारलेले आहे. 

या मॉडेलच्या संकल्पनेचा प्रवततक माक्‍सं नव्हता. 
: अर्थशास्त्र, मध्ये चाणक्य सांगतो- * अर्थ एव 
प्रधान इति कोटिल्यः । अ्थमूलो हि घर्म कामान 
इति। '( अर्थ हाच प्रधान आहे नसे कौटिल्य म्हणतो. 
अर्थ हाच. धर्मे व काम यांचा मूलाधार आहे. ) " 
माक्‍सेने भांडवल्झाहीचे जे मॉडेल बनवून तिचा 
अभ्यास केला त्याबरहुकूम भांडवलदारी समाज- 
रचना कोणत्याही देशात अस्तित्वात नव्हती. भांड- 
वल्शाहीचा उत्पत्तिस्थितिल्य दाखवणारा त्याचा हा . 
अभ्यास स्थूलत: व मूलत: वैज्ञानिक ठरलेला आहे. 
तसे नसते तर या अभ्यासाच्या जोरावर जगात 
समाजवादी क्रांत्या झाल्या नसत्या * भांडवलशाहीची 
सुरुवात उद्योगीकरणाबरोबर झाली नाही, ! असे 
सांगून पाध्ये म्हणतात की, भांडवल्झाहीचा जन्म 
तेराव्या शतकात युरोपीय व्यापार्‍यांच्या चमत्कृतिपूरण 
व्यवस्थापन, व्यापार व अचाट घाडसामुळे झाला. 
हे नवे तंत्र व गुण त्यांनी अरब व्यापाऱ्यांपासून 
घेतले, असे सांगून ते पुढे म्हणतात की, ' इस्लाम 
त्यावेळी युरोपपेक्षा उद्योग, व्यापार, ज्ञानविज्ञान 
वगैरे गोष्टींत प्रगत होता.! '* मग अरबांनी ओद्योगिक 
भांडवल्याहीला जन्म का दिला नाही ? पाध्येनी 
ज्या अरब व युरोपीय भांडवलशाहीचे वणेन केले 
आहे ती व्यापारी व सावकारी भांडवल्शाही होती, 


ट्ट 


तकी व जगात सर्वांत पुढारलेली भांडवलशाही 
भारतातही. होती. तिचे मॅन्युफॅक्चरर भांडवल्शाहीत 
ृछूपांतर होऊन तिने भांड्वलदारी समाजक्रांती 
करायची जी परिस्थिती इंग्लंडात तयार झाली ती 
त्यावेळी ना बाकी युरोपात होती ना अरबात. 
समाजक्रांती नवी उत्पादनसाधने व जुने उत्पादन- 
संबंध यांतील संघर्षाने न होता “ मानवी मेंदूच्या 
करामतीने ' होते, असे सिद्ध करायचा त्यांचा 
प्रयत्न दाखवतो को, त्यांच्या मनावर माक्‍संवादी 
संस्कारांपेक्षा अध्यात्मवादी संस्कारांचा प्रभाव जास्त 
आाहे. 
कोणत्याही वस्तूचा वेज्ञानिक अभ्यास करायचा 
तर त्याआड येणार्‍या तिच्या अवांतर बाबी बाजूला 
काढून तिचे “* मॉडेल ? तयार करावे लागते. एका 
समाजव्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी अज्ञा पद्धतीने 
मॉडेल उभे करणे दक्य असते. पण, मानव समा- 
जाच्या एकूण विकासक्रमाच्या वेज्ञानिक अभ्यासा- 
साठी हे मॉडेल चालू शकत नाहो. माक्‍संने ' भांड- 
- बल ग्रंथ लिहिण्यासाठी भांडवलदारी समाजाचे जे 
माँडेल तयार केले ते सामंती, दासप्रथाक, प्राथमिक 
साम्यवादी व आधुनिक समाजवादी समाजांच्या 
अभ्यासाला चालू शकत नव्हते. म्हणून, प्रत्येक 
समाजव्यवस्थेची व्यष्टिवेशिष्ट्ये अवांतर म्हणून 
बाजूला काढून सर्वे वा वर्गीय समाजव्यवस्थांना 
समानभूत असलेली समष्टिवेशिष्ट्ये एकत्र केली 
गेली आणि या द्रव्यांपासून एक काल्पनिक मॉडेल 
तयार केले गेले. 
हे मॉडेल अभ्यासकाला सांगते कौ, अभ्यासाधीन 
समाजाच्या अथंव्यवस्थेचा आधी अभ्यास कर आणि 
नंतर त्याच्या धरम, तत्त्वज्ञान, कला, संस्कृती इ. चा. 
अभ्यासाचा क्रम उलट केला, तर तो अभ्यास भौतिक- 
वादी होण्याऐवजी अध्यात्मवादी होईल, तत्कालीन 
माणसांच्या जाणिवांचा अध्यारोप त्या समाजावर 
होईल. पाध्येंच्या जाणिवेने भांडवलदारी समाजाचा 
भभ्य़ास केला, तर तो, अनादी नाही तरी, अजर, 
अमर व अतंत ठरेल ! तसेच, मॉडेलचा जो अवयव 
अभ्यासाधीन समाजाला नाही तो त्याला चिकटवणे 
हेसुद्धा अभोतिकवादी होईल. उ., माक्‍संच्या ऐति- 
हासिक भौतिकवादी मॉडेलचे सूत्र वर्गीय आहे आणि 
वर्ग ही संस्थाच वासाहतिकपू्व भारतीय समाजात 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


अस्तित्वात नव्हती, तरीही या सुत्राधारे केलेला 
वासाहतिकपूवे भारतीय समाजाचा अभ्यास अभो- 
तिकवादी ठरेल. म्हणून, एंगल्सने आपल्या माक्‍सं- 


वादी वंशजांना पाध्येंनी उद्ध॒त केलेला इह्यारा 
दिलेला आहे- 


“  .. “आमचे इतिहासाविषयीचे तात्त्विक आक- 
लून ही एक मागंदाशका आहे, हेगेलच्या पद्धतीची 
बांधणीची तरफ नाही. इतिहासाचा वेळोवेळी नव्याने 
अभ्यास करायला हवा.. समाजाच्या निरनिराळ्या 
रचना अस्तित्वात येण्याच्या अटीचे तपद्षीलवार 
परीक्षण केले पाहिजे, आणि मगच त्यापासून त्यांना 
प्रस्तुत असे राजकीय, वैधिक, सौंदर्यात्मक, तत्त्व- 
ज्ञानात्मक, धामिक वगैरे निष्कषे काढण्याचा प्रयत्न 
केला पाहिजे. ” १ 

एंगल्स स्पष्टपणे सांगतो की, 
मॉडेल अभ्यासाला केवळ मार्गदशन करणारे 
आहे, अभ्यासाची जागा घेणारे नाही. कोसंबींनी 
हाच इशारा दिला होता- ' 1)181001108 18 1० 
8110816 101 पिंपात! अभ्यासाधीन 
समाजाच्या केवळ भाथिक पायाच्या अभ्यासावरच 
त्याच्या बाकी अवयवांच्या अभ्यासाची गरज 
भागवायला लागलेल्या आणि भाथिकवादाचे स्तोम 
माजवायला लागलेल्या माक्‍संवाद्यांना उद्देशून जीव- 
नाच्या संध्याकाळी एंगल्स म्हणाला-. 

* ... “ इतिहासाच्या भोतिक आकलनाप्रमाणे 
इतिहासाला अखेरचा निर्णाय 
बास्तव जीवनाचे उत्पादन 


माक्‍्सं काय अगर मो काय, याहून अधिक काहो 
प्रतिपादिलेले नाहो ... आधिक परिस्थिती पाया- 
भूत असते, पण इमारतीचे निरनिराळे विज्ेष- वगे- 
युद्धाची राजकीय रूपे आणि त्याची फलिते, उद 

ह्रणाथ, यशस्वी लढाईनंतर विजयी वर्गाने ग्र रू 
पित केलेल्या नव्या राज्यघटना, कायद्याचे ना 
आणि विशेषत: था सर्व वास्तव यांदोळ्नाची ह 
भाग घेणार्‍्यांच्या डोक्यांत पडलेली प्रतिविबे लम 
कीय, वेधिक, तत्त्वज्ञानाचे सिद्धान्त ह मि 
विचार आणि त्यांची प्रमाणवचनात झवि ू- 
तरे- हे सारे, ऐतिहासिक आंदोलनाच्या विः कज 
परिणाम करतात, आणि य कुच 


पुष्कळ वेळा त्याचे 
ठरवितात. या सवे गोष्टींचा एकमेकांवर ावीडक 


त्याचे व माक्‍संचे 


क॒ घटक म्हणजे 
आणि पुनरुत्पादन. 


: मानव आणिं माक्स ' व पाध्ये 


होतो ... ( अर्थात ) आथिक आंदोलन अखेरीस 
आपला प्रभाव पाडणारच ... तरुण लोक काही वेळा 
आधिक घटकावर वाजवीपेक्षा अधिक जोर देतात, 
याला माक्‍से आणि मी काही प्रमाणात जबाबदार 
भाहोत. पण आम्हाला आमचे मुख्य तत्त्व, त्याला 
विरोध करणार्‍या विरोधकांविरुद्ध विशेष जोराने 
मांडावे लांगले ...” “ ( जाड ठसा माझा ) 

अभ्यासाधीन समाजाचा भोतिकवादी धारणेने व 
अनित्यतावादी दृष्टीने केलेला अभ्यासच त्या समा- 
जाचे धर्म, राजकारण, तत्त्वज्ञान, कला हे आधिक 
रचनेचे प्रतिबिंब आहेत की प्रतिक्रिया की प्रतीक 
कौ हे स्व. मिळून आणखी काहीतरी है ठरवू शकेल. 
मार्क्सचे ज्ञान्नास्त्र म्हणजे प्रतिबिबवाद, या सम- 
जुतीला खुद्द हे पूर्वाचार्ये व लेनिनही, जबाबदार 
असले, तरी इंद्रियानुभवातुन मानवी मेंदूत संकल्प- 
नांची जी प्रक्रिया घडते ती प्रतिबिबाची निद्चितच 
नसते. संकल्पना बनवण्यात जाणीव काय, नेणीवही 
भाग घेत असते हे फ़राइडचा मनोविशळेषणवाद व 
फ़रोझरचा आदिबंधवाद यांवरून सिद्ध झाले आहे. 
ऐतिहासिक भौतिकवादाचे मॉडेल त्याच्या काही 
अपरिहायं मर्यादांखातर नाकारणं म्हणजे चार्वा- 
काच्या म्हणण्याप्रमाणे कोंडा व भूस असते म्हणून 
उत्कृष्ट तांदूळ टाकून देण्यासारखं आहे- 

ब्रीहीम्‌ जीहासति सितोत्तमतण्डुल्लाढ्यान्‌ । 

को नाम भोस्‌ तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ 
अनित्यतावाद 

पाध्ये प्रथम फॉर्मल तकंशास्त्राचे नियम नमूद 
करून सांगतात की, या तर्कशास्त्राधारे माणसाचा 
व्यवहार व्यवस्थित चालतो, पण * बदलत्या वस्तु 
स्थितीला ' ते लागू पडत नाही. मग, हे नित्यतावादी 
(1017-तां&]6०1091) तकंशास्त्र बदलत्या निस- 
र्गाला व समाजाला लावायला माक्‍संने नकार दिला, 

करतात. 

नहा 0. के नियम ते ( हेगल, मार्क व 
एंगल्स) निसर्गाला, समाजाला, संज्ञेला लावतात, 
आणि त्यांच्या परिवतंनशीलतेपुढे ते कसे अगतिक 
आहेत हे दाखवून देतात. पण तसे करताना ते तक- 
शास्त्राचे स्वरूपच नजरेआड करतात... 

माक्‍संचे तकेशास्त्र हेगेलपूर्व फॉमल नसुन नवे 
अतित्यतावादी (१191001081) आहे,” आणि ते 


२९ 


बदलत्या निसर्गाच्या व समाजाच्या दाकृनिक 
अभ्यासाचा निचोड आहे हे दुलेक्षून पाध्ये माक्‍्संवर 
आरोप करतात को, त्याने तकंशास्त्राचे नियम 
अनुभवपुवे पद्धतीने ( 8& 011071) निसर्गावर व 
समाजावर ळादले. 

* तकेशास्त्राबद्दल चुकीची कल्पना एवढी एकच 
चूक या मंडळींनी केलेली नाही. एंगल्सने व्याघा- 
ताची- ९071'8010101- ची योजना निसर्गाच्या 
ठिकाणी केली. भाता निसगं परंपरागत तकंशास्त्र 
अगर त्याचा प्रकार यांची दखल घेत जन्माला 
आला असे वाटत नाही, व्याघाताची संकल्पना ही 
तकंशास्त्राची संकल्पना आहे, आणि तिची 
प्रतिस्थापना निसर्गाच्या ठिकाणी करणे यात काही- 
तरी घोटाळा आहे असे मला वाटते. निसगे तक॑- 
शास्त्राच्या नियमांनी चालतो असे सत्ताश्ञास्त्रीय 
दृष्टीने कोणी सिद्ध केले आहे असे वाटत नाही. 

“ .. या ' व्याघाता'चा हेगल-माक्‍्सं-एंगल्सनी 
लावलेला अर्थही निराधार आहे. विश्व, निसगं, 
समाज यांत अखंड बदल होत असतो, पण म्हणून 
त्यात संघषे होत असतो याला आधार काय ? हेगल' 
: थिसिस '- ' अँटीथिसिस? आणि “ सिथिसिस 
अश्ली शब्दयोजना करतो. पण यात “अटी! या 
शब्दप्रयोगाला आधार काय? जग बदलत आहे. 
म्हणून अ म्हणजे अ आणि त्याचबरोबर अन्‌-न, 
हे आपण मान्य करू. पण अन्‌-अ म्हणजे विरोध- 
मय-अ” ( भॅटी-अ ) असे कसे सिद्ध होते ? 
अ आणि अन्‌ु-अ यामध्ये आंतर-संबंध आहे हे 
आपण मान्य करू, पण हा संबंध संघर्षाचाच असेल 
असे मानण्यास आधार काय ? हा संबंध संघर्षाचा 
असेल अगर सहकार्याचाही असेल, किंवा तटस्थते- 
चाही असेल. कामगारवगे हा भांडवलवाल्यांचा 
विरोधकच असेल असे समजण्याचे कारण काय ? 
.*“जेथे नुसता फरक आहे तेथे विरोध कल्पून 
हेगल-एंगल्सनी परिवर्तनाचा केवळ एकांगी अथे 
लावला आहे... * 

| पाध्येंचा मूळ मुद्दा हा आहे कौ, कामगार व 
भांडवलदार यांच्यातले द्वैत फरकापुरते मर्यादित 
राहावे, ते संघर्षात परिणत होऊ नये ! त्यांच्या 
डोक्यातील सर्वोदयी द्वैताचे तकंशास्त्र ते समाजावर 
लादु पाहात आहेत ! निसर्ग तकेशास्त्राच्या नियमांनी 


अनुक्रमणिका 


३० 
चालत नसला, तरी त्याच्या बदलाचे काही नियम 
आहेत की नाही ? निसर्ग व समाज ज्या नियमांनी 
बदलतात त्या नियमांचे सारभूत सुपुत्तोकरण म्हण- 
जेच अनित्यतावादी तकंक्ास्त्र, 

वगॅसंघर्षातील सौंदर्यानुभव घ्यायचा असला, तर 
पाणी व पृथ्वी. या महाभूतांतील स्वाभाविक 
व्याघात मात्र ते नाकारीत नाहोत. मर्ढेकरांच्या 
लयतंत्त्वाची ते खालीलप्रमाणे सृजनशील मीमांसा 
करतातं- 

» । ».. ल्य म्हणजे काय ? लयीच्या बहुतेक 
प्रचलित व्याख्या पुनरावृत्तीच्या कल्पनेवर आधार- 
लेल्या आहेत... 

“ _, एक ओढा. त्याचा छोटासाच पण गतिमान 
प्रवाह. त्याळा अनेक पदरी वेणीचे रूप प्राप्त 
झालेले आहे. हा प्रवाह खडकाच्या एका खबदा- 
डातून जाण्याचा प्रयत्त करीत आहे. ह्या खडकाच्या 
एकां बिंदूपाशी ... पाण्याचा चुरा होत आहे. 
पण तोच प्रवाह थोडे मागे पलटून आपला पुर्वीचा 
वेणीदार आकार परत मिळविण्याचा प्रयत्न करीत 
आहे- एकाच वेळी तो प्रवाह मोडत आहे आणि 
सांधत्त आहे ! एकदम मला माझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
मिळाले. लय म्हणजे एकाच वेळी होणारी पुनरा- 
वृत्ती आणि बदल. एकाच क्षणीची स्थिरता आणि 
परिवतन. लयीत काही जुने असते, काही नवे 
असते व ते एकाच वेळी प्रत्ययाला येते. लय म्हणजे 
स्थिर आणि चल॒यांचा खेळ! ...' 

पाध्येंनी निसर्गातील लयीची केलेली व्याख्या 
तंतोतंत अनित्यतावादी तकेशास्त्राबरहुकूम आहे. 
मंग काय त्यांनी आपल्या डोक्यातले तकंशास्त्र 
निसर्गावर लादले ? फॉर्मल तकश्ञास्त्राचे नियम 
ज्याप्रमाणे निसगे व समाजाच्या सापेक्ष स्थिराव- 
स्थेच्या निरीक्षणातुन बनले आहेत, त्याप्रमाणे 
अंनित्यतावादी तकंश्नास्त्राचे नियम निसर्ग व समा- 
जाच्या सवंगत चलतेच्या निरीक्षणावरून बनले 
आहेत. 

बौद्ध तत्त्वज्ञानी एवढे निरपवाद अनित्यतावादी 
होते की, न्यायर्वैश्ेषिक आचाये जयंतभट्टाने 


* बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत सर्वे वस्तु धर्म म्हटल्या जातात. यौवन आ 
ळू रि 1. शिळ. जी र 
सुद्धा धर्मच. अनित्यात्मक धर्म येथे क्रमात कल्पिलेले नाहीत, द्वैतात. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


( इसवीचे ९ वे शतक ) त्यांना टोमणा मारला 
होता- ' येन नित्यो नाम पदार्थः प्रणय-केलिष्व्‌ 
अपि न विषह्यते ।” ( यांना प्रणयक्रीडेतसुद्धा 
नित्यतेची संकल्पना सहन होत नाही! ). * 

* विश्व, निसर्ग, समाज यांत अखंड बदल होत 
असतो, ' हे पाध्येंना मान्य आहे. पण, अखंड बदल 
म्हणजे काय ? वस्तुमात्र जीवनाकडून, अस्तित्वा- 
कडून मृत्यूकडे जाणे. अखेरच्या आजारातून 
उठलेल्या वृद्ध बुद्धाच्या शरीराकडे पाहून आनंद 
उद्गारला, “ आश्‍चर्य, भन्ते ! अद्भूत, भन्ते ! 
भगवानांचे शरीर आता मुलायम, उज्ज्वल व भरदार 
राहिले ताही. गात्रे शिथिल झाली आहेत; काया 
सुरकुतली आहे, शरीर झुकलेसे वाटते; डोळे, कान, 
नाक, जिव्हा व काया ही इंद्रिये क्षीण झाली 
आहेत ! ” 

“ असेच असते, आनंद ! यौवनात वाधेक्य- 
धर्म* आहे, आरोग्यात व्याधिधर्म व जीवनात 
मरणधर्म 17 ४ 

अइवघोषाच्या ' बुद्धचरित ' मध्ये बोधिसत्व 
म्हणूनच सांगतो- “दंद्रानि सववस्य यत: । ?? (“ सवे 
लोक दंद्ग्रस्त आहे! 7) * 

एंगल्स सांगतो की, ' गती म्हणजे केवळ यांत्रिक 
गंती, स्थानांतरण, नव्हे, तर ती उष्णता व प्रकाश 
आहे, वैद्युत्‌ व चुंबकीय ताण आहे, रासायनिक 
संघटन व पृथक्करण |ंतिमतः 

न.व पृथक्करण आहे, आणि, अंतिमतः, जाणीव 
आहे.'' पण, प्रत्येक गती हृतातून आहे आणि ह 
दोन पक्षांच्या विरो 1: नत 
दोन पक्षांच्या विरोधावर अधिष्ठित असते पाध्येंचा 
ओढ चू ढे संपाचे 

1 पात्राच्या विरोधातून पुढ क्षेपावतो. जीवन 
मृत्यूशी झगडत जन्माला येते, वाढते व मृत्य्‌त 
विसजित होते. डाविनचा उत्क्रांतिवाद या विरो 
धात्म विकासावर अधिष्ठित भाहे. म्हण ं 

र र * म्हणून, शत. 
पथत्राह्मण म्हणते- अन्तर मृत्योर अमततम ति 
( मृत्यूच्या गर्भात अमृत जीवन आहे. ) र 5 
साहित्य भमाते प व 
ता हैत्य भूमातेला वा मातृदेवतेला- जी गणराज्ञीचे 
वैश्‍विक प्रक्षेपण होती- सपराज्ञी म्हणते. ती सर्पा 
प्रमाणे मृत्यूची कात टाकून जिवंत होत राहते (ब 
सपे कात टाकताना मृत्युवेंदनेने तडफडतो शग 
तेही नवे प्रसूतिवेदनांशिवाय "ल 

1य अवतरत नाही. 


रोग्य व जीवन हे 


५: मानव आणि माक्‍सं * व पाध्ये 


प्रत्येक हैतावस्था विरोधाच्या विविध अवस्थां- 
मधून विकास पावते, गतीच्या ज्या विविधावस्था 
असतात, तक्षा विरोधाच्याही.“ द्वैतावस्थेच्या या 
विरोधविकासाचे सर्वोत्कृष्ट प्रकटन मार्क्सने 'भांडवल' 
ग्रंथाच्या “ क्रयवस्तू ' या पहिल्या प्रकरणात केले 
आहे. क्रयवस्तुच्या मूल्याचे हवेत सापेक्ष मूल्यरूप व 
सम मूल्यरूप या दोन पक्षांनी बनलेळे असते. क्रयवस्तू 
वस्तुविनिमयात आली को तिच्यातील सम मूल्यरूपाचे 
दुसर्‍या क्रयवस्तृत बहिर्गतीकरण होते. दोन क्रय- 
वस्तूंचा हा विनिमयमूल्यसंबंध एका बाजूला विरो- 
धांची वा दोन ध्रुवांचो अन्योन्पव्यावर्तक एकजूट 
असते, तर दुसर्‍या बाजूला ती अन्योन्याश्रयी व 
अविभाज्य असते. वस्तुविनिमयाची आकस्मिकता 
ओलांडून क्रपविक्रमाची जसजशी वृद्धी होते, तसतसे 
विनिमयमूल्याचे हे द्वैत विस्तारत, वाढत व वैमनस्य- 
भावी.होत जाते, आणि वैदिविक मूल्यरूपात पैसारूपात 
विसजित होते. * पाध्येंच्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे 
द्वैत प्रथम सहकार्याभावी असते, नंतर तटस्थताभावी 
व तंतर संघर्षाभावी. प्रत्येक हेत वैमनस्यभावापयंत 
जातेच व जावेच असे नाहो. पण तोपयंतचाही 
त्याचा प्रवास विरोधाचाच असतो. 

वैदिक काळात एका गणाचे सर्व सभासद परस्परांचे 
मित्र असत, तर सवे परगणीय अमित्र वा शत्रू. 
पण, वैर हा शब्द वीरवरून बनलेला आहे आणि 
वीर म्हणजे गणबंधू. गणबंधूला मारणार्‍्याला वैरह्त्य 
म्हणत आणि त्याच्या नुकसानभरपाईला वैरदेय." 
गणमित्रतेचे रूपांतर गणअमित्रतेत कसे होत असे 
याचे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन महाभारतात मिळते. कुरु 
गणातील प्रथम एका राजकुलाचे कौरव व पांडव 
हे सभासद. सातव्या पिढीत एका कुलाची दोन कुले 
होण्याच्या नियमानुसार ते दोन कुले होताच भ्राता 
म्हणून असलेल्या त्यांच्या नात्याचे भ्रातृव्यात (भाऊ- 
बंदकीत), विरोधात रूपांतर झाले. लाक्षागृहातील 
लाक्षणिक दहनातून पांडव कुल म्हणून “ मेळे' आणि 
एक स्वतंत्र गण म्हणून जन्माला आले, भ्रातृव्य 
अमित्रतेत विकसित झाले आणि वैमनस्याची परि- 
णती महाभारतोय आंतरगणीय युद्धात. 

खुद्द पतिपत्नीचे सर्वोच्च समजले जाणारे प्रेम या 
संबंधाच्या उत्पत्ती-मिथमध्ये कसे वैरहत्यभावी होते, 
हे जे. जी. फ्रेझरने त्याच्या द्वादशखंडी ' गोल्डन बो' 


-$4 


मध्ये सिद्ध केले आहे. गणाची राणी द्यावापूथिवीच्या 
वैश्विक देवविवाहाची ( 580160 ॥1870'1१४20 ) 
कृषिमाया करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट स्वगणीयाशी 
विवाह करी. मग, निसंगे व स्वगणाचे पुनरुज्जीवन 
करायची कृषिमाया करण्यासाठी चार वर्षानंतर 
वृद्धिवर्षातील अधिक महिन्यात ती या देवपतीचा 
( 88060 0००॥80 ) पुरुषमेध करी. आद्य 
दांपत्यप्रेमातील विरोधाचे वैमनस्यभावी पुरुषमेधात 
कसे विसर्जन होई याचे सूचक वर्णन आपल्याला 
उवेशी-पुरूरवा संवाद या क्रग्वेदाच्या (१०.९५). 
सूक्तात मिळते. या सुक्‍ताच्या ५ व्या त्रशचेत प्रति- 
ष्ठानची राणी उवंशी वाल्हीकांचा राजपुत्र असलेल्या 
आपल्या देवपतीला, पुरूरव्याला, वीर म्हणते. 
कामगारांच्या बिनपगारी श्रमाचे प्रमाण वाढवीत 
गेल्याशिवाय भांडवलदाराचा विकास होऊं शकत 
नाही, तर आपल्या पगारावरील प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष 
हल्ल्यांचा प्रतिकार केल्याशिवाय कामगारांना जगता 
येत नाही. भांडवलदारं व कामगार यांच्यामधले 
हत अक्या प्रकारे मूलतःच विरोधावर उभे आहे. हा 
वरगंविरोध प्रथम लक्षात न आल्याने कामगारांनी 
आपला राग यंत्रांच्या मोडतोडीवर काढला. नंतर 
मॅनेजरला जबाबदार धरून चळवळी उभारल्या. 
लोखंडेंनी मुंबईला उभारलेल्या भारतातील आद्य 
ट्रेड युनियन्स भांडवलदारांविरोधी नसून मॅनेजरां- 
विरोधी होत्या. माकसंच्या राजकीय अर्थशास्त्राची 
क्रांतिकारी थोरवी ही को, त्याने या वगविरोधाचे 
खरे स्वरूप व विमोचक उदिष्ट वैज्ञानिकपणे स्पष्ट 


यावरून द्वैत वा व्याघात निसगे व समाजात 
नाही, तो केवळ वाचिक वा तकेशास्त्रीय आहे, 
भापल्या जाणिवेतील आहे, ही पाध्येंची मांडणी 
शांकर वेदान्ती आहे हे स्पष्ट होईल. अनित्यता- 
वादाच्या दुसऱ्या नियमाचे, 'नकरणाच्या नकरणाचे' 
खंडन त्यांनी खालीलप्रमाणे केले आहे -- े 

: एंगल्सचा दुसरा नियम * नकरणाचे नकरण! 
(9७ 1088101 01 30९8100 ) असा 
आहे. ' अंतविरोधात्मक द्वंद्वा'चा हा आत्मा समजला 
जातो ... कोणतीही गोष्ट तिच्या परिवर्तनाच्या 
प्रक्रियेत विरुद्ध स्वरूप धारण करते; या विरुद्ध 
स्वरूपाचेही त्याच अखंड परिवतंनाच्या प्रक्रियेत 


श्र 


विरुद्धीकरण होते. पहिल्या गोष्टीचे नकरण होते 
व या नकरणाचेही नकरण होते. अर्थात नकरणाच्या 
नकरणाने पहिल्या गोष्टीचा पुन्हा प्रादुर्भाव होत 
नाही. हे परिवतंन वर्तुळाकार नसते, तर मळसुत्राकार 
असते. पण प्रश्‍न असा कौ, * नकरण * हा शब्द जर 
शास्त्रीय कटाक्षाने वापरला तर नकरणाचे नकरण 
ही प्रक्रिया वर्तुळाकार व्हायला हवो. तश्ली ती 
होत नाही, याचाच अथ हेगल-माक्‍सं-एंगल्स तके- 
शास्त्राची परिभाषा नको तेथे वापरीत तर आहेतच, 
पण ती जितकी अचूक वापरायला हवी तितकीही 
ते वापरीत नाहीत, ' फरक ' भाणि । विरोध ? 
यांची जी गल्लत ते करतात तसलाच हा प्रकार 
आहे. 
* नकरणाच्या नकरणाने पहिल्या गोष्टींचा 
प्रादुर्भाव होत नाही, ? मग पहिल्या नकरणात 
ज्याला नकार दिला गेला त्याचा प्रादुर्भाव होतो 
काय ? त्याचाही प्रादुर्भाव होत नाही हेच पाध्येंना 
अभिप्रेत आहे. त्यांची नकाराची धारणाच मुळात 
उच्छेदवादी ( 1111118, ) आहे. मर्ढेकरांचे सौंदये 
वा लयीचे सुत्र खालीलप्रमाणे मांडले जाते. 
संवाद - विरोध - ताल वा लय. » 

माक्‍संचे अनित्यतावादाचे सूत्र खालीलप्रमाणे- 
थिसिस ( वाद ) - भँटीथिसिस ( प्रतिवाद)- 
सिथिसिस ( संवाद ) 

माक्‍संच्या या प्रथम नकारसुत्रात व मर्ढेकरांच्या 
ल्यसूत्रात काहीही फरक नाही. मढेंकरांनी माक्‍सं- 
वादाला कडाडून विरोध केला आणि त्याच्या 
अनित्यतावादी तकेशास्त्राच्या प्रथम सूत्रावर 
आपल्या सोंदयंशास्त्राची वास्तू उभी केली ! मर्ढेकरी 
नकाराची निष्पत्ती पुनरावृत्तीत होत नाही, निष्पन्न 
लयीत “ काही जुने असते, काही नवे असते,' असे 
पाध्ये ठासून सांगतात, याला माक्‍संवादी तत्त्वज्ञाना- 
छय़ा परिभाषेत विधायक नकार ( 8018101) 
म्हणतात. पण, लयीची रूढ पुनरावृत्तीची संकल्पना 
व पाध्येंची विधायक नकाराची संकल्पना यामधील 
त्यांच्या मनातील द्वंद्द अजून सुटलेले नाही हे 
सांगीतिक लयीच्या त्यांच्या खालील विवेचनावरून 


दिसून येईल. 
“ ,..भारतीय संगीत हे मी म्हणतो त्या ल्य- 


तत्त्वाची पताकाच शोभेल... ' घरंदाज गायकी ' 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


या सुप्रसिद्ध ग्रंथाचे लेखक वामन हरी देशपांडे 
ह्यांनी स्वच्छच लिहून ठेवले आहे कौ, “ एकूण 
उत्कंठन आणि विसजेन ज्यामुळे होते तो ' बदल 
आणि पुनरावृत्ती ' सवे संगीताचे मूळ तत्त्व आहे 
असे म्हणता येईल. त्यामुळेच गायनाला बंदीश प्राप्त 
होते व त्यामुळेच त्याची आकृती सिद्ध होते... 
(भारतीय संगीताच्या) आकृतिधर्माचा एक विशेष 
असा की, त्यातील ठेक्याच्या प्रत्येक आवतंनामध्ये 
दोन प्रकारचे स्वरबंध असतात, एक घ्रुवपद... व 
दुसरा म्हणजे वेगवेगळ्या स्वरबंधनांनी सारखा 
बदलत जाणारा, ज्याला * उपज अंग * असे म्हणतात 
तो “ स्थिर? किंवा * 0018181711 ? असे समजावे, 
तर दुसऱ्याला * चल ' अथवा “ ४817191168 ' असे 
म्हणावे. दर एक आवतंन बहुश: ह्या दोन्ही स्वर- 
बंधांनी मिळूनच बनलेले असते. त्यातील चलभागात 
दर एक वेळी वेगवेगळा स्वरबंध योजून ' स्थिर ! 
अद्या त्रिजेच्या तोंडानेच समेवर यायचे असते. या 
प्रक्रियेमध्ये संगीताच्या सोंदयंप्रणालीच्या दृष्टीने 
एक मोठे तत्त्व ग्रथित झाळे आहे. ते म्हणजे..... , 
पुनरावृत्तीचे तत्त्व, कोठलोही संपूणे गायलेली चीज 
घेतली, अथवा तिचा आलापी, बोलअंग, बोलतान 
अथवा तानक्रिया, त्यापैकी कोणताही भाग घेतला, 
तरी त्या प्रत्येकाला, .. ठेक्याचे बंधन असतेच व ते 
प्रत्येक आवतंन ह्या * स्थिर? आणि * चल अज्या 
दोन्ही प्रकारच्या स्वरबंधांनी मिळूनच झालेले असते. 
त्यातला जो स्थिर भाग असतो तो तालाच्या दर 
आवतनात पुनरावृत्त होत असतो ... * ध्रुव ' पदाची 
छाननी केली तर त्यातील अंतगत तत्त्व पुनः 'बदल' 
हेच आहे असे दिसून येईल. कोणत्याही चिजेच्या चार, 


. तीन अथवा अडीच मात्रांच्या चेहऱ्यातील स्वरसम- 


दायाचे अवयव पाडळे तरी असे आढळून येईल कौ, 
त्यात येणारा प्रत्येक स्वर हा ' वेगवेगळा ? असतो. 
अथवा एकच स्वर अधिक वेळा आला तर बहुशः 
वेगवेगळ्या * तरकीबी 'ने येतो... या अनेक बद- 
लांनी, वैविध्यांनी व वैचित्र्यांनी नटलेली अज्ञी जी 
एक आकृती बनते, तिलाच आपण चिजेचे तोंड 
भगर चेहरा म्हणतो व त्याचीच पुनःपुन्हा आवृत्ती 
होत जाते. .. ” महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी वर 
मांडलेल्या सिद्धान्ताप्रमाणेच या स्थिर-चलाच्या 
तत्त्वाची वामनरावांनी उत्कंठन - विसजेनाशी 


: मानव आणि मार्क्स ? व पाध्ये 


(४७18101-16801ए1011) गाठ घालून दिली आहे 
... हे पुस्तक वामनरावांनी लिहिले तेव्हा त्यांच्या 
मनावर मर्ढेकरांच्या सिद्धान्ताचा प्रभाव असावा. 
 साधम्ये, वैधर्म्ये व तोल तिन्ही मिळूनच एक 
संपुर्ण कायदा झाला असे म्हणायला हरकत नाही, ' 
या त्यांच्या उद्गारावरून असे वाटते. .. वैधर्म्ये 
काय अगर साधम्ये काय, यांचा कंटाळा न येईल 
याचा विवेक पाळणे याला ते तोल म्हणतात ...' 

या विवेचनातून खालील मुद्दे निष्पन्न होतात- 
.१) धुव वा स्थिर पदाचे आंतरिक तत्त्व बदल हेच 
आहे. २) चल वा उपज अंगाचे आदितत्त्वच बदल 
हे आहे. २) स्थिर व चल वा साधर्म्य व वैधम्यं 
या हैताच्या उत्कंठनातून वा विरोधविकासातून एक 
आवतंन वा तोल पूर्ण होतो. ४) अशा अनेक आवतं- 
नांनी वा तोलांनी मिळून एक चीज बनते आणि 
प्रत्येक पुढचे आवर्तन वा तोल कंटाळा न येईल अशा 
तऱ्हेने गावा व वाजवावा लागतो. 

म्हणजे, प्रत्येक पुढचे आवतंन वा तोल मागच्या 
आवर्तन वा तोलाची पुनरावृत्ती असतो, हे विधान 
चुकीचे आहे. दुसरे म्हणजे, चल हे घ्रुवपदाचे उपज- 
अंग असते हे विधान नित्य ब्रह्मातून अनित्य जगत्‌ 
उद्‌भवते या वेदान्ती तत्त्वज्ञानाच्या सुत्राचेंच उपज- 
अंग आहे ! प्रत्येक आवतंत वा तोल सापेक्ष स्थिर 
ब तिरपेक्ष चल या द्वैताच्या विरोधविकासाची फल- 
निष्पत्ती असते हा संगीताचा पायाभूत अनित्यतावाद 
या विधानाने बाधित होतो. प्रत्येक नवे आवतंन वा 
तोल जुन्या आवतंन वा तोलाला विधायक नकार 
देतो आणि या नकारांच्या नकारांमधून तोल वा लय 
पुनरार्वातत न होता वातचक्राकार होऊन चिजेचे 
ज्षिखर गाठते आणि नादब्रह्मात निःशब्द होते. 

समाजवादी लोकशाहीची संकल्पना मार्क्स ते 
स्तालीन आणि चट्टोपाध्याय ते नंबुद्रिपाद यांनी 
अश्ीच पुनरावतनाची कल्पिलेली आहे. प्राथमिक 
साम्यवादी गणसमाजाची समता व लोकशाही सवकष 
व आदर्श होती, ही संकल्पना मॉर्गनपासुन रूढ 
झाली. स्तालीनने जेव्हा असे म्हटले कौ, रशियन 
समाजवादी क्रांतिद्वारे सर्वेहारावर्गीय लोकशाहीने 
भांडवलदारी लोकश्याहीचा उच्छेद केला आहे, 
तेव्हा त्याला या उच्छेदवादी नकाराच्या निष्पत्तीत 
उपरोक्त गणंतांत्रिक व्यक्‍तिस्वातंत्र्यविद्दीन समूह- 

न्न, झा, ष्‌ 


ररे 


निष्ठ लोकशाहीच अभिप्रेत होती हे स्पष्ट आहे. 
भारतीय लोकशाहीचा इतिहासात जो अनित्या- 
त्मक विकास झालेला आहे आणि व्हायचा आहे, 
त्याचे मानचित्र खालीलप्रमाणे रेखाटता येईल. 

१) स्त्रीसत्ताक साम्यवादी गणसमाजाच्या समूह- 
निष्ठ लोकशाहीला पुरुषसत्ताक दासप्रथाक 
वणसमाजाच्या समूहनिष्ठ लोकह्याहीने नकार 
दिला. 

२) दासप्रथाक वर्णसमाजाच्या समूहनिष्ठ. लोक- 
शाहीला सामंतप्रथाक जातिसमाजाच्या निम- 
व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याधिष्ठित राजेशाहीने .नकार 
दिला. 

३) भारत पराधीन होण्यातून सामंतप्रथाक 
जातिसमाजाच्या निमव्यक्तिस्वातंत्र्याधिष्ठित 
राजेशाहीला निमसामंतप्रथाक वगेजाति- 
समाजाच्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याधिष्ठित वसाहत- 
शाहीने नकार दिला. 

४) भारत स्वतंत्र होण्यातून निमसामंतप्रथाक 
वरगंजातिसमाजाच्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याधि ष्ठित 
वसाहतश्ाहीला निमसामंतप्रथाक वगंजाति- 
समाजाच्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याधिष्ठित भांडवल- 
दारी लोकशाहीने नकार दिला. 

५) निमसामंतप्रथाक वरगेजातिसमाजाच्या व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्याधिष्ठित भांडवलदारी लोकशाहीला 
निमसामंती वर्गेजातिसमाजाचा अंत कर- 
णाऱ्या व्यक्‍तिसमूहस्वातंत्र्याधिष्ठित लोक- 
शाही क्रांतीने नकार द्यावा लागेल. 

६) समाजवादी क्रांती लगेच मग अवशिष्ट भांड- 
वलदारी वर्गसंबंधांनाही नकार देऊन व्यक्‍ति- 
समूहस्वातंत्र्याधिष्ठित लोकशाहीचे सवंगती- 
करण व उन्नयन करायच्या महाप्रयासाला 
गतिमान करील, 

सौंदर्यमीमांसा 

पाध्येंचा माक्संवादी कलासमीक्षेवर आक्षेप, ती 
कलाकृतीच्या बाहेरून समीक्षा करण्यावर भर देते 
हा आहे- * 

*, .. कलेचा आस्वाद लोक घेतात तो मात्र एका 
नि्हेतुक, केवलास्वादवृत्तीनेच घेतात. किबहुना अज्ञा 
प्रकारची वृत्ती धारण केली. नाही तर ,.कलात्मक 
अनुभव येतच नाही. चित्र-शिल्प पाहणाऱ्या अगर 


4: 


वाड्मय वाचणाऱ्या सर्वच लोकांची अशी वृत्ती 
असते असे नाही. टॉल्स्टॉयच्या कादंबऱ्या त्यावेळच्या 
समाजाची ओळख करून घेण्याच्या दृष्टीने वाचणे 
शक्‍य आहे. पण अशा प्रकारे सौंदर्यानंद लाभेल का 
नाही शंका आहे. कलेचा अगर वाड्मयाचा संबंध 
ती निर्माण झाली तेव्हाच्या अगर त्यांचा आस्वाद 
घेतला जातो तेव्हाच्या समाजरचनेश्ी जोडणे शक्‍य 
आहे. पण तो आरस्वादाच्या पातळीवर न जोडता 
निराळ्या पातळीवर जोडावा लागेल...? * 


ते * विशवचेतन्यवादी ' नसले, तरी “ विद्वसंज्ञा- 
वादी ' आहेत- 

: चेतकांचा प्रतिमारूप गुच्छ व मानवाची संज्ञा- 
शक्‍ती यांची बोधनेत जी समक्षता घडते ती विश्‍वाची 
आदिशक्ती जी ऊर्जा तिचाच विलास असते. मी 
वैश्‍विक ऊर्जेबद्दल ( 008101० 61017४7 ) बोलतो 
आहे, भारतोय विदवचेतन्यवाद्यांच्या वैशिविक संज्ञा- 
शक्‍तीबद्दल (०081010 601180101811688 ) अगर 
वैश्‍विक आत्म्याबद्दल नव्हे ... आईन्स्टाइनच्या 
> 100? या समीकरणात अभिप्रेत असलेल्या 
ऊर्जेबद्दल मी बोलत आहे. विश्वाचा पसारा या 
ऊर्जेचा आविष्कार होय. ... संज्ञाशक्ती हे सुद्धा 
ऊर्जेचेच रूप ... ऊर्जा मापता येते, संज्ञेचे तसे मापन 
करता येत नाही ... वैश्विक ऊर्जा ही वैज्ञानिक 
संकल्पना भाहे, तर वैश्‍विक संज्ञा (आपल्या भारतीय 
वेदान्ती तत्त्वज्ञानात अभिप्रेत असलेली संज्ञा ) ही 
गूढात्म तत्त्वज्ञानाची संज्ञा आहे. ” * 

या वैश्विक संज्ञाशक्तीचे वा * आदिशक्ती*चे 
साक्षात्कार म्हणजे शाश्‍वत कलाकृती- 


* केशवसुतांच्या काव्याचे हे सत्य अवघ्या 
वाडूमयसृष्टीला व्यापुन राहिले आहे. ... महा- 
मानवाचे आदिम आकषषंण, मेथ्यूसेलाचे प्रमाथी 
स्वप्न, मिल्टॉनिक प्रतिभेची भव्यता, शेक्स्पीरियत 
कल्पनेचा गगनस्पशं, रामायण-महाभारतांची मआदि- 
शक्‍ती ... आकाशाची नक्षत्रे खुडणारी कालि- 
दासाची प्रतिभा, भवभूतीचा अंतर्मुख आवेग, 
गटेच्या शेळीचे उसळते चेतन्य, कोट्सू-एल्यिटच्या 
प्रतिमांचा नवोन्मेष, दोस्तोयेव्हस्कीची झपाटलेली 
शेली, हेमिग्ेच्या शेळीचा आवेग, टॉल्स्टॉयच्या 
अनुभवाचा भाकाद्याएवढा आवाका - वाडूमयसृष्टीचे 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


हे अक्षम चमत्कार एकाच आदिशक्तीचे भावि- 
ष्कार होत. ... ? 

यामुळे कलाकृतीची समीक्षा, वणेनात्मक भागाचा 
अपवाद वगळून, कलाकृत्यंतगंतच होऊ शकते असे 
ते म्हणतात- 

“शुद्ध आस्वाद व समीक्षेला असे (ऐतिहासिक, 
सामाजिक, विज्ञानात्मक व तत्त्वज्ञानी दृष्टींप्रमाणे ) 
बाहेर पाहण्याचे कारण नसते. ती कलाकृतीचे 
विइ्ठेषण करते, तिच्यातील सोंदयंकारक गुणविशेष 
तपासते, त्यांची अंतर्मुख गुंफण किवा रचना पाहते. 
सौंदर्यात्मक अनुभव येण्याला कारण असलेले सौंद- 
र्यात्मक गुण कोणते आहेत हे पाहण्यासाठी ती 
प्रथम त्यांचे पृथक्करण करते. हे पृथक्करण झाल्या- 
नंतर त्या गुणविशेषांची बंदीश कशी झाली आहे 
हे पाहते. कलाकृतीत गुणविशेष ( ५०७॥॥1०७ ) 
आणि त्यांचे संबंध (1018110018 ) या दोन 
गोष्टी असतात. बंदीश पाहताना या संबंधांचा 
विचार करावा लागतो. गुणविशेष आणि संबंघ 
यांच्याबाहेर कलाकृतीत काही नसते. असते ते लेख- 
काचे आणि रसिकांचे मन. हे मन, हे सौंद्यकारक 
गुणविशेष आणि त्यांचे परस्परसंबंध अगर बंदीश 
यांच्याशी केवलास्वादवृत्तीने भिडले की सौंदर्यात्मक 
प्रतीती येते ...? न 

पाध्येंची केवलास्वादी सौंदर्यसमीक्षा कलाकृतीत 
वेदान्ती विदववसंज्ञाशक्तीचा साक्षात्कार शोधत 
असल्यामुळे तिला शाश्‍वत भारतीय कलाकृतींतील 
ब्राह्मयीच कलाकुती दिसतात, अब्राह्मणी नाही. 
त्यांना कालिदासच का दिसतो, अश्‍वघोष का नाही, 
भवभूतीच का दिसतो, शूद्रक का नाही ? या पर- 
तत्त्वस्पर्शी कलाविषयक दृष्टिकोणामुळे कलाकृतीचे 
सौंदये हे प्राकृतिक असो की अप्राकुतिक, ते कला 
कृतिगतच असते, आणि त्याचा साक्षात्कार जन- 
सामान्यांना नाही तर मोजक्या उच्चभ्रू रसिकांनाच 
होऊ शकतो, हे रूढ मतही ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाचे 
आहे. वाचस्पती मिश्र * तत्त्वकोमुदी'त सांगतो की 
तत्त्वज्ञानाचे आकलन नागरगठ्ठयांना होऊ लगते 
नाही.'' या उलट, माक्‍संवादाने साम्यवादी समाजात 
सवे माणसे रसिक बनायची कल्पना केलेली अस- 
ल्याने माक्‍संवाद्यांनी कलावंत व रसिक यांच्या 
द्वैताचा सौंद्यमीमांसेच्या दृष्टीने दाशनिक अभ 


: मानव आणि माक्‍से ! व पाध्ये 


अपवाद वगळता-केला नाही. माक्‍संवाद हे परिपूर्ण 
तत्त्वज्ञान असल्याने त्याचा विकास संख्यात्मकच होऊ 
शकतो* आणि तोही लेनिनसारख्यांकरवीच, अद्ली 
माक्‍संवाद्यांची ठाम धारणा आहे. त्यामुळे सौंदय- 
शास्त्राच्या दार्शनिक मीमांसेचा विकास मुख्यतः 
माक्‍संवादाबाहेरच ज्ञाला. “ समीक्षेची नवी ख्पे' 
मध्ये गंगाधर पाटलांनी सौंद्येसमीक्षेच्या ज्या मुख्य 
चार प्रवाहांचे विवेचन केले आहे ते पुढीलप्रमाणे- 
(१) घटितार्थ- शास्त्रीय व अस्तित्ववादी, 
(२ ) संरचनावादी, ( ३ ) मानसशास्त्रीय व 
आदिबंधात्मक, व (४) नवमाक्‍्संवादी. नवमाक्सं- 
वादी सोंदर्यसमीक्षा जमन नाटककार बर्टोल्ड 
ब्रेथच्या अलिप्ततावादी दृष्टिकोणावर आघा- 
रित आहे, आणि त्याचे वेगळेपण लक्षात घेऊनही 
तो अस्तित्ववादी व आदिबंधवादी दृष्टिकोणांचीच 
फलश्रुती आहे हे अमान्य करता येणार नाही. 
अस्तित्ववाद हा माक्‍संवादाचेच एक विकसित खूप 
असल्याचे जॉ-पॉल-सात्रे मानीत असला, तरी * अधि- 
कुत मार्क्सवादी ' त्याला व त्याच्या तत्त्वज्ञानाला 
पाखंडीच म्हणतात. 
मानवी मनातील नेणिवेच्या अज्ञात भांडारातुन 
इतिहासपुर्वे पुराणकथांच्या साठवलेल्या संस्कारांचे 
जे आविष्कार कलाकृतीत होतात आणि त्यांचे जे 
प्रतिसाद रसिकमनात उठतात त्यांचा अभ्यास आदि- 
बंधात्मक समीक्षेने करायचा असतो. या समीक्षेचा 
व्याप मर्यादित असल्याने ती सोंदयंशास्त्राचा एक' 
भाग आहे, सबंध सौंदर्यशास्त्र नाही. म्हणून गंगाधर 
पाटील सांगतात कौ, गाइतो बाशेलार्‌ या फ़रेंच 
तत्त्वज्ञाने आदिबंधात्मक समीक्षेला घटिताथंशास्त्रात 
समाविष्ट करून घेतले. * 
घटिताथंशास्त्राचा वा अनुभवशास्त्राचा (70106- 
1011010]0४%) प्रवतंक एडमंड हुसेलं (१८५९- 
१९३८) हा अध्यात्मवादी तत्त्वज्ञानी होता. त्याच्या 
अथसमक्षतेच्या (111.01110119)117) ज्ञानसिद्धां- 
ताने अस्तित्ववादी तत्त्वज्ञान व सोंद्यमीमांसा हे 
दोन्ही प्रभावित झालेले आहेत. या समीक्षेनुसार 


% एंगल्सने मात्र सांगून ठेवले आहे- ... अ एंगल्सने मात्र सांगून ठेवे आहे- ... « निसर्गेविशानाती स खेद ८. 1: निसगंविज्ञानातील प्रत्येक 
सुद्धा [ “ मानवसमाजाच्या इतिहासाचा तर प्रश्‍नच नाही ” 


17 इत 


बदलावे लागते. ... 


शष 


सौंदर्य हे कलाकृतीत बीजरूपात नसुन संभाव्यरूपात 
असते. माक्‍संने क्रयवस्तुतील श्रम सूरत व्यष्टिभ्रम व 
अमूते समष्टिश्रम यांचे द्वैत असल्याचे आणि त्याचे 
मूल्य अनुक्रमे उपयुक्त मूल्य व विनिमयमूल्य यांचे 
द्वैत असल्याचे सांगितले आहे. एक क्रथवस्तू दुसऱ्या 
क्र्‍यवस्तूशी विनिमयसंबंधात आल्यानंतरच पहिली 
क्रयवस्तु आपले विनिमयमूल्य प्रसवते, असे तो पुढे 
सांगतो. अनुभववाद सांगतो की, प्रत्येक कलाकृती 
इंद्रिययोचर मूर्त कलावस्तू (9५, ०७16०) व 
रसिकसापेक्ष अमूत सोंद्यवस्तू (868160८ 
०७]००) या द्वैताने बनलेली असते. रोमान इन- 
गार्डेनच्या मते या दोन पक्षांची मूल्यरूपे अनक्रमे 
कलामूल्य व सौंद्यमूल्य ही आहेत. रसिकाशी समो- 
गम होताच कलावस्तू आपले सौंदर्यमूल्य प्रसवते. 


“, ..कलाकृतीचा विशेष असा आहे, को त्यांच्या 
प्राथमिक स्तरावरील या (इंद्रियगोचर, प्रत्यक्षवर्ती ) 
गुणलक्षणांमुळे (प्राकृतिक वस्तुप्रमाणे) कलाकृतीचे 
अस्तित्वरूप सामग्ऱ्याने व पुर्णांशाने सिद्ध होत 
नाही... कलाकृतीला साकार व संघटित करणाऱ्या 
घटकगुणांपैकी काही घटकगुण हे कलाकृतीच्यो 
शरीररूपात प्रत्यक्षवर्ती असतात, तर काही घटक- 
गुण तिच्या ठायी केवळ संभवगभे अश्या प्रसवक्षम 
अवस्थेत (1011181) नांदत असतात. .. कला- 
कृतीच्या शरीरात सोंदर्येवस्तु बीजरूपाने वा कारण- 
रूपाने जन्मतःच वास्तव्य करीत नाही. .. त्यांच्या 
निर्मितीसाठी, त्यांना प्रत्यक्षगत करण्यासाठी, स्वेतर 
अशा दुसऱ्या कर्त्याची म्हणजेच कल्पक रसिकाची 
गरज असते, कलाकृतीची ही एक जीवधर्मीय गरज 
असते... कलाकुतीकडून मिळणाऱ्या सादप्रतिसादांनी 
प्रभावित होऊन तो तिच्या * रिक्‍त ', * उणीवयुक्‍त * 
अशा संरचनेमध्ये सोंदयंपूणे अर्थाशय भरू लागतो 
***म्हणून सोंद्येवस्तु ही त्या दोघांचे एक अपत्य 


आहे, एक नवनिर्मिती आहे...' "१ 


हुसेलंचा अध्यात्मवाद ज्ञेय वस्तुच्या (111781- 
५8] 0०७]९०) अज्ञेयतेवर व वस्तु ही तिच्या 
जाणिवेतच अस्तित्वात येते या सूत्रावर अधिष्ठित 


मन्वंतरवादी शोधाबरोबर 
) भोतिकवादाला आपले रूप (0700) 


३६ 
आहे, तर त्याचे शुद्ध तकेशास्त्र ज्ञेय वस्तू व अर्थ- 
रूप वस्तू ( 1171.0111018] 0]6० ) यांच्या 
अनित्यात्मक दवैताविष्कारावर उभे आहे." अनुभव- 
वादाची अध्यात्मवादी करवंटी फेकून दिली, तर 
राहिलेला सौंदयंशास्त्राचा गाभा हा वैज्ञानिक आहे. 
सम्यक्‌ कलासमोक्षेसाठी माक्‍संवादाने एकांगी प्रति- 
बिबवादाचा त्याग केला पाहिजे आणि अनुभववादो 
सोंदयशास्त्राचा अनित्यात्मक भौतिकवादी गाभा 
स्वीकारून केवलास्वादवादाचा सामना केला पाहिजे. 


सौदर्य व स्वातंत्र्य 

सात्रंच्या मते कलाकृती ही प्राकृतिक वस्त्‌ंप्रमाणे 
जड नसुन कलावंताच्या कल्पनाशील संज्ञेची संज्ञा- 
स्वरूप प्रतिमा माहे; पण, तिला तिच्या “* अस्ति- 
व्वाचे * प्राणतत्त्व असलेली सौंदर्यवस्तू प्रसवण्या- 
साठी रसिकाच्या संज्ञेशी समागमाची गरज असते. 
मानवी अस्तित्वाचे सत्‌तत्त्व स्वातंत्र्य कसे आहे हे 
सात्रेने त्याच्या सौंदयमीमांसेद्वारे दाखवले आहे. 


५, मानवी संज्ञा स्वतःला अभिप्रेत असलेली 
६ अर्थरूप वस्तू ' आपल्या स्वतंत्र कृतीने प्रत्यक्षात 
आणू शकते. आपल्या स्वतंत्र कृुतीबरोबर आपले 
“स्वातंत्र्य व * अस्तित्व ' जन्मास घालते. कला- 
कृती संज्ञास्वरूप आहे. परंतु तिला स्वतंत्र कृती 


संदभे-- 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


करता येत नाही ... असा अंतविरोध कलाकृतीच्या 
अस्तित्वाच्या मुळाशी नांदत असतो; आणि म्हणून 
ती रसिकाच्या स्वातंत्र्याला आवाहन करते; 
त्याच्याकडून स्वतंत्र कृतीची अपेक्षा करते. 

“ दुसऱ्याच्या संज्ञेच्या, रसिकाच्या स्वतंत्र कृती- 
द्वारे ती मापले “ सोंदये ? व ' स्वातंत्र्य ? प्रत्यक्षात 
आणते.' * 

स्व-- तंत्र म्हणजे स्वतः झेती करणारा. 
१.४.५४ या पाणिनीय सुत्रानुसार कर्ता क्रिया 
करायला स्वतंत्र असल्याने त्याला प्रथमा विभक्ती 
होते. स्वतंत्र कुरू हे कर्ता विदुराकरवी कृषिदासां- 
कडून शेतीकाम करवून घेत असत, असे महाभारत 
व विधुर जातक सांगतात. दासप्रथाक समाजात 
कर्ता परतंत्र झालेला आहे. या प्रयोज्य दासकर्त्याला 
विभक्ती तृतीया होते, असे महाभाष्य सांगते. * 
स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न समाजातुन भाषेत व भाषेतून 
तत्त्वज्ञानात आला - दुःखमुक्‍ती म्हणजे स्वातंत्र्य ! 
समाजवादी क्रांतीतून “ दुःखमुक्‍ती ' झाल्यानंतर 
स्वातंत्र्य सवेगत व सर्वैकष करण्यासाठी तो प्रशन 
आता सोंदयशास्त्रात अवतरलेला असुन नवजीव- 
नाचे सत्‌तत्त्व बनलेला आहे. मानवी स्वातंत्र्याचा व 


त्याच्या सौंदर्याचा हा अतित्यात्मक व ऐतिहासिक 
भौतिकवाद आहे ! 


* प्रा. पी. व्ही. बापट (सं), २५०० ईअर्स ऑफ बुद्धिझम, पा. ॥11. 


१ 

२. उक्त, मानव आणि माक्स, पा. 1 
३. उक्त, पा. १५४, 

४. उक्त, सौंदर्यानुभव, पा. ६-१०, 


५, उक्त, मानव आणि माक्‍सं, पा. १९०-१५१. 
६, बा. गं« टिळक, श्रीमद्भूगवद्गीतारहस्य, पा. ९८. 
७. ए. व्ही. अँनिकिन, ए सायन्स इन इट्स यूथ, पा. २४, ६२-६५, २०७ २२८-२२९ 


८. प्रभाकर पाध्ये, उक्त, पा, १६०-१ 


द्‌ 


९. काले माक्‍्सं, कॅपिटल, खं. ३, पा. ३७६. 


१०. उक्त, पा. २७० 


११. ए. व्ही. अंनिकिन, उक्त, पा. ३१३, 
प्रभाकर पाध्ये, सौंदर्यानुभव, पा. ११९. 


१३. उक्त, मानव आणि मासं, पा. १०१-१०२. 


अनुक्रमणिका 


१५, 


श्प्ा 
ऱ्प्ठ 
कढ 


हट 
> 


। मानव आणि मासं ' व पाध्ये ३७ 


, उक्त, सौंदर्यानुभव, पा. १९९; मानव आणि माक्‍सं, पा. १५८-१५९ 


वाचस्पति गैरोला (सं. ), कौटिलीय अथेश्यास्त्रम; पा. १०-१५,२४. 


. प्रभाकर पाध्ये, उक्त, पा. १४९-(५०. 
. उक्त, पा. १५८-१५९, 

. उक्त. 

» उक्त, पा. १७८. 


ई. व्ही. इल्येन्कोव्ह, डायलेक्टिकल लॉजिक, पा. ३०२. 


. प्रभाकर पाध्ये, उक्त, १७८-१७९, 


वसंत दावतर (सं.), मराठी टीका, पा. ११०-१११. 


, धमेंद्रनाथ शास्त्री, क्रिटिक ऑफ इंडियन रिअलिझम, पा. १८९. 
, जगदीश काश्यप व भिक्षुधमरक्षित (हिंदी अनु.) संयुत्त-निकाय, दूसरा भाग, पा. ७२२. 
. सुर्यनारायण चौधरी (सं. ), बुद्धचरित, प्रथम भाग, पा. (४५. 


फ्रेडरिक एंगल्स, डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, पा. ५१ 
द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, खं. अ], पा, २६६-३६७. 


२७. 

२८. ६. व्ही. इल्येन्कोव्हू, उक्त, पा. १८९-१९२. 

२९. काले मासं, उक्त, खं. १, पा. ४८-७०, 

३०. वेदिक इंडेक्स, खं. १, पा. ४७२; खं. २, पा. ३१७, ३३१-३३२. 
३१. डी. डी. कोसंबी, मिथ अँड रिअलिटी, पा. ५०. 

३२. प्रभाकर पाध्ये, मानव आणि माक्‍सं, पा. १८१-१८२. 
३३. वसंत दावतर (सं), उक्त, पा. १२०-१२१. 

३४. जे. व्ही स्तालीन, प्रॉब्लेम्स ऑफ लेनिनिझम, पा. १४. 
३५. प्रभाकर पाध्ये, उक्त, पा. १८८-१८९. 

३६. उक्त, सौंदर्यानुभव, पा. ७२. 

३७. उक्त, पा. ७८-७९. 

३८. उक्त, पा. २०१. 

३९. गंगानाथ झा (सं.), द तत्त्वकौमुदी, पा. ३२५. 

४०. फ्रेडरिक एंगल्स, उक्त, पा. १६. 

४१. गंगाधर पाटील, समीक्षेची नवी खू्पे, पा. ६७-७३. 
४२. उक्त, पा. ४-६. 

४३. उक्त, पा. ७-८. 

४४, उक्त, पा. ९. 


, महामहोपाध्याय वासुदेवक्यास्त्री अभ्यंकर ( सं. ), व्याकरण-महाभाष्य, भाग दुसरा, 


पा. १८४-१८६. 


म. अ. मेडेन्दळे 


मित्र (वेद) आणि मिथ्र (अवेस्ता) 


क्रग्वेदात * आदित्य ' ह्या नावाने ओळखला 
जाणारा अक देवतांचा समूह आहे. ह्या समूहात मित्र 
व वरुण ह्या दोन देवतांचा समावेश आहे. किबहुना, 
मित्र व वरुण हे दोघे आदित्यमंडळातले प्रमुख देव 
मानले गेले आहेत. हे दोघे परस्परांशी अतिशय 
संबद्ध आहेत. त्यांच्यात असलेला भेक प्रकारचा 
अकजिनसीपणा त्यांच्या वारंवार येणार्‍या अेकत्र 
उल्लेखाबरोबरच त्यांच्या नावांचा जो ' मित्रावरुणा 
हा देवताद्वंद्द समास आढळतो त्यातही प्रतिनिबित 
झाला आहे. 

क्रग्वेदातील इतर देवतांप्रमाणे मित्र हीदेखील 
निसर्गात दृग्गोचर होणारी कोणती तरी देवता असली 
पाहिजे असे बराच काळपर्यंत मानले जात होते. 
त्याप्रमाणे मित्र म्हणजे सूये ही कल्पना बरीचशी 
ग्राह्य मानण्यात येत असे. आपल्याकडे ही कल्पना 
फार प्राचीन काळी संमत झाली होती. निरुक्‍्तात 
* मित्र ! शब्दाची व्य॒त्पत्ती देताना यास्काने “ मित्रः 
प्रमीतेस्त्रायते, संमिन्वानो द्रवतीति वा, मेदयतेर्वा 
(१०.२१) असे म्हटले आहे. ह्यावर भाष्य करताना 
* प्रमीतिः प्रमरणं ततः सवेलोक त्रायते वषंद्वारेण । 
समन्वतो मिन्वान उदकेन द्रवत्यन्तरिक्षलोके, सव 
ह्यसावुदकेन स्नेह॒यति ? असा सुयंपर अथे दुर्गाचार्यांनी 
केला आहे. सायणाचार्यांनी (७. २.५९.१) यास्काने 
दिलेली पहिली व्युत्पत्ती ग्राह्य मानली आहे, पण 
तिचा अथे दुर्गाने केला त्या पेक्षा निराळा केला आहे. 
तरी सायणाचार्यांचा निष्कषं मित्र म्हणजे सूये असाच 
आहे ( प्रकर्षेण सर्वेरमींयते ज्ञायते तथा सर्वान्‌ वृष्टि- 
प्रदानेन त्रायत इति मित्रो वा सुय: ) 

अवेस्तातील देवतावाचक *मिथ्र' हा शब्द 
संस्क्रुत मित्र शब्दाचा समरूप असल्यामुळे संस्कृत 
मित्र म्हणजे जर सूर्य तर अवेस्तातील मिथ हा देखील 


सूयंच असळा पाहिजे असे एके काळी मानण्यात 
येत असे. प्राचीन इराणी मिथ शब्दाचे अर्वाचीन 
फारसी भाषेतले रूप * मिहिर ' असे आहे. माणि 
* मिहिर ' शब्दाचा अथे सुर्य असल्यामुळे प्राचीन 
मिथ्न शब्दाचा अथे सूर्यच असला पाहिजे ह्या 
मताला भारतीय परंपरेप्रमाणे इराणी परंपरेतही 
आधार सापडत असे. 


फार पूर्वीपासुन चालत आलेल्या ह्या समजतीचा 
निरास करून मित्रदेवतेविषयी भेक अगदी नवी 
उपपत्ती फ्रेंच भाषाशास्त्रज्ञ प्रा, मेय्ये (8. ७1161) 
यांनी १९०७ साली सुचविली आणि आज ती अगदी 
सवेमान्य झाळी नसली तरी बर्‍याचशा विद्वानांना 
ती मान्य आहे. उ०प 1118] 481801 तृ0 ह्या फ्रेंच 
नियतकालिकाच्या १९०७ सालच्या खंडात प्रा. मेय्ये 
यांनी 1.8 1)6ए 11 00-11911201 ॥11015 ह्या 
विषयावर अक लेख प्रसिद्ध केला आणि त्यात 
भारती-इराणी मित्र ही अक सुयंदेवता नसून ती 
अक संघिदेवता ( ७0१ 0010180 ) आहे, ती 
भेक अमूते देवता ( 9105180 व ) असून 
तिला निसर्गातले सुर्यासारखे कोणतेही अधिष्ठान 
नाही, असे मत मांडले. ' मिथ! हा शब्द भवेस्तात 
सामान्यनाम आणि विशेषनाम अद्या दोन्ही प्रकारे 
उपयोगात असलेला आढळतो. मिथ ह्या सामान्य- 
नामाचे जे वाकूप्रयोग अवेस्तात आढळतात त्या 
वाक्यांची संस्कृत रूपांतरे केल्यास ती अशी होतील:- 
£मित्रं मा हन्या:' ( यश्‍त १०.२), 'ये मित्र ब 
अभिद्रुह्मन्ति' (१०.३) इत्यादी. त्याचप्रमाणे 'मिथा! 
शब्दाचा जिथे विशेषनाम म्हणून उपयोग आढळतो 
त्या वाक्यांचे संस्कृत रूपांतर केल्यास ती अश्ली 
होतील :- ' आक्षु-अइब्यं ददाति मित्र: ! (१०.३), 
* मित्रं उरुगव्यूत यजामहे? (१०.४) इत्यादी. 


अनुक्रमणिका 


मित्र ( वेद ) आणि मिथ (अवेस्ता ) 


वरीलसारख्या वाक्‍्यांतून ' मिथ * शब्दाचा जेव्हा 
सामान्यनाम म्हणून उपयोग होतो तेव्हा त्या शव्दाचा 
मर्थे * संधि ' (०0017७01;) असा असतो हे अभ्यास- 
कांच्या पूर्वीच लक्षात आले होते. परंतु त्या शब्दाचा 
जेव्हा विशेषनाम म्हणून उपयोग होतो तेव्हा त्याचा 
अर्थ “ सुय ' असे मानले जात असे. मेय्येंच्या उप- 
पत्तीचे वैशिष्ट्य असे कौ, त्यांनी मिथ ह्या 
सामान्य नामाच्या आधारे मिश्र ह्या विज्षषनामाने 
संधिदेवतेचा बोध होतो असे सुचविले. जसे सत्य ह्या 
अमूते कल्पनेला कोणी देव मानावे, तसेच संधी ह्या 
अमूर्त कल्पनेला भारती-इराणी लोकांनी पुरुषाचा 
आकार असलेला देव मानले होते- 110 1100- 
811811 ४०0१ शहा७ाछ 18 9 (णा२१3ि१२ छट, 
0७780111700- असे त्यांचे म्हणणे आहे. मित्र- 
मिश्र ही संधि-देवता मानणे ह्याचा अथ असा को, 
ज्या दोन पक्षांनी अकमेकांशी संधी केला असेल 
त्यांच्या वागण्यावर लक्ष ठेवणारी, ते दोन पक्ष 
केलेला संधी नीट पाळत आहेत की नाहीत ते पाह- 
णारी, आणि ते पाहून संधी पाळणाऱ्यांना चांगले 
फळ देणारी पण तो मोडणाऱ्यांना कठोर शासन 
करणारी ती देवता होती. 


सित्र देवतेचा संधी अथवा कराराशी संबंध अस- 
ल्याचे काही पुरावेही उपलब्ध आहेत. (१) इ. स. 
पूव चौदाव्या शतकात हिटाइट राजाचा मितानीच्या 
राजाशी जो संधी झाला त्यावर ज्या अनेक हुरी 
देवतांची नावे आहेत त्यांत अगदी शेवटी १०५ पासुन 
१०८ स्थानांवर मित्र, वरुण, इन्द्र व नासत्यांचा 
साक्ष म्हणून बोलावलेल्या देवतांत उल्लेख आहे 
(२) युद्ध सुरू झाले असता ज्याला संधी करण्याची 
इच्छा झाली आहे त्याने मित्रदेवतेला उद्देशून श्वेत 
पक्ष द्यावा (मंत्र श्‍वेतमालभेत संग्राम संयत्त समय- 
कामः) असे तैत्तिरीय संहितेत (२.१.८.४) वचन 
आहे (३) पालि भाषेत वेस्सन्तर जातक नावाची 
एक कथा आहे. तिचे सोग्डिअन (80४१197) 
नावाच्या मध्य<इराणी भाषेत भाषांतर झाले भाहे. 
ह्या कथेतील वर्णनाप्रमाणे सुदाशन नावाचा 
राजपुत्र सर्वस्वाचा त्याग करून पत्नी मन्द्रीसह 


ऱ्ट् 


अरण्यात जातो. त्याच्या त्यागाची परीक्षा पाहंण्यां> 
साठी देवेश वृद्ध ब्राह्मणाचे ख्प घेऊन त्याच्याकडे 
जातो आणि मरद्रीची याचना करतो. राजपुत्र 
मन्द्रीलाही देऊन टाकण्यास तयार होतो. त्याच्या 
ह्या स्वार्थत्याग करण्याच्या तयारीनेच देवेशालां 
संतोष होतो. परंतु देवेशाला अक्ली चिता वाटते 
कौ, एखादा खरोखरीचा ब्राह्मण जर राजपुत्राकडे 
मन्द्रीला मागायला आला तर त्याला ती तो देऊंन 
टाकौल, म्हणून आपले खरे रूप प्रगट न: करता 
देवेश राजपुत्राला म्हणतो, “' मी दूरदेशी जात 
आहे. तिथून परत येईपर्यंत तु मन्द्रीला आपल्या- 
जवळ न्यास म्हणून ठेव. ” राजपुत्राने-ते मोन्य 
केल्यावर त्याच्याजवळ मन्द्रीला न्यास म्हणन 
ठेवण्याचे काम देवेशाने ज्या देवतांच्या साक्षीने 
केले त्यांत मिथ्राचा उल्लेख आहे. वेस्सन्तर जात- 
काच्या ह्या सोग्डिअन भाषेतील रूपांतरात राजपुत्र 
आणि देवेश यांच्यातील करार मिथराच्या साक्षीने 
होत असल्यामुळे मिथ्राचे संधिदेवता-म्हणजे संधीचे 
पावित्र्य जपणारी देवता- हे ख्प त्यात स्पष्टपणे 
दिसते.' 

प्रो. मेय्ये यांच्या मित्रविषयक ह्या नव्या उपपत्तीलां 
जमन वेदाभ्यासक प्रो. ल्यूडस (1,618) व प्रो; 
थीम ("0110100) ह्या दोघांनी पाठिंबा दिला 
आहे. तसे करताना प्रो. ल्यूडसे यांनी प्रो. मेय्ये 
ंच्यापुढे अक पाऊल टाकले. मित्र ही जर मळातें 
अक अमूते कल्पना होतो, तर मित्रांशी अत्यंत 
जवळचा संबंध असलेल्या वरुणदेवतेतसुद्धा मुळातली 
अक अमूर्त कल्पना देवपणाने साकारली आहे, असें 
त्यांचे प्रतिपादन आहे. मित्र ही जशी संधिदेवता 
तशी वरुण ही शपथदेवता (081 (५०१ )अंसेते 
मानतात 

मित्र व वरुण यांच्यातील झेकंदर कल्पनासाम्या- 
मुळ त्यांचा स्वभाव व कायंही समान असल्याचे 
मानण्यात येते. परंतु फ्रेंच पंडित द्यमेझील (1)ए116- 
ां]) यांचे मत निराळे आहे ४७'७-५8७1ए118 
ह्या त्यांच्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १९४० साली 
व दुसरी आवृत्ती १९४८ साली प्रसिद्ध झाली. मित्र 


१. मात्र पालि भाषेतील वेस्सन्तर जातकात मन्होला मित्राच्या साक्षीने वेस्सन्तराजवळ. ठेव- 


ल्याचा उल्लेख नाही, 


१० 


व वरुण ह्या देवतांत साम्य नसून उलट वैदिक 
वाड्मयात त्या दोन देवतांत स्पष्ट विरोध आढळत 
असल्याचे त्यांचे मत त्यांनी वरील पुस्तकात मांडले. 
त्यांचे म्हणणे असे को, यजुवेंद संहिता व ब्राह्मण- 
ग्रंथांत मित्र व वरुण यांच्यातील वैधम्ये स्पष्ट 
करणारी वाक्ये आढळतात. उदाहरणाथं, तैत्तिरीय 
संहितेत * मित्रो भहरजनयद्‌ वरुणो रात्रिम्‌ ? म्हणजे 
“* मित्राने दिवस निर्माण केला, वरुणाने रात्र” 
(६. ४. ८. २ ) असे वाक्य आहे. त्याला अनु- 
लक्षून तैत्तिरीय ब्राह्मणात “मैंत्रं वा अहः वारुणी 
रात्रि: ! म्हणजे * दिवस मित्राचा, रात्र वरुणाची ? 
( १. ७. १०, १ ), किंवा ऐतरेय ब्राह्मणात 
£ अहर्वे मित्रो रात्रिवंरुण: ' म्हणजे * मित्र हा 
दिवस, वरुण ही रात्र ' (४. १०. ९) अशी 
वचने आढळतात. वरील वाक्यांत मित्र व वरुण 
यांच्यातील वेधम्यं दिवस व रात्र ह्या परस्परभिन्न 
नैसर्गिक घटनांशी त्यांचा असणारा संबंध सांगून 
दाखविले आहे.' हे वेधम्ये आणखीही अका प्रकारे 
सांगितले आहे. जी गोष्ट स्वतः होऊन घडते ती 
मित्राची, जी मुद्दाम घडवून आणावी लागते ती 
वरुणाची. यज्ञात मित्रासाठी अदवत्यवृक्षाच्या फांदीचे 
पात्र करायचे असते. हे सांगताना शतपथ ब्राह्मण 
म्हणतेः “ वरुण्या वा एषा या परशुवृक्‍्णा । अर्थषा 
मंत्री या स्वयंप्रशीर्णा । तस्मात्स्वयंप्रशीर्णायं शाखाय 
मत्रं पात्रं करोति / म्हणजे “ जी ( फांदी ) कुर्‍हा- 
डीनने तोडली ती वरुणाची. जी आपोआप तुटली 
ती मित्राची. म्हणून आपोआप तुटलेल्या फांदीचे 
पात्र मित्रासठी तो करतो! (५. ३. २.५). 
असेच लोण्याच्या बाबतीत सांगितले आहे. जे 
लोणी न घुसळता वर येते' ते मित्राचे, आणि जे 
घुसळून काढले जाते ते वरुणाचे (“वरण्यं वा 
अेतद्‌ यन्मथितम्‌ । अर्थतन्‌ मंत्रं यत्स्वयमुदितम्‌ । 
५,.३.२.६ ), सवंत्र निखालस वैधम्यं असत नाही, 


२, हे वैधम्ये * यञ्शीतं तेन मंत्र, यत्तप्तं तेन वारुणम्‌ ( मै. 


आढळते. 


३. दही रवीसारख्या उपकरणाने न घुसळता त्यातून 


असा सांगितला आहे : दही एका चर्मंपात्रात भोतुन 


नवभारतं 


जुळे, १९८१ 


काही ठिकाणी वैचित्र्य, जसे * मैत्रं वे शतं, वारुणं 
प्रतिधृक्‌ ' म्हणजे “ जे उकळवलेले दूध ते मित्राचे, 
जे ताजे काढलेले निरसे दूध ते वरुणाचे ! ( काठक 
संहिता २७.४ ), तर काही ठिकाणी साधी भिन्न- 
ताही असते. जसे “ब्रह्म वे मित्र: , क्षत्रं वरुण: 
( मैत्रायणी संहिता ४.५.८ ). 

यजुरवेदपरंपरेत मित्र व वरुण यांच्यात आढळ- 
णारे हे वैधम्ये क्वचित क्रग्वेदातही आढळते असे 
प्रो, दुमेझील यांचे मत आहे. ' त्वया ह्यग्ने वरुणो 
धृत्तव्रतो मित्र: शाशद्रे अयेमा सुदानव:' (क. १. 
१४१.९ ) ह्या क्तवेदातील क्रचेत प्रो. द्युमेझील 
यांच्या मते वरुण हा धृतन्नरत तर मित्र (व अयमन्‌) 
हा सुदानु ( चांगला पाऊस देणारा ) असल्याचे 
म्हटले आहे. ह्या त्रचेतील * धृतव्रत ' ह्या विश्े- 
षणावरून वरुण हा कठोर स्वभावाचा तर 'सुदानु' 
ह्या विशेषणावरून मित्र हा कनवाळू असल्याचे 
प्रो. युमेझील यांनी ठरवले आहे. 

बरील प्रकारच्या उल्लेखांवरून मित्र व वरुण 
यांच्यात जो स्वभावाच्या दृष्टीने विरोध प्रो. द्युमे- 
झील यांना जाणवतो तो त्यांनी पुढील प्रकारे व्यक्‍त 
केला आहे : मित्र हा समंजस, स्वच्छ, शांत, कृपाळू 
व ब्रह्मधर्मी [1918011181 (7083018101), 
गोडा ( ००81 ), 16816 (8५९80४), छा] 
( ००७०७७१ ), भा ए७]18111 (010- 
४१००॥॥ ) , 886610१018] (071081]ए)]; तर 
वरुण हा आक्रमक, अस्पष्ट, उतावळा, उग्र, भीतिप्रद 
व क्षत्रघर्मी [ 888891])81 ( 858क्लायीपा१्ट ), 
80101016 (१81), 116 ( 07००१७ ), 
एग; (16100), ९1016 (१7०७0१॥ए]), 
शप"! ( ए७1॥॥]66 ) ] असा आहे. 

ह्या वर्णनावरून असे दिसते की, प्रो, द्युमेझील 
यांना मित्र हा शांत, संयमी, कुणी कराराचा भंग 
केला तरी त्याला लगेच शिक्षा न करता कनवाळू- 


सं, ४, ५. ८) अशा वाक्‍्यांतही 


तुन लोणी आपोआप काढण्याचा प्रकार 


तुन ते पात्र रथाला बांधायचे आणि रथ पळवायचा. 


ह्या क्रियेने जे लोणी वर येते ते आपोआप निघाले असे समजायचे. 


अनुक्रमणिका 


मित्र ( वेद ) आणि मिथ्र ( अवेस्ता ) 


पणे क्षमा करणारा, तर वरुण हा रागीट, उतावळा, 
कोणी पापकर्म केले तर त्याला क्षमा न करता 
ताबडतोब कठोर शिक्षा करणारा असा अभिप्रेत 
आहे. परंतु खरे म्हणजे मित्र व वरुण यांच्यातील 
वैधम्ये इतक्या ठळकपणे वेदांत कुठेही आढळत नाही. 
काही वाक्यांत त्यांच्यात भेद असल्याचे दाखवले 
आहे खरे; परंतु त्यात प्रो. द्युमेझील यांनी ह्या देव- 
तांची परस्परविरोधी चित्रे रंगविण्यासाठी जे भडक 
रंग वापरले आहेत ते आढळत नाहीत. 


प्रो. थीम यांना वरुण-मित्र यांच्यातील विरोधाचे 
प्रो. युमेझील यांनी घडविलेले दर्शन मुळीच मान्य 
नाही. प्रो. द्युमेझील यांच्या मताचा त्यांनी आपल्या 
08 8॥त ह्षा'ए६॥81] (१९५८) ह्या 
पुस्तकात चांगला परामझ्षं घेतला आहे. क्रग्वेदा- 
पुरते तर ते म्हणतात की, * 11101९ 18 10 
6ए७] तांिहा'७106९, |७'8 00०ए]त 6 
०००४॥०॥?? (पृ.९). त्याचे कारण असे 
कौ, क्रग्वेदात मित्र व वरुण यांचा स्वभाव अगदी 
सारखा सांगितला आहे, दोघेही कराराचे वा शप- 
थेचे पालन करणाऱ्यांना सुख देणारे, तर अपराध्यांना 
शासन करणारे आहेत. मित्रसूक्तात ( क्र. २.५९ ) 
मित्राच्या सुमतीचा उल्लेख आहे, तर वरुणदेखील 
क्लषीचा सखा असू शकतो ( त्र. ७.८६-४; 
७.८८.५ )". कोणी अपराध केला तर मित्र त्याच्या- 
वर वरुणाप्रमाणेच रागावू शकतो, हे “मा हेळे भूम 
वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्‌ 7 ( क्र. 
७.६२.४) ह्या वाक्प्नावरून स्पष्ट दिसते. चूक 
केली नाही तर दोघेही रागावत नाहीत ( अहणीय- 
माना क. ५.६२.६), पण केलीच तर क्षमा दोघां- 
चोही मागावी लागते (क्र, २.२७. १४). पाप केल्या- 
नंतरही क्षमेस योग्य कोणी असला तर वरुण क्षमा 
करण्याची शक्‍यता आहे हे यो मृळपाति चक्रुषे 
चिदागः ! ( त्र ७.८७-७ ) ह्यावरून उघड होते. 


५. स्तोतारं .:..-- 

६. प्रो. कयपर 

मान्य नाही. त्यांच्याही मते 

88 ४७6 1007801771 0810 

॥18 88 (00 0०77080071 
खंड ५, पृ. ४६. 
न. भा. ६ 


४8१ 


ह्यामुळे मित्र व वरुण यांच्यात करग्वेदात कुठलाही 
विरोध आढळत नाहो हे प्रो. थीम यांचे प्रतिपादन 
पटण्पासारखे आहे. 


मित्रदेवतेची उपासना बरीच प्राचीन असली 
पाहिजे, हे निविवाद आहे. त्रज्नवेदातील मित्र व 
अवेस्तातील मिय्र या देवतांच्या नामाभिधानात 
तसेच स्वरूपात अत्यंत साम्य असल्यामुळे ह्या 
देवतेची पुजा भारत-इराणी संयुक्‍त काळाइतकी 
म्हणजे कमीतकमी इ. स. पुवे २००० ते १८०० 
वर्षे इतकी तरी ती प्राचीन असली पाहिजे हे उघड 
आहे. दोन पक्षांनी एकत्र येऊन केलेल्या संधीत जी 
कल्पना समाविष्ट आहे तिला देवता मानन तिची 
पूजा इतक्या प्राचीनं काळी होऊ लागली "होती व 
तिला आहुती मिळत होती. त्या लोकांनी कराराचे 
महत्त्व ओळखले होते आणि दिलेला शब्द पाळला ' 
पाहिजे, अशी त्यांची भावना होती. परंतु मानवी 
स्वभावास अनुसरून कोणी करारभंग करणे शक्‍य 
आहे म्हणून केलेल्या करारावर लक्ष ठेवणाऱ्या 
देवतेची त्यांना भआावर्यकता भासली. इ. स. पूव 
१४ व्या शतकात मितानीच्या राजाने हिटाइट 
लोकांच्या राजाशी केलेल्या संधीवर साक्षीला 
बोलावलेल्या चार वेदिक देवतांत मित्राचा प्रथम- 
स्थानी उल्लेख आहे. 


इ. स. पूर्वे सातव्या शतकात झरथुदत्राने ज्या 
नव्या धर्माची शिकवण लोकांना दिली, त्यात त्याने 
अहुर मज्दा हा अकच देव मानला. त्यामुळे अर्थातच 
त्याच्या शिकवणीत परंपरेने आलेल्या मित्रादी देव- 
तांना स्थान मिळाळे नाही. अवेस्ताच्या जन्या 
भागात-गाथांत-मिथ्राचा उल्लेख नाही. तसेच ड्‌ स. 
पूर्वे सहाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि पाचव्या 
शतक्राच्या प्रारंभी होअून गेलेल्या पहिल्या डरायस- 
च्या (129081) प्राचीन फारसी शिलालेखांतही 


ह र ८8 7? ७ 
काणष्ट 07०8ा9७डाए9 ८७ ” [प्ते०-एळयांछया ग०्पाग8ा, 


४< 


(लात. ऐनडो$ ए॥७ल018) मिथाचा 
उल्लेख नाही. 
मिथ्रयरत ( यइत १०) 

परंतु अवेस्तात जो गाथोत्तर भाग आहे त्यात 
मिथ्याची स्तुती असलेले अक बरेच मोठे सुकत (यइत 
१०) आहे. ह्या यश्‍ताचा काळ इ. स. पूर्वे पाचव्या 
शतकाचा उत्तराधं मानला जातो. म्हणजे झरथुरृत्राने 
सुरू केलेल्या नव्या धर्मात त्याच्या मृत्यूनंतर काही 
वर्षांतच मिश्माला व इतर देवतांना पुन्हा स्थान 
मिळाले असले पाहिजे, हे उघड आहे.” ह्यावरून असे 
दिसते कौ, ह्या देवतांचा जनमनावर इतका पगडा 
होता को, झरथुदृत्राच्या अनुयायांना त्यांना पूजे- 
अर्चेच्या बाहेर ठेवणे शक्‍य झाले नसावे. काही 
अवेस्ताभ्यासकांना असे वाटते कौ, हे अवढे मोठे 
धाडस झरथुरत्राच्या अनुयायांनी स्वत: केळे नसावे. 
त्यांच्या मते ही घटना प्रथम परिचिम इराणात 
पशिआच्या दरबारातील पुरोहितांनी घडवून आणली 
आणि मग तिचा पूर्व इराणात प्रसार झाला, ते कसेही 
असले, तरी हे एकदा घडून आल्यावर मात्र मिथ्रादी 


देवतांना धर्मात योग्य स्थान मिळावे म्हणून झर- 
थुदत्राच्या अनुयायांनी अवेस्ता भाषेत त्या देवतांना 


उद्देशून सुकते रचली. मिथ्रयइतच्या पहिल्या मंत्रातच 
खुद्द अहुर मज्दाने मिथ्याची उत्पत्ती केली आणि 
त्याला स्वतःच्या बरोबरीने यजनीय व शंंसनीय 
मानले असे म्हटले आहे. ह्या मिश्रयरतच्या रचना- 
काळानंतर मिश्माचे स्थान झरथुरत्रीधर्मात पक्के 
झाले असले पाहिजे. 

क्रग्वेदातील जसे मित्रसुक्‍त (३.५९) तसे हे 
अवेस्तातील मिश्मयइत आहे. पण क्र्ग्वेदसुक्‍ताच्या 


मानाने ते बरेच मोठे आहे. ह्या यशतात प्राचीन 
इराणी* लोकांच्या कराराविषयी आणि करारावर 
देखरेख ठेवणाऱ्या देवतेविषयी कोणत्या कल्पना 
होत्या ह्याविषयी माहिती मिळते. ह्या दोन सुक्‍त- 
यश्तांत बरेच साम्य आढळत असल्याचे प्रो. धीम 
यांनी त्यांच्या वर उल्लेखिलेल्या पुस्तकात दाख- 
विले आहे. 

करारविषयक प्रस्तुत यश्‍ताची मुख्य शिकवण 
अशी की, केलेला करार कोणत्याही परिस्थितीत 


७. इ. स. पूर्व चोथ्या शतकातल्या प्राचीन 
८. ही अवेस्ता शब्दांची संस्कृत रूपे आहेत 


नवभारत 


जुलै, १९८१ 


मोडू नये (१०.२). एखाद्यास असे वाटेल की, 
सज्जनाशी केलेला करार तेवढा पाळावा, पण दुजं- 
नाशी केलेला करार मोडायला हरकत नाही; तर 
तसे ते नाही. करार हा कोणाशीही झालेला असो, 
त्याचे पावित्र्य सवंत्र सारखेच असते (१०.२). 
संधिदेवतेला कोणी फसवण्याचा प्रयत्न करू नये. 
कारण मिश्र कधी फसवला जात नाही. 
मिश्र हा अनभिद्रुग्ध* ( १०.५ ), अदभ्यमान € 
( १०.२४ ), सर्वे जाणणारा ( १०.२४ ), आणि 
रात्री जागा राहणारा आहे. ( १०.१४१ ). 
सतत सचेत राहून लोकांच्या बऱ्यावाईट कृत्यांवर 
लक्ष ठेवण्याचे काम अहुर मज्दाने मिश्याकडे 
सोपवले आहे ( १०.१०३ ). हे काम पहाटे सुरू 
होते आणि दिवसभर चालते. सुय उगवायच्या 
आधीच मिश्र हरा पवंताच्या सुवर्णालंकुत शिखरां- 
वर पोहोचतो आणि तिथून आर्थांची निवासस्थाने 
न्याहाळतो (१०.१३). संध्याकाळी सुये मावळल्यावर 
मिश्र सारी पृथ्वी व्यापतो, तिची दोन्ही टोके 
गाठतो, आणि पृथ्वी व आकाश यांमध्ये जे आहे 
ते सारे न्याहाळतो ( विवम्‌ इदम्‌ आदीघधेति यत्‌ 
अन्त: ज्मां चद्यां च (संस्कृत रूपांतर १०.९५). 
करार करताना त्याला पावित्र्य देण्यासाठी 
मिथ्राचा नामोच्चार करण्याची आवश्यकता असे. 
परंतु काही वेळा करार करणारे मिथयाच्या नावाचा 
उच्चार करीत नसावेत. एक तर हे लोक मिथ- 
देवतेला न मानणारे असतील, किंवा त्यांना 
कराराची बंधने टाळायची असतील. म्हणून हात 
पसरून ( उत्तानहस्तः ) मिश्र अहुर मज्दाकडे 
तक्रार करतो की जसे इतर मजनीय ( देव ) माझी 
पुजा माझे नाव घेऊन करतात (उक्तनाम्ना* ), तशी 
माणसे करीत नाहीत. माझे नाव घेऊन जर 
मानवांनी माझी पुजा केली तर त्यांच्यातला करार 
तो यावत्काळ असेल तोपर्यंत मी तिकडे लक्ष 
ठेवीन (१०.५३-५५). अशा तर्‍हेने लोकांवर खडा 
पहारा करणार्‍या मिथ्राला * कर्शोराझहू ' म्हणजे 


करारांच्या सीमारेषांवर राज्य करणारा म्ह्ट्ले 
आहे. 


फारसी शिलालेखांत मिथ्राचे उल्लेख आढळतात. 


मित्र ( वेद ) आणि मिथ्रव ( अवेस्ता ) 


कोणीही मिश्माला फसविणे शक्‍य नाही ही गोष्ट 
मिथ्रयरतामध्ये वारंवार बजावून सांगितली आहे. 
मिथ्राला फसविता येत नाही, कारण त्याला हजार 
कान आणि दहा हजार डोळे आहेत. तो चहूबाजूचे 
पाहू शकतो. तो झोपत नाही (अस्वप्नः), आणि 
सदैव जागा असतो (जागृवान्‌). अहुर मज्दाने 
त्याला दहा हजार युक्त्या दिल्या आहेत (१०.७, 
२४, ८२). मिथाचे दहा हजार गुप्तचर (स्पश:) 
त्याला लोकांवर लक्ष ठेवण्याच्या कामात मदत 
करीत असतात. हे गुप्तचर आठ-आठांच्या गटाने 
बाहेर पडून उंच जागी बसतात व सभोवार लक्ष 
ठेवतात. करारभंग कोणी केला तर पहिल्यांदा 
करार कोणी मोडला इकडे त्यांचे नीट लक्ष असते 
(ये पूर्वे मित्रं द्रृह्मन्ति १०.४५ संस्कृत रूपांतर) 

मिथ्रयइत सांगते की, करार करताना तो नीट 
जाणीवपूर्वक करावा. त्यात संदिग्धपणा असु नये, 
आणि असत्य गोष्टीही असू नयेत. तो पक्का बनवि- 
हेला असला (सुतष्ट) म्हणजे मग त्यातून पळवाट 
काढता येत नाही. करार केल्यावर त्याच्या बंधना- 
तुन सुटण्यासाठी पळवाट काढण्याचा मोह इंद्रा- 
सारख्या देवालाही टाळता आला नव्हता, हे आपणास 
नमुचीच्या (किवा वृत्राच्या) गोष्टीवरून माहीत 
आहे. दिवसा किवा रात्री तसेच आर्द्र अथवा शुष्क 
वस्तूने नमुचीला (वा वृत्राला) न मारण्याविषयी 
इंद्र करारबद्ध होता. म्हणून इंद्राने त्याला प्रातःकाळी 
फेसाने मारण्याची पळवाट शोधून काढली. 

अहुर मज्दा स्वतः झरथुश्त्राला सांगतो की 
कराराचे उल्लंघन करणारा मनुष्य (मित्रध्स्क्‌) 
साऱ्या देशाची हानी करीत असतो. करारभंगाचे 
पाप इतके मोठे मानले आहे की, त्याची तुलना 
हांभर पापी माणसांच्या कृत्यांशी किंवा सत्याचरणी 
पुरुषाच्या हिंसेशी केली आहे. एकाने करारभंग केला 
तर सार्‍या देशाचा नाश होत असल्याने करारभंगाचे 


४२ 


महापातक कधीही करू नये, अशी मिश्चयइताची 
शिकवण आहे.” 

वेंदिदाद नावाच्या अवेस्ताच्या भागात करारांचे 
सहा प्रकार सांगितले आहेत (४.२). (१) नुसता 
शब्द देऊन केलेला करार, (२) हातात हात घेऊन 
केलेला करार, (२) मेंढीसारखा एक लहान पश 
गहाण ठेवून केलेला करार, (४) बैलासारखा एक 
मोठा पशू गहाण ठेवून केलेला करार, (५) माणूस 
झोलीस ठेवून केलेला करार, व (६) जमिनीचा 
मोठा तुकडा गहाण ठेवून केलेला करार. ह्यांपैकी 
पहिला करार मोडला तर वेंदिदादमध्ये (४.११ ) 
करार मोडणाऱ्यास घोड्याच्या चाबकाच्या तीनशे 
फटक्यांची शिक्षा सांगितली आहे. दुसऱया प्रकारचा 
करार मोडला तर फटक्यांची संख्या सहाशे सांगि- 
तली आहे. अशा प्रकारे ही संख्या वाढवीत वाढवीत 
सहाव्या प्रकारचा करार मोडला तर भेक हजार 
फटक्यांची शिक्षा सांगितली आहे. हे वाचताना 
आज अंगावर शहारे येतात हे खरे. पण किक्षेच्या 
घोरपणाबरोबरच त्या काळी करार पाळणे किती 
महत्त्वाचे मानले जात होते हे लक्षात घ्यावे. 

मिथ्यश्‍तमधे मिश्यदेवतेला उद्देशून त्याचेच असे 
जे अक विशेषण वारंवार वापरले आहे त्याचे 
संस्कृत रूपांतर * उस्गव्यूति " . क्रग्वेदात हे विशे- 
षण फक्त अकदाच सोमाला उद्देशून वापरले आहे 
(९.९०. ४ ), आणि मंत्रायणी संहितेत (४. १३. 
९ )_ त्याचा उपयोग अकदा द्यावापूथिवी या 
देवतांना उद्देशून झाला आहे. “ उरुगव्यूति ! ह्याचा 
अर्थे * चांगली विस्तीणे कुरणे असलेला '. क्रग्वेदा- 
वरील टीकेत सायगाचार्यांनी त्याचा अर्थ * विस्ती- 
णंमार्ग:' असा केला आहे. पण तैत्तिरीय ब्राह्मणा 
वरील टीकेत (३.५. १०.१) भट्टभास्करांनी 
: विस्तीणंगोप्रचारे प्रभूततृणोदकत्वात ! असाच केला 
आहे. अशी मोठाली कुरणे आणि त्यात चरणाऱ्या 


९. मैत्रायणी संहिता ४.३.४; तैत्तिरीय ब्राह्मण १.७,१; ६-७; शतपथ ब्राह्मण १२.७.३.१; 
महाभारत ९,४२.२८-३१; ५.१०.२९-३८; देवीभागवत पुराण ६.४. १० ; ६.६.५६-५ हि शं 
०प्पीभेवे : 1७ 80 स र्‍यतेप्क काते पळयप्यं, २६०७ 15.143-163 (1893) 

१०. ह्या उलट देवीभागवत पुराणात विष्णूने वृत्राला मारण्यासाठी देवांना केलेला हहर ७ 


(संगम्य शपथान्‌ कृत्वा विशवास्य समयेन हि । मित्रत्वं च समाधाय हन्तव्य: प्रबलो रिपू; । 


वाचून आईइचर्य वाटते. 


६.५.१३ 3 


४४ 
गायी ह्या समृद्धीच्या व निभेयतेच्या द्योतक आहेत. 
म्हणूनच त्रंक्मवेदात सोमाविषयी तो “ उरुगव्यूतिर- 
भयानि कृण्वन्‌ ' असल्याचे म्हटले आहे. 
अवेस्तात वणिलेला मिश्र शूर आहे, नव्हे तो 
शविष्ठ ( अतिशूर ) आहे, ओजिष्ठ आहे ( १०. 
१४१ ). संधी न मोडणाऱर्‍यांचे पालन करण्यासाठी 
तो आपल्या घरातून हात उंच करून बाहेर पडतो 
तेव्हा त्याचा रथ सर्वे बाजूंनी अलंकारिलेला असतो, 
त्याच्या रथाला चार शुभ्र घोडे जोडलेले असतात. 
घोड्याच्या पायांच्या पुढच्या दोन खुरांत हिरण्य 
व मागच्या दोन खुरांत रजत भरलेले असते 
(१०.१२५). 
7 मिथ्ाच्या आयुधांत वज्र, कष्टि, बाण, आणि 
गदा यांचा समावेश भाहे. वज आणि गदा ही 
अयस्‌ची बनविलेली असतात, आणि वज्ञाला रांभर 
पाती अथवा धारा ( शतधारं वज्रम्‌ ) असल्याचे 
वणिले आहे (१०.९६), करार पाळणाऱ्यांचे करार 
न पाळणाऱ्यांशी युद्ध झाले तर पाळणाऱ्यांना तो 
बल व संरक्षण देतो, त्यांचे घोडे चपळ बनवितो. 
पण मित्रद्रोहू करणार्‍यांची मात्र तो मोठी कुचंबणा 
करतो. त्यांचे घोडे स्वारांना पुढे नेतच नाहीत, 
जागीच खिळल्यासारखे ते उभे राहतात. आणि 
जागेवरून स्वारांनी अभिचारयुक्‍्त भाले फेकले तर 
ले मंत्रासहू फेकणाऱ्यावरच उलटतात. भित्र- 
द्रोह्यांच्या बाहुंतील वीय, पायांतील जोर, डोळयां- 
तले तेज व कानांची श्रवणशक्ती रागाने संतप्त 
झालेला मित्र काढून घेतो ( १०.२३ ). 
अवेस्तातील मिश्र हा असा शस्त्रांनी सज्ज व रथा- 
ख्ढ आहे. त्यामुळे तो क्रवग्वेदातील मित्राहून निराळा 
भाणि वज्रधारी व युद्धे करणार्‍या इंद्रासारखा 
भासतो. इंद्रसुद्धा मित्रद्रोह करणाऱ्यांना शासन करतो. 
पण म्हणून मित्र इंद्राशी समानधर्मी मात्र नव्हे. 
मिश्माचे मुख्य काम इंद्रासारखे वृत्राने अडवलेले 
पाणी मोकळे करणे किवा पणींच्या तावडीतून गायी 
सोडवणे अशी बळकृत्ये करण्याचे नाही. त्याचे मुख्य 
काम संधीशी प्रामाणिक राहणाऱ्यांचे रक्षण व 
संघिंद्रोह करणार्‍यांचे पारिपत्य कुणि हे आहे. त्याने 
युद्धे केली तरती त्याच्या ह्या कतेव्यातून उद्भवतात. 


११, ल्यूडसं : वरुण 1-38. 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


युद्धे खेळून नमुचि, शंबर ह्यांसारखे प्रतिस्पर्धी ठार 
करावेत हा त्याच्या युंद्धांचा हेत नाही. 
कग्बेदातील मित्रसूक्त ( ३.५९ ) 

मित्र व वरुण ह्या देवतांचे जोडीने उल्लेख 
क्रग्वेदात अनेकदा येत असले, तरी मित्रदेवतेला 
उद्देशून स्वतंत्रपणे रचलेले असे हे एकच सुकत आहे. 
सुकतात नऊ क्रचा आहेत, म्हणजे सुकत तसे लहान 
आहे. त्यात पुन्हा दोन भाग आहेत -- त्रिष्टुभू-छंदा- 
तील पहिल्या पाच क्रचांचा एक व गायत्री-छंदा- 
तील चार '्रश्च्चांचा दुसरा. संदर्भ, अग्नीच्या साक्षीने 
एक नवा संधी घडून येत असल्याचा आहे. सुक्‍ताचा 
पहिला भाग ह्या संधीसाठी एकत्र जमलेल्या मंड- 
ळींना उद्देशून रचला आहे. दुसऱ्या भागात मित्राची 
फक्त स्तुती आहे. करार करायच्या वेळी मित्राला 
घृताचा हवी देण्यावरोबर त्याची स्तुती करण्याची 
प्रथा असावी आणि त्यासाठी: ही स्तुती रचली 
असावी. ह्या छोट्या, तरीही महत्त्वाच्या, सुकतात 
मित्राच्या काही ठळक वैशिष्ट्यांचे दर्शन क्रषीने 
आपणांस घडविले आहे. 

१. सुक्‍्ताची सुरुवात * मित्रो जनान्‌ यातयति 
ब्रुवाण: ' अशी करून ञहरषीने मित्राचे * यातयज्ज- 
नत्व” हे जे ठळक वैशिष्ट्य ते आपल्या नजरेस 
आणले आहे. ह्या वाक्यात ' यातयति ? ह्याचा अर्थ 
“(कृष्यादिकमंसु) प्रयत्नं कारयति? (सायणाचाय) 
असा नसून ' घेतलेले %ण परत करणे; त्रररणविषयक 
करार पुरा करणे ( क्रणं यातयति ) "असा आहे. 
तेव्हा (मित्र: ब्रुवाण: जनान्‌ यातयति' म्हणजे मित्राचे 
नाव घेतले को संधीसाठी अकत्र आलेल्या लोकांचा 
संधी. पुरा करण्याची जबाबदारी तो स्वीकारतो. 
त्याच्या नामोच्चाराने केलेल्या संधीला पावित्र्य येते 
आणि केलेल्या संधीचे उल्लंघन न करण्याचे बंधन 
दोन्ही पक्षांवर पडते. 

असा संधी मित्राने फार पुर्वी घडवून आणल्याचे 
भाणि तो अद्यापही पाळला जात असल्याचे दाख- 
विण्यासाठी * मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌! ह्या 
पुढील वाक्याची योजना आहे. मित्राने पिथिवी व 
द्युलोक यांचे धारण केले, म्हणजे मित्राने त्यांच्यात 
एक संधी घडवून आणला, तो संधी त्यांचा धर्म 


८2 ळी 


करंगघ चिघ्नसन) 
८. न” घना”, 


मित्र ( वेद ) आणि मिश्र (अवेस्ता ) 


बनला." ह्या संधीमुळे दयुलोकातून पृथ्वीवर विपुल 
प्रमाणात वृष्टी होते, वृक्षवल्ली वाढतात आणि 
गायी पुष्ट होतात. (व्धयतमोषधीः पिन्वतं गा अव 
वृष्टि सूजतं जीरदानू क्र, ५.६२.३) 

२. दुसऱया त्रचेत मित्राच्या ब्रताचे जो पालन 
करतो त्याला मिळणाऱ्या फायद्यांचे वर्णन आहे. 
भित्रत्रताचे पालन करणे, म्हणजे केलेला संधी पाळणे, 
त्याचा भंग न करणे. असा करारनिष्ठ कोणाकडूनही 
मारला जात नाही, किंवा त्याला कोणी जिकू शकत 
नाही. अश्या ब्रतपालकाकडे संकट किवा दडपण 
(अंहस्‌) जवळून किंवा लांबून कोठूनही पोचत नाही. 
ह्या क्चेतल्या ' न॑नमंहो अश्‍नोति ' ह्या वाक्‍्याझी 
मिश्रयइतमधील * मित्र: अनभिद्रग्धः अप अंहस : 
भरति ' ( संस्कृत रूपांतर ) ह्या वाक्याचे साम्य 
आहे." 

३. आदित्याच्या-मित्राच्या-ब्रताचा भंग न कर- 
णाऱ्यांना आणखी काय मिळते ते तिसऱ्या क्रचेत 
वणिले आहे. ब्रतनिष्ठ रोगापासून मुक्‍त असतात; 
पुष्टी देणारे अन्न त्यांना मिळते, त्यामुळे ते आनंदित 
असतात; ताठ पायांनी पृथ्वीच्या विस्तीणे भागावर 
_ त्य़ांचे भ्रमण होअ्‌ शकते. मित्रत्रताचे पालन करून 
वरील फायदे मिळविणारे “ आम्हांला मित्राची 
सदिच्छा लाभो ” अशी प्रार्थना करताना ह्या क्रचेत 
आढळतात. 

7 ४, ' मित्राची सदिच्छा ब्रतपालन करणाऱ्यांना 
लाभो! अशी सर्वसाधारण प्राथना तिसऱ्या क्र्चेत 
झाली. करार करताना मित्राला आहुती देण्यासाठी 
प्रत्येक वेळी अग्नी चेतविला जाई. त्या अग्नीच्या 
रूपाने मित्र नव्याने जन्माला येतो अशी श्रद्धा त्या 


४५ 


काळी होती. ह्या यज्ञाहे नूतन मित्राच्या सुमतीत 
संधी करणारे लोक असोत, त्यांना त्यांच्या मित्राचे 
सौमनस्य लाभो अशी प्राथेना चोथ्या क्रचेत आहे. 
मंत्राच्या पहिल्या पादात “ अयं मित्रः . . .अजनिष्ट ! 
असे म्हटले आहे. ह्यातल्या 'अयम्‌' आणि “अजनिष्ट 
ह्या दोन पदांकडे प्रा. थीम ह्यांनी वाचकांचे लक्ष 
वेधले आहे. * अयम्‌ ? ह्या दर्शक सर्वनामाने बोल- 
णाऱ्याच्या जवळ असलेल्या वस्तूचा बोध होतो. 
तसेच “ अजनिष्ट ” हे जन्‌ घातूचे लड रूप आहे, 
आणि लुडू रूपाचा उपयोग नुकतीच जी घटना 
घडली ती सांगण्यासाठी होतो. म्हणून प्रा. थीम 
यांनी असे सुचविले आहे की, 'अयं मित्रः अजनिष्ट' 
ह्या वाक्याने संधी करणार्‍या लोकांनी त्यांच्याजवळ 
जो अग्नी नुकताच चेतविला त्याचा बोध होतो असे 
म्हटले पाहिजे. अवेस्तातील मिश्र देवतादेखील 
प्रत्येक करारात नव्याने प्रगट होते असे जे म्हटले 
क सि क्रग्वेदातील ह्या कल्पनेचे साम्य 
आहे. 
_ ५. चौथ्या क्रचेत संधीला अका पवित्र संस्काराचे 
स्वरूप देण्यासाठी अग्नी चेतविल्याची सूचना आहे. 
त्य़ा अग्नीत * मित्रासाठी हवी द्या, ' असे पाचव्या 
क््चेत स्पष्टपणे सांगून मित्रसुक्‍ताचा पहिला भाग 
संपवला आहे. ह्या नव्याने प्रगट झालेल्या आदि- 
त्याला नमस्कार करून त्याच्याजवळ जायचे आहे 
तो यातयज्जन आहे, आणि त्याची सुमती त्याची 
स्तुती करणाऱ्याला मिळते ह्या सवं गोष्टींची जाणीव 
वता अकत्र आलेल्या मंडळींना दिली 
संधी करायचे वेळी अग्नीत घृताची आहुती देण्याचा 
जो भाग होता तो संपला. आता मित्राची स्तुती 


१२. मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । मित्र: कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे 


मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत । 
१३.पर 
न हन्य 
१४. अनमीवास इळया मद 


स मित्रो मर्तो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन । 
ते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्‍नोत्यंतितो न दुरात्‌ ॥ 
न्तो मितज्ञवो वरिमयत्ना पृथिव्या! । 


आदिष्यस्य व्रतमुपक्षियन्तो वयं मित्रस्य सुमतो स्याम || 


१५. अयं 


१६. महाँ आदित्यो नम 
तस्मा एतत्‌ पन्यतम 


मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधा: । 
तस्य वयं सुमती यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम ॥। 
सोपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुदेवः । , 
य जृष्टमग्नी मित्राय हविरा जुहोत ॥ 


नय िण्यातज, 
धन” 


टळठ ता 8 ४८.५८ 


9९ 


करायचे तेवढे काम राहिले. ही स्तुती झाली की 
कराराचा सर्व विधी संपला. म्हणून अद्या वेळी 
म्हणण्यासाठी अक छोटीशी स्तुती मित्रसुक्‍ताच्या ह्या 
दुसऱ्या भागात गायत्री छंदातील चार मंत्रांत दिली 
आहे. ही स्तुती करार करतेवेळी कुणालाही उपयोगी 
पडावी. तीत मित्राबद्दल पुढील गोष्टी सांगितल्या 
आहेत : कृषी करून राहणाऱ्या लोकांचे मित्र धारण 
करतो ; त्याचे तेजस्वी संरक्षण विजय मिळवून 
देणारे आहे; तो द्युलोक व पृथिवी यांच्याशी *सप्रथाः 
म्हणजे त्यांच्या लांबीरंदीचा आहे (तात्पयं, करार 
कुठेही केला तरी तिथे मित्र प्रगट होऊ शकतो) ; 
भारतातील पळ्चजन स्वतःवर मित्रासाठी नियमन 
घालून घेतात; तो सार्‍या देवांचे धारण करतो; 
मित्र हा देवांच्यासाठी आणि मानवांच्यासाठी ' इष: ? 
म्हणजे पृष्टी देणारे अन्नपाणी निर्माण करतो. 

ह्या सुकतात मित्र व वरुण यांच्यात प्रो. युमेझील 
यांना अभिप्रेत असलेला विरोध कुठेही आढळत 
नाही. तसा तो असता तर तो कुठेतरी डोकावला 
असता, उलट क्रग्वेदातील क्ऱचांत वरुण हा शपथेचा 
देव- म्हणजे लोकांनी घेतलेल्या शपथा ते नीट 
पाळत आहेत कौ नाहीत इकडे बारकाईने लक्ष 
ठेवणारा देव- आणि मित्र हा त्याच अर्थाने संधीचा 
देव म्हणून त्यांच्यातील साधम्यं, एकजीनसीपणा 
डोळ्यांत भरतो. शपथ पाळणे किवा संधी न मोडणे, 
दोहोंच्या मुळाह्यी सत्याचरण आहे. त्यामुळेच सत्याचे, 
म्हणजेच क्रताचे, रक्षकत्व वरुण व मित्र ह्या 
दोन्ही देवतांकडे समानपणें सोपविले आहे. 
मित्राचे वसतिस्थान 

मित्र भाणि वरुण हे दोन परस्परसंबद्ध आदित्य, 
ह्यांपेकी वरुणाचे वसतिस्थान पाणी हे निविवाद 
आहे, पण अशीच खात्री मित्राच्या वसतिस्थाना- 
विषयी देता येत नाही. त्याचे वसतिस्थान पाणी 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


नाही एवढे मात्र निश्‍चित. ' त्वमग्ने वरुणो जायसे 
यत्‌ त्व॑ मित्रो भवसि यत्‌ समिद्ध:' ह्या क्रग्वेद- 
वचनाच्या ( ५.३.१ ) आधारे मित्राचे वसतिस्थान 
कदाचित अग्नीची ज्वाला असु शकेल असा एक तके 
प्रा. ल्यूडर्स यांनी केला आहे. ती कल्पना थोडीशी 
बदलून मित्राचे वसतिस्थान ओषधी, म्हणजे सर्व- 
साधारण वनस्पती, असु शकेल असे माझे मत मी 
ह्या पुर्वीच व्यक्‍त केले आहे. * त्यासाठी त्या वेळी 
जो पुरावा देणे मला शक्‍य वाटले तो मी दिला, 
त्याची इथे पुनरुक्ती न करता.त्या पुराव्यात आणखी 
थोडी भर घालणे झक्‍्य आहे. तंत्तिरीय संहितेत 
* मैत्रीर्वा ओषधयो वारुणीराप: ! (२.१.९.२) असे 
वाक्‍य आहे. ह्यात पाणी वरुणाचे असे म्हटले आहे, 
कारण ते वरुणाचे वसतिस्थान आहे. तसेच भोषधी 
ह्या मित्राच्या म्हणण्याचे कारण मित्राचे त्या वसति- 
स्थान आहेत असे म्हणणे शक्‍य आहे. 


मराठीत “ काडीमोड देणे असा एक वाक- 
प्रचार “ लग्नसंबंध तोडणे ! अद्ना अर्थी र्ढ आहे. 
ह्या वाकप्रचारात ' एक सामाजिक चाल अभिप्रेत 
आहे. गवताची काडी चार लोकांसमक्ष मोडतात ? 
अशी माहिती मराठी व्युत्पत्तिकोशात मिळते. 
मराठोतला हा वाक्‌प्रचार किती जुना आहे, अथवा 
ज्या सामाजिक चालीवर तो आधारलेला आाहे ती 
किती जुनी आहे ह्याची कल्पना नाही. लग्नसंबंध 
जुळवताना , तदवरात जो सख्याचा करार झालेला 
असतो तो संपुष्टात आल्याचे व्यक्‍त करण्यासाठी काडी 
मोडत असावेत अज्ली कल्पना करणे शक्‍य भाहे. तसे 
असले तर मित्र ह्या संधिदेवतेचे वसतिस्थान र म्ह्ण्‌ 
काडीचा उपयोग करार संपला हे दशविष्यासाठी 
होत असावा. ह्या काडी मोडण्याच्या चालीचे 
फोडण्याच्या चालीशी साम्य आहे. एखाद्या दासा का 
दास्यातून मोकळे करायचे वेळी त्याला शद्ाच 


१७. मित्रस्य चषणीधृतो5वो देवस्य सानसि । युम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ || 


अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः 


। अभि श्रवोभि: पृथिवीम || 


मित्राय पञ्च येमिरे जना अभिष्टिशवसे । स देवान्‌ विशववान बिभति ।। 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्‍्तबहिषे । इष इष्टप्रता अक: ॥ 


१८. ए७1]ए09 1. 12-13, 


१९, “ ॥॥० 400१0 01 २78 ”. वळ्या. 100५. ० 8818 
० 1), 8, 110-114 ( 1975 ), प्रो. ल्यूडसं यांचे 


४, एयाएम'8] 


र 
गर पृ, २५-२७, शे 


वरुणविषयक विच 


मित्र ( वेद ) आणि मिथ्र (अवेस्ता ) 


पाण्याने भरलेला घडा आणायला सांगत. नंतर तो 
फोडून त्यातले पाणी दासाच्या डोक्यावर शिंपडत 
आणि तसे करताना ' अदासः अदासः अदासः ' असे 
तोनदा म्हणत (नारदस्मृति ५. ४२-४३). वरुणाचा 
शपथेचा देव ह्या नात्याने पाण्याशी जो संबंध आहे 
त्यावर ही पाण्याचा भरलेला घडा फोडण्याची चाल 
आधारलेली आहे हे प्रो. ल्यूडसं यांनी स्पष्ट केले 
आहे. * तसेच संधिदेवता मित्र ह्याचे वसतिस्थान 
ओषधी असल्यामुळे काडी मोडण्याचा लग्नविच्छेंद 
उपरक्‍्त करण्याशी संबंध आहे असे म्हणता येईल. 
गुरूच्याकडे विद्या शिकण्यासाठी जाणारे शिष्य 
जाताना “समित्पाणि ' जात असे वर्णन उपनिष- 
दांत काही ठिकाणी आढळते. गुरूच्या घरी हातात 
समिधा घेऊन जाणे ह्याचा अर्थ ओषधीत वास 
करणाऱ्या मित्राच्या साक्षीने शिष्यत्व स्वीकारणे असा 
असू शकेल का? शतपथ ब्राह्मणात (११.५.३.१२) 
समित्काष्ठांच्या साक्षीने उपनयन घडत असल्याचे 
म्हटले आहे." गुरुशिष्यांत उपनयनाच्या वेळी उघड 
करार होत नसला तरी परस्परांना इजा न कर- 
ण्याचा, एकमेकांच्या हिताविरुद्ध न वागण्याचा 
संकेत गृहीत असावा. क्वचित करार उघडपणेही होत 
असे, अशा एका कराराचा उल्लेख शतपथब्राह्म- 
णात ( १४.१.१.१८-२४ ) आढळतो. अथवंनपुत्र 
दध्यळ्च्‌ ह्याला प्रवग्यंविद्धेची माहिती होती. 
दुसऱ्या कुणाला ती नव्हती. इंद्राने दघ्यञ्चूला 
बजावले होते को, दुसऱ्या कुणाला त्याने ही 
विद्या दिली तर तो क्रषीचे डोके उडवील, दध्यञ्च्‌- 
जवळ गप्तविद्या असल्याचे अश्विनांना कळले. तेव्हा 
ते त्याच्याकडे गेले. दध्यञ्च्‌ त्यांना म्हणाला, 
“ तुम्ही काय शिकणार ?” अशिविना म्हणाले : 
“ प्रवग्यंविद्या-ज्या विद्यने शिर नसणाऱ्या यज्ञाला 
शिर मिळते व तो पूर्ण होतो. दघ्पञ्च्‌ उत्तरला : 
“ही विद्या मी कुणाला दिली तर माझे डोके उड- 
विण्याची धमकी इंद्राने मला दिली आहे. त्याची 
मला भीती वाटते. म्हणून मी तुम्हाला शिष्य म्हणून 
स्वीकारीत नाही (न वामुपनेष्ये ).” अश्विना 
म्हणाले : “आम्ही तुझे (संभाव्य धोक्यापासून) 


२०: ४817ए1)8 1.33. 


४७ 


रक्षण करू.” दघ्यञ्चूने विचारले: “तुम्ही माझे रक्षण 
कसे करणार ? ” अशह्विना म्हणाले : “जेव्हा तू 
आमचा शिष्य म्हणून स्वीकार करशील (यदा ना 
उपनेष्यसे) त्या वेळी आम्ही तुझे शिर कापून 
दुसरीकडे सुरक्षित ठेवू आणि घोड्याचे शिर आणून 
तुझ्यावर बसवू. घोड्याच्या मुखाने तु आम्हाला 
शिकव. जेव्हा इन्द्र हे तुझे (अशवाचे) शिर उडवील, 
तेव्हा आम्ही तुझ्यावर मूळचे डोके आणून बसवू. 
ह्या आइवासनानंतर दध्यञ्चूने अश्विनांना शिष्य 
म्हणून स्वीकारले ( तौ ह्‌ उपनिन्ये). उपनयनानंतर 
अशिवनांनी त्याचे शिर तोडून त्या जागी अद्वाचे 
शिर बसविले व त्या शिराने विद्या मिळविल्यावर 
आणि इन्द्राने ते डोके उडविल्यावर दघ्यञ्च्‌चे मूळचे 
शिर आणून बसविले, अश्या प्रकारे अदविनांनी 
दध्यञ्चूश्ी केलेला करार पाळला. | 


अवेस्तामध्ये मिश्राच्या वसतिस्थानाविषयी 
माहिती मिळत नाही. इराणी मिथदेवतेचा मिथस 
ह्या स्वरूपात रोमन साम्राज्यात प्रसार झाल्यावर 
भिश्नसविषयीच्या पुराकथा ( 10४118 ) काही 
शिल्पाकृतींत साकार करण्यात आल्या. ह्या शिल्पांच्या 
आधारे मिश्रसविषयीची संपुर्ण पुराकया प्राप्त करता 
येत नसली तरी मिथसचा जन्म अका खडकापासून 
झाला असल्याचे (100 0 ॥॥[100158 पीठा 
016 100)८) आणि काही अंशी ती अक ओषधो- 
देवता समजली जात असल्याचे अनुमान करण्यात 
आले आहे. ('.. 11 817 0886, 10 886108 (0 
8100)  ॥॥७७ ॥॥॥॥॥793 छ98 ० ठा6 
हात 89 ए०४९६७0]७ 80111, ! ॥॥०७४०)०- 
ए8९व७ जी शेभाठ्टांला छा 1101108, 
पृ. ७५७.) 

मिथ्मपूजेचा प्रसार हळूहळू इराणच्या बाहेर होऊ 
लागला आणि इसवी सनाच्या सुरुवातीस मिथा'ची 
पुजा सार्‍या युरोपात होऊ लागली. विशेषकरून 
रोमन साम्राज्याच्या सैनिकांत तिचा प्रसार झाला 
आणि ह्या देवाला मिश्मस ( ॥४॥॥॥158 ) असे 
नाव मिळाले. रोमन साम्राज्यात आढळणाऱ्या 
मिश्रसच्या काही शिल्पाकृतींत मिश्वस हा सूर्याच्या 


२१. इमानि समित्काष्ठानि । उपायानि भगवन्तम्‌ । 


१४८ 


रथावर त्याच्या मागे उभा असलेला दाखवितात. 
मिश्रस देव चैतन्य निर्माण. करणारा ( छांए0! 
ण 1४७) मानला आहे. काही शिल्पांत मिथस एका 
वृषभाला मारत असल्याचे दाखविले आहे आणि 
त्यावेळी वृषभाचे रेत बाहेर पडते आणि त्याच्या 
शेपटीतुन धान्याची कणसे निघतात. ह्याचा अर्थ 
मिश्चस हा सृष्टी निर्माण करणारा आहे असे मानण्यात 
येते. मिथ्रसविषयीच्या ह्या पुराकथेंचा उगम कुठे 
असावा ते कळत नाही. अवेस्तात मिथाने वृषभाचा 
वध केल्याचा उल्लेख नाही. मध्य फारसी (111१016 
7?श'81811) वाडमयात मिथ्याने नव्हे, पण अहिमनने 
वृषभाला मारल्याचे आणि त्यावेळी त्याच्या मज्जा- 
तून धान्य आणि चंद्रावर गेलेल्या त्याच्या रेतातुन 
पशुसृष्टी निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. 


अवेस्तात मिथ्राने वृषभाला मारल्याचा उल्लेख 
नाही. परंतु यजुर्वेदात सांगितलेल्या एका हकीकतीशी 
ह्या घटनेचे साम्य आहे असे प्रो. लोमेल (1,011111161) 
यांचे मत आहे." तसे असले तर ही पुराकथा खूपच 
प्राचीन म्हणजे भारत-इराणी काळाइतकी प्राचीन 
असली पाहिजे हे उघड आहे. अग्निष्टोम यागाच्य़ा 
वेळी मँत्रावरुणासाठी घेतलेल्या सोमग्रहात दुध 
मिसळायचे असते. ह्या संदर्भात एक गोष्ट त॑त्तिरीय 
संहितेत (६-४-८-१) सांगितली आहे. देवांनी एकदा 
सोमाला मारण्यासाठी मित्राला बोलावले. मित्र हा 
सर्वांचाच मित्र असतो ह्या कारणासाठी मित्राने 
सोमाला मारण्याचे नाकारले. तरी देवांनी आग्रह 
केला. तेव्हा मित्र कबूल झाला. पण त्याने एक वर 
मागून घेतला. तो असा की, त्याच्या सोमात दूध 
मिसळले जावे." म्हणून मैत्रावरुण ग्रहात दूध मिसळ- 
ण्याची पद्धत रूढ झाली. मागाहून मित्राने हे क्रूर कृत्य 
केले म्हणून पशू त्याच्यावर रागावून त्याच्यापासून 
दूर निघून गेले. परंतु त्याच्या सोमात दुध मिसळ- 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


ल्याने ते परत त्याच्याकडे आले. ह्या हकोकतीत 


सोमाला मारल्यामुळे पशू रागावले असे म्हटले 
असल्यामुळे सोम ही केवळ वनस्पतीच नसून तो 
पशूंचा प्रतिनिधी होता असे प्रो. लोमेळ यांनी 
मानले व मित्राने केलेल्या सोमवधाचा मिथ्रसने 
केलेल्या वृषभवधाशी संबंध लावला. प्रो. लोमेल 
यांचे हे मत फारसे मान्यता पावलेले दिसत नाही. 


भारतीय मित्र व इराणी मिश्न ही आरंभी एक 
संधिदेवता असली तरी कालांतराने दोन्ही देशांत 
स्वतंत्रपणे तिचे सुर्याशी ऐक्य कल्पिण्यात आले.. तसे 
होण्यास आवद्यक त्या गोष्टी दोन्ही देशांच्या प्राचीन 
वाड्मयात आहेत. अवेस्तात मिश्राचा पथ्वीवर 
प्रकाश आणण्याशी संबंध आहे. त्याचा रथ सोन्याचा 
असून तो सवे बाजूंनी तेजस्वी आहे. त्याच्या रथाचे 
घोडे शुभ्रवर्ण आहेत आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या 
रथाला! एक चाक आहे. मिथ हा सर्वज्ञ असून तो 
सारे जग बारकाईने न्याहाळीत असतो. त्याला कोणी 
फसवू शकत नाही. इकडे क्रश्‍वेदातही सूर्याला 
मित्राचा डोळा असल्याचे म्हटले आहे.* हा डोळा 
सारी भुवने न्याहाळीत असतो.* मित्र व वरुण यांचा 
गुप्तहेर असल्यासारखा सूर्य लोकांनी केलेले बरेवाईट 
पाहून त्याप्रमाणे मित्राला व वरुणाला सांगतो.* 
तेव्हा खऱ्याखोट्या गोष्टीवर सतत लक्ष ठेवणाऱ्या 
मिश्लाला आणि मित्राला निसर्गात दिसणाऱ्या 
कुठल्या तरी मूर्त रूपात पाहण्याची जेव्हा माणसाला 
इच्छा ज्ञाली, तेव्हा त्याने त्यासाठी सूर्याची निवड 
केली, ह्यात आइचये वाटण्यासारखे काही नाही', 
असे प्रो. मेय्ये यांनी म्हटले आहे. 


रश नः 3 
भारतीय व इराणी लोकांच्या पूर्वजांनी अति- 
प्राचीन काळी दोन पक्षांनी केलेल्या संधीचे महत्त्व 


२२. 1. ७९॥४॥७॥1(01 - ए॥6 ॥१७४(81 पऱा 0॥1101159, 70. 64-65. 

२३. मित्रं देवा अब्रुवन्त्सोमं राजानं हनामेति । सोःब्रवीन्नाहं सवंस्य वा अहं मित्रमस्मीति । 
तमब्रुवन्हनामेवेति । सो$ब्रवीद्वरं वृणे । पयर्सव मे सोमं श्रीणज्िति । तस्मान्मैत्रावरुणं पयसा श्रीणन्ति । 

२४. चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्मे: । क. १.११५.१ 

२५. अभि यो विवा भुवनानि चष्ठे । ३. ७.६१. १ 

२६, यदद्य सूये ब्रवो$नागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । त्र. ७.६०.१ 


आल” पत्ती 
उ जरकयस 


"चस्का 
अडली 


मित्र ( वेद ) आणि मिथ्र (अवेस्ता ) ४९ 


भोळखले होते. संधीला ते पवित्र मानीत आणि 
केलेला करार दोन्ही पक्षांनी तंतोतंत पाळणे आव- 
इयक आहे ही गोष्ट त्यांनी मान्य केली होती. 
केलेल्या संधीच्या अटी नीट पाळल्या जात आहेत 
को नाहीत ह्यावर सतत देखरेख ठेवणाऱ्या आणि 


संदर्भ ग्रंथ वा लेख: 


भपराध्याला शासन करणाऱ्या मित्र वा मिथ 
देवतेची त्यांनी कल्पना केली होती, दिलेला शब्द, 
केलेला करार, घेतलेली शपथ यांचे महत्त्व आपल्या 
पूर्वजांना किती वाटे हे सांप्रतच्या काळात अधिका- 
धिक लोकांना माहीत असणे इष्ट आहे. 


१. 8, ए७]]66 -1,9 13160 गातण्याछयांथा गा ( उ०्पा', 88181000 


1907. 143-159) 


२.% ७. 1)ए॥02] - ॥॥10718-0810108, 1940, 1948. 

३. 70. ॥'॥16006 - ॥॥1198-481'४911811, 1958. 

४. ग. दश'81001001 - ० १४०४७७॥ ४ (0 1010118, 1959. 

५. फ़. 3. ठे. एपाकूशा - 8601810058 00 10 4४68811 तिक्णणा 0 शा 18. 
11त0-1811811 उ०प१1॥18) 58,36-60 (1961) 


$ ह्या लेखाचा व ग्रंथाचा उपयोग तें फ़ेंच भाषेत असल्याने प्रस्तुत लेखकाने प्रत्यक्षपणे केलेला 


नाही. 


: अनुष्टुभ्‌? तर्फे आयोजित 
लघ्ुकादंबरी स्पर्धा 
रेऊ पारितोषिके : रु. ५००/-, रु. २००/-, रु. २००[- 


* रेऊ प्रतिष्ठान ', धुळे यांच्या सहकार्याने रेक पारितोषिकांसाठी आकर्षक बक्षिसे असलेली 
लाघकदंबरीस्पर्धा ही नवोदित लेखकांसाठी मोठीच संधी आहे. & शब्दमर्यादा नाही, प्रवेश-फी नाही, 


वयाची अट नाहीः % लघुकादंबरी अनुवादित नसावी, स्वतंत्र असावी. आधी कुठेही प्रकाशित झालेली 
नसावी. % कागदाच्या एकाच बाजूला लिहिलेल्या, स्वच्छ हस्ताक्षरातील दोन प्रती पाठवाव्यात. 
काबन प्रती चालतील. * हस्तलिखितावर स्वत ःचे नाव लिहू नये. नाव व पत्ता त्यासोबत स्वतंत्र 
कागदावर द्यावा. साहित्य पाठविण्याची मुदत- ३० जुल ८१. 


पाठविण्याचा पत्ता :- * अनृष्टुभ्‌ * : द्वारा- प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, * दत्तकुपा ,. वाडी भोकर 


रस्ता, देवपूर, धुळे -४२४००२, 


न ( भा क ७ 


ग्रंथ-परीक्षण 


खुमति-दर्शेनम्‌ (संस्कृत लेखसंग्रह ) लेखिका- सौ, सुमती नारळीकर; 


मूल्य रु. ३०; प्रथम 


संस्करण १९८०; प्रकाशक- किशोर विद्यानिकेतन, भदनी, वाराणसी. 


मकनन -रचबमीनन्ो चचचा जो 


शास्त्रीय व ललित साहित्याची निर्मिती संस्कृत 
भाषेत अरीकडे फार थोडी होते. गेल्या शतका- 
पर्यंत संस्कृत साहित्याची निमिती मोठ्या प्रमाणात 
होत होती. अठराव्या शतकापर्यंत भारतीयांची, 
विशेषत: हिंदूंची, सबंध वैचारिक संस्कृती संस्कृत- 
मध्येच समाविष्ट झाली होती. संस्कृत ही भाषा 
हिंद्र धर्माची भाषा भाहे असा जो समज आहे, 
त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा एकांगीपणा आहे. हिंदूंचे 
धमंविषयक साहित्य प्रथम संस्कृतमध्ये जरी मोठ्या 
विस्तृत प्रमाणात निर्माण झाले, तरी बुद्धाच्या आणि 
महावीराच्या कालापासुन जनसामान्यांच्या भाषां- 
मध्येही धर्मविषयक वाड्मय निर्माण होऊ लागले 
व ते आतापयंत अव्याहत निर्माण होत आहे; परंतु 
धामिक विषयाहून अन्य वैज्ञानिक, कलात्मक विष- 
यांचे साहित्य ब्रिटिशांच्या आगमनापर्यंत संस्कृत 
भाषेमध्येच निर्माण होत आले आहे. या शतकातच 
संस्कृत साहित्यनिमितीला एकदम उतरती कळा 
येऊ लागली आहे. अपवादात्मक रीतीनेच काही 
व्यक्‍ती संस्कृतमध्ये लेखन करण्याचे धाडस करतात 
आणि त्यांतील काही थोडेच खरोखर यशस्वी 
होतात. अशा यशस्वी प्रयत्नांपैकीच * सुमति-दर्शनम्‌ ! 
हे पुस्तक होय. 

हा निबंधसंग्रह आहे. भगवद्गीता, दयानंद 
सरस्वती, विवेकानंद इ. विशेष विषय आणि 
वाड्मय, विज्ञान, भारतीय नारी, गीर्वाणवाणी इ. 
सामान्य विषय सौ. सुमतीबाई नारळीकर यांनी 
प्रस्न शेळीने सुगमपणे हाताळले आहेत. 

१९ व्या शतकात भारताच्या राष्ट्रवादाचा आधार 
असलेला असा विचार आणि ध्येयवाद सांगणारे दोन 
'महापुरुष स्वामी दयानंद व स्वामी विवेकानंद हे 
होत. स्वामी दयानंदांनी समाजर्‍॒धारणेच्या आंदो 


अनुक्रमणिका 


लनाचा जो कायंक्रम वेदांच्या आधारे मांडला, त्याचे 
सुंदर मूल्यमापन सुमतीबाईंनी केले आहे. स्त्री- 
शिक्षणाचा जोरदार पुरस्कार स्वामी दयानंदांनी 
केला, त्याचेही सुरेख विवरण सुमतीबाईंनी केले 
आहे. स्वामी विवेकानंदांचे भव्य व धीरोदात्त 
व्यक्तिमत्त्व ओजस्वी शैलीने मांडून भाधुनिक विज्ञा- 
नाशी सुसंगत असा धार्मिक विचार पोर्वात्य भाणि 
पाश्‍चात्त्य यांना पटेल अज्ञा रीतीने विवेकानंदांनी 
मांडला आहे, असे महत्त्वाचे विधान श्री स्वामी 
विवेकानंदपुण्यस्मरणम्‌ * या लेखात केले आाहे. 
'महाकवि: कालिदास: ? या लेखामध्ये कालिदासाच्या 
साहित्यातील काव्यमूल्यांची चर्चा कुणीही अपेक्षित 
करील; जे जे कोणी कालिदासावर लिहितात, ते ते 
समीक्षक कालिदासाच्या काव्यमूल्यांना चर्चेत 
मध्यवर्ती स्थान देतात. याच्या उलट, सुमतीबाईंनी 
कालिदासाच्या काव्यमूल्यांच्या मुळाशी असलेली 
भारतीय संस्कृतीची मूल्येच चचिली आहेत. भारतीय 
संस्कृतीस संमत असलेले आदशे स्त्रीजीवन, आदश 
क्षत्रिय व आदश राज्य, गृहस्थाश्रमाचा महिमा अशा 
तर्‍हेचे सांस्कृतिक पेलू उज्ज्वल स्वरूपात सुमतीबाईंनी 
निदशंनास आणले आहेत. 

सुमतीबाईंच्या लेखनाची प्रेरणा त्यांनी केलेल्या 
' वाडूमयश्रेयस्‌ ' या ठेखातील मीमांसेत सापडते, 
त्या म्हणतात --- 

“ वाडूमयस्य सर्जनं कथं वा कदा वा भवति? 
यदा दिव्यंभंव्येः सृष्टिचमत्कारेर्जीवनचमत्काररच 
सानवस्य मानसम्‌॒ अतीव प्रभावितं भवति तदा 
मनसि उद्‌भूतानां विचाराणां भावनाना च प्रकटी- 
करणमतीवावश्यकं भवति । एतेषामनिवार्याणाम्‌ 
उत्कटानां विचाराणां भावनावेगानां च प्रकटीकरणमेव 
वाडूमयम्‌ ॥ ”-. “ वाड्मयाचे सर्जन कसे किवा 


ग्रंथपरीक्षण 


केव्हा होते ? दिव्य व भव्य सृष्टिचमत्कारांनी आणि 
जीवनचमत्कारांनी मानवाचे मानस जेव्हा अत्यंत 
प्रभावित होते, तेव्हा मनात उद्‌भवलेल्या विचारांचे 
आणि भावनांचे प्रकटीकरण अत्यंत आवश्‍यक होते. 
या अनिवार्य, उत्कट विचारांचे व भावनावेगांचे 
प्रकटीकरण म्हणजे वाड्मय होय. ” या सिद्धांताचे 
उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून जगाच्या आद्य वाडू्मयातील 
म्हणजे क्रग्वेदातील काही सुरेख संदर्भ त्यांनी 
उद्धृत केले आहेत. 


हा लेखसंग्रह सुमतीबाईंनी आपल्या सुपुत्राला 
म्हणजे सुप्रसिद्ध विदवोत्पत्तिवेज्ञानिक जर्यंत 
नारळीकर यांना आणि जयंतरावांच्या पत्नी मंगला 
यांना वात्सल्यभावाने प्रेरित होऊन अर्पण केला आहे. 
पुस्तकाचे नामाभिधानही इलेषालंकाराचे उदाहरण 
होय असे म्हणता येईल, लेखक व विषय या दोन्ही 
अर्थांचा वाचक ' सुमति ' हा शब्द आहे. 


___लक्ष्मणश्ास््री जोशी 


“ तऊजपुरी महीत्म्य “- श्रीज्षेषकविकृत, संपा. 
टी. आर्‌. भीमराव, प्रकाशक अ. वढडिवेलन, 
सरस्वतीमहाळल ग्रंथालय , तञ्जावर; १९७०९; 
पृ. १८६--५७; कि. रु. ८.५०. 
खादयामाडाकयाामोकमळाळामाडळामयावामकयाकनयाभकीकननींधाकान 


क 
“ तञ्जपुरी महात्म्य हे दोषकविकुत पुस्तक तंजा- 
वर येथील सरस्वती महाल ग्रंथालयाच्या साहाय्याने 
श्री. टी. आर. भीमराव यांनी संपादित केले आहे. 
पुस्तकाच्या नावावरूनच आपल्याला आशयाचा 
बोध होतो. तंजापुरचे माहात्म्य, महत्त्व, वैशिष्ट्ये 
वर्णेन करण्यासाठी निमिळेली ही ग्रंथरचना आहे. 


ग्रंथाच्या सुरुवातीला गणपती, सरस्वती, सांब- 
ग्रंथरचनेला प्रासर्भ 


शिव यासर्वांना नमस्कार करून ग्र हा आली 
केला आहे. त्यानंतर जषेषकवीचे आराध्यदवत 


माहे. 
श्रीदाशरथीराम जो विख्यात । 
तो चि माझे आराध्य दवत 
तन्मयाचि जग हे समस्त । 
मज भासत सद्गुरुक्पे | 
असा उल्लेख. येतो. त्यानंतर ग्रथ 
लेल्या प्राकृत भाषेचे गोडपण त्यात 


रचनेसाठी वापर- 
गील रसाळता 


8 ह4 


.वणंन करतात व' संस्कृत भाषेतील ग्रंथ (प्राकृतात 


लिहिण्याविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करतात. 
“ आता वेदशास्त्रपुराणा्थ । 
भाषा प्रबन्धरूप फलितार्थ । 
करीन 'चतुरी परमार्थ । 
भावे तुर्त स्वीकारिजे || 
अर्थी तात्पये संस्कुतामधी ।. 
तोचि भाव भाषा प्रबेधी । 
समजोनि हे आदरिजेबृद्धी। , 
अभिमानां बृद्धी उल्लंघोनि |] 
जरी धुळीमाझी नवरत्त । 
सापडती जया अप्रयत्ने । 
तया कासया प्रती यत्न 1 
सिणावे तेणे सांगाजी |! 
रूचि किती या तरूवरी । 
मदाची पोळी आातुडे जरी । 
तरी कासयासी परोपरी | 
श्रमावे कांतरी हिंडोनी ॥ 
काळा केवळ वांकडा ऊंस । 
माझी भरलासे गोडरस । 
तैसे प्राकृत बोल हें सरस । 
आदरीजे समरस हरिहरमय ॥। 
त्यानंतर ही ग्रंथरचना ज्या राजांच्या विनंतीवरून 
करण्यात आलो त्यांचा उल्लेख आहे. 
*“ जेथे भोसले वंश संभून । 
प्रतापसिहनृप विख्यात । 
तयाचा पुत्र गुणवंत 1 
राजा पुनित अमरसिहेन्द्र ॥। 
एंसी या तंजपुरी आंत । 
वृहन्नायकी देवी सहित । 
बृह॒दीशवर जो कैलासनाथ । 
अति पुनित .तन्महिमा ॥ 
पुरस्करोनिया अपाप ॥ 
तद्‌भक्‍त जे षोडस चोळनृप ॥ 
त्याचे चरित्र पुण्यरूप । 
सर्वेपाप निवारक ॥ 
सविस्तारे कथी. म्हणून । 
मज अज्ञापिळे ती आपण । 
तरी तुमचिया कृपे करून | 
आता कथीन यथामती .।। 


ष्र 


आणि ह्यानंतर पुण्यक्षेत्र तंजापुरीत ज्या. चोळ 
वंशाच्या १६ राजांनी १००० वर्षे राज्य केले, त्या 
१६ राजांचे चरित्र वर्णन केलेले आहे. कुलोतृंग 
हा पहिला चोळराजा. कुलोतृंगाच्या भक्तिभावाने 
शिव संतुष्ट होऊन “ तुमचे भक्‍्तिपंतास आम्ही 
संतुष्ट झालो. तुश्‍्हास हे चोळ आदिपत्य मिळेल व 
तुमच्या वंशात येणारे १६ पिढ्यांस हे पद प्राप्त 
होईल. कुबेर तुम्हास पूर्ण ऐश्वर्य देऊन साहाय्य 
करील. त्याच्या साहाय्याने ह्या चोळदेशी शिव- 
विष्णवादि मालये निर्माण करून माझे कैकये कराल, 
अंती माझे पद पावाल ”? असे सांगून त्यांचे निज- 
रूप दाखवून अदृश जाहले. अश्या तऱ्हेने चोळवंशा'च्या 
राज्याला सुरुवात आहे. दुसरा देवचोळ त्याने 
अनेक देवाल्यांचे उद्धार करून, प्रजापालन चांगल्या 
रीतीने करून साठाव्या वर्षी शिवपद झाला, तिसरा 
राजा शशिशेखर होय. त्याने कावेरी नदीचे अति- 
प्रवाहमित करण्यासाठी एक सेतू बांधून उत्तम देश- 
रक्षण केले. अश्या रीतीने १६ चोळराजांचा कतृंत्वा- 
सह सवं इतिहास यात आहे. त्यात ह्या चोळदेशात 
पुण्यनदी कावेरीच्या काठी निर्माण झालेली देवळे, 
त्यांची गोपुरे, प्राकार, त्या परिसरातील सवे देवळे 
यांची विस्तृत वर्णने आहेत. तंजपुरात निर्माण केलेल्या 
बृहदीषवर मंदिर, आणि चोळ राजाच्या राज्य- 
कारभाराच्या वेळी झालेल्या चमत्कारिक गोष्टी 
त्या वेळी वर्णन केलेल्या आहेत. 
उदा. :- तंजावर हे नामकरण कसे झाले, 
कुबेरासी जेथे सत्वर । 
प्रसन्न झाला तंजपुरे्वर । 
जेथे आनंदवल्ली सुंदर । 
देवी क्रूर तंजासुराते ॥ 
युद्धी शूलधान पाडितारणी । 
तैणे प्राथिले तिजलागुनी । 
प्राणांतसमय हा तुजलागुनी । 
मज़ झणी प्राप्त झाला ।। 
तूं आदिशक्ती झालीस प्रसन्न । 
मागतो देई वरदान । 
या शमीवनी जे माझे स्थान । 
त्यालागून जन सवं । 


माझिया नामे तंजपूर । 
म्हुणोन स्थळ हो पावनतर। 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


माझी ख्याती निरंतर । 
थोरथोर वानोत मुखे ॥ 
ऐसा वर मागता तेणे । 
तथास्तु म्हणतिले देवीने । 
मुक्‍ती देवोनि त्याकारणे । 
संतुष्टमने आनंदवल्ली ॥ 
तसेच कनकचोळ राजाच्या काळांतरी कावेरी 
नदी पुनः प्रवाहित होण्याची कथा, अशा अनेक कथा 
यात येतात. 
ग्रंथरचनेच्या शेवटी श्री गोरीकांताय नमन आहे. 
मणि 
येथे मी नव्हेचि कर्ता । 
श्रीरामचिसवं कर्ता || 
कर्ताअकर्ता तोचि पूर्ता | 
हे वार्ता अनुभवाची ॥ 
आपुल्या सामथ्ये काही । 
सवेथा बोलवत नाही । 
आत्माराम जो वसे हृदयीं । 
हे सर्वेही तयाची वाया ॥ 
येथे अभिमानाचे काज । 
नाही नाही सर्वथा निज | 
तुम्ही सर्वज्ञ महाराज । 
जाणा गूज मनीचे हे ॥ 
असा अत्यंत नम्रभाव आहे. 
ग्रंथरचना ही मुह्ाम चरित्र 
झालेली असल्यामुळे साहजिकच ले 
गुणवर्णन, गुणगौरव हेच अधिक 
या षोडसचोळ चरित्राला आधार 
ब्रह्मांडपुराण, शमीवनमाहात्म्य, ब 
पराह्वर माहात्म्य, व चोळचंपू या पुराणग्रंथांचा आाहे 
त्यामुळे त्यातील घटनांची सत्यता पडताळन पाहणे 
हे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे. भी 


ग्रंथरचनेच्या कालाचा उल्लेख क> टी 
नाही. ग्रंथाची भाषा रसाळ नोचवती मसी त 
फारशी क्लिष्ट रचना न केरता अगदी सोप्या 


भाषेत, परंतु त्याची भावगर्भता न जाऊ देता आणि 


वाचकाच्या मनाचा ठाव घेईल 
अशी ही काव्य- 


रचना आहे. भाषेची सहजता व अलंकारांची पख. 
रण वाचत असताना जाणवते. क 


सांगण्यासाठीच 
खनात गुणमहत्त्व, 
प्रत्ययाला येतात. 
हा भविष्यपुराण, 
हदीशवरमाहात्म्य, 


ग्रेंथपरी क्षण 


* जरी धुळीमाक्षी नवरत्न । 
सापडती जया अप्रयत्ने । 
तरी कासया प्रती यत्न । 
सिणावे तेणे सांगाजी ॥ 
रुचि किती या तरूवरी । 
मदाची पोळी आातुडे जरी । 
तरी कासयासी परोपरी । 
श्रमावे कांनरी हिंडोनी ॥ 
सूयंही अनल आणी भनिल । 
इन्द्रादि देवही विमल । 
घ्ूषीवरही मनुसकळ । 
जाण प्रांजळ ग्रहादिक ॥ 
शेषही दिग्गज शिक्षूमार । 
वितळादिकी राहणार । 
कूर्मादिक जे थोरथोर । 
शक्‍ती अपार जयाची || 
शुकसारिका मंजुळवाणी । 
बोलती परि बोलाविता धणी ॥ 
वेगळाचि तो जाणा मनी । 
पहा जनी अनुभव हा ॥ 
ही काव्यरचना वाचत असताना तीतुन आपल्या 
डोळ्यांसमोर त्यावेळचे सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन 
उभे राहते. त्याचबरोबर रचनाकर्त्याचे रचनासामथ्ये 
व संस्कृत भाषेतील ग्रंथ प्राकृत भाषेत करण्याचे 


सामथ्यंही लक्षात येते. 
--सौदामिनी चोधघरी 


ण यायाचा 

“हे झाड जगावेगळे ' (कादंबरी); लेखक 
वसंत नरहर फेणे; श्री विशाखा प्रकाशन, ५८ 
शनिवार पेठ, पुणे ३०; पृष्ठे १९०; किमत १८ रु. 


, अत नरहर फेणे यांची ही राजकीय पाइवे- 
भमीवरील सामाजिक कादंबरी, दलितासंबंधी 
लिहिलेली, अक्षा अर्थानं दलित वाड्मयात मोडणारी. 


हे जगावेगळं झाड म्हणजे ऊध्वेमूल अध:शाख 
असा हा समाजाचा अइवत्य वृक्ष, परपरा जोपासायचं 
बाळकड त्याला त्या ऊर्ध्वमूलाकडून मिळालंय आणि 
त्याच्या अस्मितेला धक्का पोचला, की फांद्यान्‌ 
फांद्या आणि कलमांसह हा वृक्ष हादरून निघतो. 


ष्टें 


या समाजाच्या अस्मितेला धक्का पोहोचवला जातो 
भंकुशरावांकडून. अंकुशराव हे मागासवर्गीय मंत्री: 
पंतप्रधानांमुळे त्यांना हे पद .मिळालेलं माहे; एका 
ठिकाणी “ आंबेडकर विचार व्यासपीठ या संस्थेचं 
उद्घाटन करताना ते साधुसंत, साहित्यिक यांचा 
अवमान करतात. वास्तविक त्यांच्या भाषणाची कोण- 
त्याही पेपरमध्ये बातमी नाही; पण काही दिवसांनी 
एका दलित साप्ताहिकामधील भाषण काही विद्यार्थी 
वाचतात. . अंकुशरावांनी एके ठिकाणी महात्मा 
गांधींचाही अपमान केलेला असतो. * गांधीजींचं 
तत्त्वज्ञान म्हणजे सत्य . म्हणजेच परमेश्‍वर. सध्या 
सत्य एकच ते म्हणजे जातीयवाद आणि ह्या जातीय. 
वादाला परमेश्वर मानणारे कसले त्यांचे महात्मे ?! 
असा विचार अंकुशराव मांडतात. विद्यार्थ्यांची 
अस्मिता दुखावते आणि पी. सुभाषच्या नेतृत्वाखाली 
काही विद्यार्थी अंकुशरावांना घेराव घालून त्यांच्या- 
कडून माफीची मागणी करतात. अंकुशराव नकार 
देतात. धेरावची बातमी * लोकसेवक'च्या अंकात 
भडकपणे छापली जाते. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष 
आणि समाज ह्या सगळ्यांच्याच पाठिंब्यामुळं ह्या 
प्रकरणाला एक वेगळंच स्वरूप मिळतं आणि त्याची 
परिणती शेवटी बंद, हरताळ, गोळीबार, मृत्यू आणि 
त्यातून अंकुशरावांच्या राजिनाम्याची मुख्यमंत्र्यां-्‌ 
कडून मागणी यात होते. 

या कादंबरीतील मुख्य पात्र आहे अंकुशरावांचं. 
ते स्वतः सुशिक्षित आहेत, विचारवंत आहेत, मंत्रि- 
मंडळात कोणत्याही गटामध्ये नाहीत, स्वत:ची 
काही तत्त्वे जपून आहेत. मंत्रीही शेवटी माणसच 
असतो आणि प्रत्येकाला स्वतंत्र मतं असतात 
तशी 'त्यांचीही आहेत. पण असे हे तत्त्वनिष्ठ 
अंकुशरावही शेवटी याच सत्तेसाठी, खर्चीसाठी 
वित्तमंत्र्यांच्या गटात जाण्याची लाचारी पतकरतात. 
तरीही शेवटी त्यांच्या हातात काहीच राहात नाही. 

अंकुशरावांना होणारा विरोध खरोखरच साध- 
संतांबद्दलच्या आदरानं होतो का? खरं तर ती 
मतं त्यांच्या डी. के. सरांची असतात, पण त्यावेळी 
कोणी काहीच बोलत नाही. मग हा विरोध ते 
मागासवर्गीय आहेत.म्हणून, का ते मंत्री आहेत म्हणून, 
का ते मागासवर्गीय असून मंत्री आहेत म्हणून ? 
पेटून उठलेल्या अवघ्या समाजापैकी किती जणांनी 


अनुक्रमणिका 


3-0 


खरोखरी वाडमय वाचलंय किवा प्रत्यक्ष अंकुशरावांचं 
भाषण वाचलंय ? स्वभाषा, स्वसाहित्य, स्वराष्ट्र- 
पिता यांच्या अपमानाविरुद्ध झगडणारी पी. सुभाष 
आणि इतर मुलं स्मगल्ड कापड, परदेशी घड्याळं 
वापरणारी आहेत. 

यातील सगळीच पात्रं घडणार्‍या घटनांचा, मिळा- 
लेल्या संधीचा आपल्या फायद्यासाठीच उपयोग 
करून घेतात आणि ह्या सामाजिक राजकीय प्रश्‍नाचं 
रूपांतर शेवटी वैयक्तिक स्वार्थामध्ये होतं. पी. सुभा- 
षला राजकारणात सक्रिय भाग घ्यायचा असतो. 
ही संधी चालून येते. मुख्यमंत्र्यांनाही अंकुशराव 
स्वतंत्र विचारांचे असल्यामुळे त्यांचं मंत्रिमंडळातील 
अस्तित्व खटकत असतं. या घटनेनं त्यांचाही स्वार्थ 
साधला जातो. अंकुशराव वित्तमंत्र्यांकडे जातात. 
वित्तमंत्री मुत्सहेगिरीनं तोंडावर चांगलं बोलतात, 
पण शेवटी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून 
आपल्या माणसाला ( जो मागासवर्गीय नाही ) 
मंत्रिमंडळात घ्यायला मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडतात. 
ह्याळा कॉलेजातील लोकांना घडणार्‍या घटनांत 
फारसं स्वारस्य नाही. शाळा बंद पडल्याचा शाळेच्या 
प्राचार्यांना खूप आनंद होतो,' कारण त्यांना पये- 


' प्राक्ञ' प्रकाशन : 


शं 
डं 
डं 
र 
र 


र 
्ऱ 


प्रहार क्या य्या्याय्याणय्यााप्याध्यय्या यकच्यनयक 


नवभारतं 


७४७:585.01%600602560485:01856002360%5 5389206086, 


२ चित्त 
ज्ञानदेव च्तित 
संपादक : 
डॉ० बसंत स० जोशी 
प्रस्तावना : 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मुल्य वीस रुपये, 
लिहा : 
चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई. 


जुले, १९८१ 


वेक्षिकाबाईजवळ आपलं मन मोकळं करता येतं. पी. 
सुभाषच्या कॉलेजमधील लेक्चरर सरस्वतीही मनो- 
मन विद्यार्थ्यांचे आभार मानतात, कारण त्यांना हवं 
त्मा मुलाला भेटता येतं. 


या सगळ्या पात्रांमध्ये वेगळेपणामुळं लक्षात 
राहतं भंकुशरावांच्या पत्नीचं व्यक्तिमत्त्व, आपला 
नवरा जे काही बोलला त्यात त्याची काही चक 
नाही, तर त्यांनी माफी का मागावी ? त्यापेक्षा 
राजीनामा द्यावा आणि गरिबीत का होईना, पण 
स्वाभिमानानं जगावं असं त्यांचं सरळ तकंशास्त्र 
आणि तत्त्वज्ञान. आपल्या नवर्‍याला त्या वेळोवेळी 
सावरतात, धीर देतात आणि शेवटपर्यंत तत्त्वनिष्ठ 
राहतात. 


शेवटी प्रश्‍न एकच उरतो, कौ या अश्वत्थ वक्षाची 
अस्मिता खरोखरच डिचवली गेली आहे का? 


सामाजिक अस्मितेपेक्षाही वैयक्तिक स्वार्थच श्रेष्ठ 
हेच अंतिम सत्य. वसंत नरहर फेणे यांना हच 
सांगायचं असावं. 


"माधुरी ञह्मे 


फर ष्याय्क०च्क य्यक य्या०य्या 


वाचकांचा पत्रव्यवहार- 


संपादक * नवभारत? यांस, 
स. न. वि. वि. 

आपल्या मासिकाच्या मे १९८१ च्या अंकात श्री. 
अनिरुद्ध कुलकर्णी यांचा ' तिसरे क्रांतिमूल्य ' नावाचा 
फार चांगला लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्या अनु- 
षंगाने पुढील मजकूर प्रस्तुत ठरेल असे वाटते. 

श्री. कुलकर्णी असे म्हणतात, की स्वातंत्र्य-समता- 
बंधुत्व ही मूल्यत्रयी कोणी शब्दरूप केली हे 
निठिचितपणे सांगता येत नाही. परंतु, या संबंधी 
काही लोक असे म्हणतात, की या मृल्यत्रयीचा 
जनक लूई क्लॉद द सॅ मारत. (1./018-(018ए0९ 
0१७ 8811७ ॥॥8101]1 1743-1803 ) हा 
असावा. हा संदर्भ मला इ. एफ्‌. शूमाखर या 
विख्यात ब्रिटिश अथंश्यास्त्रज्ञ- विचारवंताच्या 8. 
ळयांतेठ 707 ॥॥७ ?०॥1७£00 या अत्यंत 
विचारप्रवतेक ग्रंथाच्या पृ. १२८ वरील तळ- 
टीपेमध्ये मिळाला. 

मी हा तपश्नील देण्याचे कारण थोडेसे निराळेच 
आहे. ते म्हणजे प्रस्तुत ग्रंथाची फार आग्रहाने 
* नवभारत 'च्या वाचकांना शिफारस करणे. 

प्रा. शुमाखर यांनी ज्या विवेचनाच्या ओघात 
वरील तळटीप दिलेली आहे ते विवेचन मुळातूनच 
वाचण्यासारखे आहे. तथापि त्याचा गोषवारा पुढील- 
प्रमाणे : 

मानवासमोरच्या समस्यांचे दोन प्रकार असतात. 
कनृव्हरज॑ट समस्या व डायव्हरर्जट समस्या. पैकी, 
कन्‌व्हर्जंट समस्यांचे स्वरूपच असे असते, की त्यांच्या- 
वर जो जो अधिकाधिक बुद्धिमानपणे विचार करेल, 
तो तो त्या समस्यापूर्तीच्या एका विशिष्ट दिशेनेच 
प्रवास करेल. याचा अर्थ असा की आज ना उद्या, 
पुरेशी बुद्धी व इतर साधनसामग्री या प्रकारच्या 
समस्यांच्या सोडवणकीसाठी खर्ची पडली, की त्यांची 
निःसंदिग्ध उत्तरे माणसाच्या हाती पडण्याजोगी 
असतात. आणि ही उत्तरे भिन्न व्यक्तींच्या बाबतीत 
अंतिमतः भिन्न असु शकत नाहीत. कारण या 
समस्या अचेतन विश्‍वासंबंधीच्या असतात ( उदा: 
विज्ञान, तांत्रिकी या क्षेत्रांतील सुटलेल्या किवा 
झजून न सुटलेल्या समस्या.) . 


कन्‌व्हरजंट समस्यांना दिलेली उत्तरे एका दिशेने 
मार्गक्रमण करणारी, उत्तरोत्तर अधिकाधिक बिनचूक 
बनत जाणारी आणि सरतेशेवटी एका पक्क्या 
निःसंशय सूत्राच्या स्वरूपात व्यक्‍त होऊ शकणारी 
असतात. अश्यी अवस्था उत्तरांना प्राप्त झाल्यावर 
ती समस्या संपते, मृत होते; कारण तिचे उत्तर 
यांत्रिक स्वरूपाचे, कोणालाही वापरता येण्याजोगे 
(ए8111)1]9(81)16) असे असते. याचे कारणच 
असे असते की या ज्ञानाचा विषयच अचेतन (किवा 
सापेक्षत्वाने मृत, स्वयं-जाणिवेहून पुष्कळच दूरच्या 
भंतरावरचा असा) असतो. न 

याउलट डायव्हजंट समस्येचे स्वरूप असते. ज्या 
ज्ञानविषयात चेतना, जाणीव, स्वयं-भान यांचे प्रमाण 
सापेक्षत्वाने अधिक असते, त्या क्षेत्रातील समस्या या 
भोतिकी, रसायनशास्त्र, खगोल्शास्त्र, गणित, बद्धि- 
बळे यांतील समस्यांपेक्षा प्रकारत:च निराळ्या अस. 
तात. विक्षेषतः स्वयंभानयुक्‍्त अभ्यासविषयांच्या 
बाबतीत (मानवाच्या खास अक्या समस्यांच्या संद: 
र्भात) असे आढळते, को अश्या विषयांचा जितका 
जास्त जास्त सुक्ष्म अभ्यास प्रज्ञावंत करतात, तितकी 
त्यांची त्या समस्यांवरील उत्तरे एकमेकांपासून 
अधिकाधिक दुरावतात मभाणि एक प्रकारचा अटळ 
अंतविरोध त्या समस्येच्या स्वरूपातृुतच आकार घेऊ 
लागतो ! 

प्रा. शुमाखर यांनी अशा डायव्हजंट समस्येची जी 
उदाहरणे घेतली आहेत, त्यामध्ये स्वातंत्र्य व समता 
या मूल्यांतील अनिवार्य संघर्षाचे एक उदाहरण 
आहे आणि ते ' तिसरे क्रांतिमूल्य' या लेखाच्या 
संदर्भात अत्यंत प्रस्तुत ठरते. 

याचे कारण असे, की डायव्ह्जंट समस्यांचे स्वरूप 
वर्णन करताना शुमाखर यांनी असे सुचवले आहे, 
की या समस्यांचे उत्तर नेहमीच्या ताकिक पद्धतीतून 
प्राप्त होऊ शकत नाही. कारण स्वातंत्र्याचे समथन 
जितके अधिकाधिक तकशुद्धपणे करावे, तितकी 
समतेची बाजू लंगडी पडत जाते व या उलटसुद्धा. 
तकंशास्त्राच्या नियमांनुसार दोन परस्परविरुद्ध 
गोष्टी एकाच वेळी अधिकाधिक प्रमाणात कल्याण- 
कारी ठरू शकत नाहीत. 


षद 


शुमाखर असे सुचवतात, की अशा प्रसंगी माण- 
साला त्याच्यातील खास मानवी ( उच्चतर) 
शक्‍तींचे उपायोजन करावे लागते आणि या प्रक्रिये- 
मध्ये माणूस परस्परविरोधी कोटींच्या पलीकडे 
स्वतःला खेचतो, स्वतःचे उन्नयन करतो. या प्रक्रि- 
येत (ट्रॅन्ेंडन्स ) विरुद्ध कोटीमधील विरोध लुप्त 
होतो. 

स्वातंत्रय आणि समता या विरोधी कोटींच्या 
पलींकडे घेऊन जाणारे त्यांच्यापेक्षा उच्चतर मूल्य 
म्हणजेच बंधुत्व. स्वातंत्र्य व समता या कायद्याच्या 
कक्षेत येणाऱ्या कोटी आहेत; परंतु बंधुत्व हे माण- 
साच्या शहाणपणावर- ताकिकोवर नव्हे- अवलंबून 
राहणारे मूल्य आहे. शासन व दंडनीतीचा उपयोग 
स्वातंत्र्य-समतांच्या प्रस्थापनेसाठी संस्थांच्या 
माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. 
बंधुत्वासाठी मात्र या प्रकारची कारवाई (_11811- 
0०1॥७॥0॥ ) कुचकामी ठरते. 


बंधुत्व ही गोष्ट सामूहिक पातळीवर शक्‍य होणारी 


गोष्टच नाही. बंधुत्व हे जरी समाजाच्या संदर्भातच 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


मूल्य ठरते, तरी त्याचो प्राप्ती सामाजिक प्र क्रियांनी 
होत नाही. बंधुत्व ही पुर्णतः व्यक्‍तिगत आविष्का- 
राची बाब ठरते. 

या दृष्टीने पाहता श्री. कुलकणींनी निराळ्या 
पद्धतीने मांडलेला ' भाधुनिक संतत्वाचा ' आणि 
विवेकवादाचा मुद्दा योग्यच आहे. त्याला शुमाखर 
यांच्या दृष्टिकोणाची जोड देऊन असे म्हणता 
येईल, की समता व स्वातंत्र्य या मानवी कल्या- 
णाच्या आवश्यक अटी आहेत; परंतु पुरेशा अटी 
नाहीत. ही पूर्ती करणारी अट म्हणजे बंधुत्व. बंधु- 
त्वाच्या भावनेचा मोठ्या प्रमाणावरचा अभाव हा 
प्रचंड नैराद्य आणि भीती निर्माण करणारा जरी 
असला, तरी ज्या मानवाने समता-स्वातंत्र्याची 
निरपवाद आव्यकता मानण्यापयंत मजल मारली 


तो मानव पुढील हजार एक वर्षांत या विरोधी 
तत्त्वांपलीकडे जाण्याचे शहाणपण कमावणार नाही 
असे समजण्याची जरूर दिसत नाही. 


- अविनाश जोशी 


० ७:०> आक आड याया > पलक नयप्ाक ऱ्जळ ष्ट 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षेदिक संस्कृतीचा क्कासि 


पृ, ६१०० ] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत २० रु. 


ज्र 0_ ५ (री 
लखक- तकंतीथं लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी. 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठहयाळामंडळ, वाई (जि० सातारा ) 


0 खट. ळय डयन यी टोळ, सिय, टि, विक, >, रळ, 2. ००. नसर... 


सार-संकलठन 


जगाची स्थिती 
( १ ) चेरी झाडांचा मोहोर 

एप्रिल हा चेरी झाडांना मोहर येण्याचा महिना 
असतो. तरुण मंडळी भल्या पहाटे उठून टोकियोच्या 
उपवनांत जातात आणि मोहरलेली झाडे पाहण्या 
साठी सर्वांत चांगली ठिकाणे, तेथे सतरंज्या पसरून, 
पटकावतात. संध्याकाळी कार्यालये बंद झाल्यानंतर 
लोकांचे थवेच्या थवे उपवनांत येतात आणि झाडां- 
खाली पहुडून, * साके' मद्याचे घुटके घेत, वाऱ्शाच्या 
झुळुकांनी क्षाडांवरून गळणारा आणि इतस्ततः 
हेलकावत पसरणारा मोहर पाहण्यात आणि मानवी 
जीवनाच्या क्षणभंगुरतेचे चिंतन करण्यात दंग 
होतात. जेव्हा अंधारून येते, तेव्हा मावळलेल्या 
सुर्याच्या जागी झेकडो, दिवे तेवू लागतात. सायं- 
काळी ' चेरी झाडांचा मोहर पाहण्या'ला जपानी 
भाषेत एक खास शब्द आहे- 'योझाकुरा *, जपान- 
मध्ये हा वनोत्सव यंदाही साजरा झाला. 


(२ ) आण्विक इस्त्रस्पर्धा 
अमेरिका आणि रशिया यांनी परस्परांशी बोलणी 


करून नवीन आण्विक शस्त्रांच्या निमितीवर आणि 
अस्तित्वात असलेल्या आण्विक शास्त्रांच्या संख्येवर, 
उभयपक्षी मान्य अश्ली मर्यादा घालावी आणि पाळावी 
हा संकेत रूढ झाला होता. तो आता भंग पावत 


आहे अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत. रेगन शास- 
नाने अमेरिकन आरमाराला, सोव्हिएट युनियनमध्ये 


खोलवर आत मारा करू शकतील अशी, पाणबुड्यां' 
तुन सोडावयाचो क्षेपणास्त्रे बनविण्याची परवानगी 
दिली आहे. अशा क्षेपणास्त्रांच्या पल्ल्पावर ' सॉल्ट 
२'ने (स्ट्टेजिक आम्सं लिमिटेशन टॉक्स २- रण- 
नैतिक शस्त्रमर्यादा बोलणी) जी मर्यादा घातली 
होती, तिचे उल्लंघन ह्या अमेरिकन निर्णयामुळे 
होणार आहे. तसेच न्यूट्रॉन शस्त्रे बनविण्याच्या दिशेने 
आणखी एक पाऊल आपण टाकले आहे अश्ली माहिती 
अमेरिकन ऊर्जा खात्याने काँग्रेसळा दिली आहे. अर्थात 
न्युट्रॉन शस्त्रे बनविण्याचा अधिकृत निर्णय अमेरिकेने 
घेतला आहे असे यामुळे ठरत नसले, तरी यामुळ 
रशिया अस्वस्थ बनेल यात शंका नाही. ह्या घडा- 
मोडींचा अर्थ असा, की अधिक बलवान आण्विक 
न. भा. ८ 


शस्त्रांची निमिती करून आणि त्यांची संख्या वाढवन 

दुसऱ्याहून वरचढ ठरण्यासाठी ह्या दोन अतिशक्‍्तीं- 

मध्ये ( सुपरपॉवसं ) अमर्याद स्पर्धा सुरू होईल. 
आण्विक झशस्त्रनिमितीच्या क्षेत्रात अमेरिकेचा 


पुढाकार पहिल्यापासुन आहे आणि रशिया अमे- 
रिकेचे अनुकरण करीत आला आहे. पहिल्या अण- 


बांबची निमिती आणि चाचणी अमेरिकेने केली. 
त्यापेक्षा अधिक विनाशक असा हायड्रोजन बांबही 
अमेरिकेने प्रथम बनविला. पहिल्या अणुबाँबचा 


वापरही अमेरिकेने केला, पण रशियाही अमेरिकेचे 
सतत अनुकरण करीत आला आहे. गेल्या दशकाच्या 


सुरवातीला रशियाने अमेरिकेशी सवेसा 
बरोबरी प्रस्थापित केली. वड 


अमेरिकेतील जहालांचे म्हृणणे असे आहे, को 
क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने युद्ध लढवून, त्याच्यात 
तग धरून, ते जिंकण्यासाठी आव्यक ती तयारी 
* सोव्हिएट 'संघराज्य पद्धतशीरपणे करीत आहे. 
आणि आज आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत सोव्हि- 
एट संघराज्य अमेरिकेला वरचढ आहे. वस्तुस्थिती 
अशी आहे, को गेल्या दशकात अमेरिकेचा आण्विक 
स्फोटकाग्रांचा ( वॉरहेड ) साठा ३,९५० पासुन 
९,००० एवढा वाढला; तर रशियाचा १,६५९ पासुन 
७००० एवढा वाढला. हे व पुढील आकडे अमेरिकन 
माहितीवर आधारलेले आहेत. तेव्हा स्फोटकाग्रांच्या 
बाबतीत अमेरिका पुढे आहे. ही स्फोटकाग्रे लक्ष्यां- 
पर्यंत पोचविण्यासाठी अर्थात वहन-व्यवस्था ( डिलि- 
व्हरी सिस्टिम ) उभारावी लागते. ह्यासाठी वाहक 
( बाँबवाहू विमाने आणि क्षेपणास्त्रे ) लागतात. 
ह्या बाबतीत रशियन क्षेपणव्यवस्था अमेरिकन 
व्यवस्थेपेक्षा भारी आहे. रशियाकडे २,५०४ वाहक 
आहेत, तर अमेरिकेकडे १,९७७ आहेत. पण तांत्रिक- 
दृष्ट्या अमेरिकन व्यवस्था रशियन व्यवस्थेपेक्षा 
कितीतरी अधिक बिनचूक आहे. शिवाय अमेरिकेचा 
एक हिशोब असा आहे, की पोलेरिस व पोसायडॉन 
जातीच्या पाणबुडया जुनाट ठरून कामातून गेल्या- 
मुळे १९८२ पर्येत पाणबुड्यांतून मारा करणारी 
क्षेपणास्त्रे, ६५६ पासुन ३८४ एवढी कमी होतील. 
या उलट, आज ह्या पाणबुडयांवर अधिक समर्थ 
अधिक बिनचूक आणि अधिक स्फोटकाग्रे वाहून 


नेणारी क्षेपणास्त्रे बसविण्यात येत आहेत. 


ष्ट 


आण्विक युद्धाच्या संहारक नाट्यातील एक मह- 
₹्वाचां भाग म्हणजे त्याची नांदो. हिला “* पहिला 
आघात (फस्टे स्ट्राइक) ' असे नाव आहे. सोव्हि- 
एट संघराज्य हा पहिला आघात करण्याची ताकद 
कमावीत आहे भश्यी अमेरिकेची भीती आहे. आज 
अमेरिकेची जमिनीवर आरूढ केलेली क्षेपणास्त्रे 
१०६४ आहेत. उरलेली पाणबुड्यांतून व विमानांतून 
फेकायची आहेत. रशियाने पहिला आघात करून ही 
सर्वे नष्ट केली तर आपण उघडे पडू ही अमेरिकेची 
आशंका आहे व म्हणून पुढील पाच वर्षांत चल- 
क्षेपणास्त्रांवर अमेरिका भर देणार आहे. पण 
तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे, की अमेरिकेची १०६४ 
भू-क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्यासाठी रशियाला २००० 
स्फोटकाग्रे , पुर्णपणे सुसुत्रपणे पाठवावी लागतील. 
आणि ह्या पहिल्या लाटेतील जी स्फोटकाग्रे निकामी 
ठरतील, त्यांची भरपाई करण्यासाठी दुसरी व 
तिसरी लाट पाठवावी लागेल. आणि ही स्फोटकाग्रे 
सोडण्याची स्थळे आणि काळ यांच्यांत जर परिपूर्ण 
सुसुत्रता नसेल, तर ती एकमेकांचा नाश करतील. 
एवढी सुसुत्रता साधणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय 
आहे. 

शिवाय, जरी सोव्हिएट रशियाने अमेरिकेची 
सर्व भू-क्षेपणास्त्रे पहिल्या आघातात नष्ट केली, तरी 
विमाने आणि पाणबुड्या यांतून सोडायची एवढी 
क्षेपणास्त्रे अमेरिकेकडे राहातील, की ती रशियात 
प्रचंड विध्वंस घडवून आणू शकतील. हा विध्वंस 
रशियाला न परवडण्याजोगा असेल व म्हणून रशिया 
पहिला आघात करायला धजावणार नाही. 

एक काळ असा होता, कौ तेव्हा अमेरिका 
रशियाहून आण्विक शस्त्रांच्या बाबतीत निविवाद- 
पणे वरचढ होती. आज ती स्थिती राहिलेली नाही 


आणि ती परत प्रस्थापित करावी अशी इच्छा अमे. 


रिकेला असणे शक्‍य आहे. ती साध्य झाली तरी, तिचा 
व्यावहारिक फायदा फारसा होणार नाही हे उघड 


आहे. कारण अमेरिका रशियाहून कितीही वरचढ 
झाली तरी, जर अमेरिकेने रशियावर पहिला आघात 
केला तर अमेरिकेला असह्य ठरेल एवढ्या प्रमाणा- 
वर तिचा विध्वंस करण्याचे सामथ्ये रशियाकडे उर- 


तेच. आण्विक झास्त्रास्त्रांचा वापर केवळ लष्करी 
लक्ष्यांचा नाश करण्यापुरता करून आण्विक युद्ध मर्या- 


दित करता येईल आणि अशा मर्यादित आण्विक युद्धात 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


रशियावर मात करता येईल एवढे शास्त्रसामथ्ये 
अमेरिकेने कमावले पाहिजे असा युक्तिवाद कधी कधी 
करण्यात येतो. आण्विक इास्त्रे केवळ लष्करी लक्ष्या- 
पुरती सीमित करून वापरता येतील हा भ्रम आहे 
आणि एकदा आण्विक युद्ध सुरू झाले, की त्याची 
व्याप्ती मर्यादित ठेवता येईल हा दुसरा भ्रम आहे. 


देशाची स्थिती 


(१) आकाक्लातील सफरचंद 
भारतीय वैज्ञानिकांनी आणि तंत्रज्ञांनी घडविलेला 
* सफरचंद ' हा उपग्रह जून १९, १९८१ ह्या दिवशी 
अंतराळात यशस्वीपणे सोडण्यात आला. हा पृथ्वी- 
वरील एका विशिष्ट ठिकाणाकडे स्थिरपणे रोख 
राखून पृथ्वीभोवती भ्रमण करणारा, प्रायोगिक, 
संदेशवाहक उपग्रह ( कम्युनिकेन सॅटलाइट ) आहे. 
युरोपीय अवकाझयंत्रणेच्या रॉकेटच्या साहाय्याने, 
फ़ेच गिनीमधील कोरू या ठिकाणाहून तो सोडण्यात 
आला. युरोपीय देशांनी एकत्र येऊन मूलभूत वैज्ञा- 
निक व तांत्रिक संशोधन करावे, आणि ह्या बाबती- 
तील युरोपचे अमेरिकेवरील परावलंबित्व कमी 
करावे ह्या विचाराचे ' युरोपीय अवकाश यंत्रणा ? 
( युरोपिअन स्पेस एजन्सी ) हे एक फलित आहे. 
ी- हे सफरचंद ६७३ कि. ग्रा. ह्या वजनाचे आहे. 
टपासुन सुटका झाल्यानंतर २५ तासांनी त्याला 
पृथ्विकेंद्री कक्षेमध्ये स्थिर करण्याचे काम भारतीय 
वज्ञानिकांनी साधायचे होते. आणि ह्यासाठी सुट- 
केच्या क्षणापासून २५ ते १०० तास एवढा अवधी 
होता. हे सफरचंदाचे नियंत्रण मद्रासजवळील श्रीहरि- 
कोटा येथील केंद्राने करायचे होते. ह्या कामात 
काही कठीण अडचणी येऊनही ते सिद्धीला नेण्यात 
भारतीय वैज्ञानिकांना यश आले. 
(२) गरोबी, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा 
क. राज्यातील भद्रावती ह्या पोलादाच्या 
भे साठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरापासून १० 
क 
वयाची बाई गीत 0 कात ही ४ वग 
ीता (१६) आणि सुझ्लीला (१२) 
ह्या आपल्या दोन मुलींबरोबर राहते. तिचा भाऊ 


र मी तिच्याबरोबर राहतो. पद्माक्का 
खादर या जोत भा दोन्ही मुली रेहमान आणि 


वांच्या शेतावर काम करतात. 
रेहमान आणि 
हेमाने आणि खादर हे इब्राहिम यांचे भाऊ आहेत. 


सारसेकलन 


इब्राहिम हे कर्नाटकराज्याचे एक मंत्री आहेत. खादर 
हे खुनाच्या एका प्रकरणात सापडलेले आहेत व 
त्यांच्यावर खुनाचा आरोप दाखल करण्यात आला 
आहे. 

पद्माक्का हिने सांगितलेली हकीकत अश्ली, कौ 
१३ मेच्या रात्री ती घरी परतत असताना आपल्या 
शेताजवळ उभ्या असलेल्या खादर यांची तिची गाठ 
पडली. ती बसप्पाच्या घराकडून येत होती. खादर 
तिला म्हणाले, “ मला बसप्पाची मुलगी घेऊन 
ये. ” पकद्माक्का म्हणाली, “मी असे करणार 
नाही. तुमच्या बहिणीला अश्या कामासाठी कुणी 
नेले तर तुम्ही गप्प बसाल ? *' तेव्हा खादर यांनी 
तिला पकडून थपडा मारल्या. तिला भोवळ आली 
आणि ती खाली पडली. 

ती उठून जायला लागली, तेव्हा खादर यांनी 
दुसरी मागणी केली. “ तुझी मुलगी गीता माझ्या- 
साठी घेऊन ये.” तिने “ नाही ” म्हटले, तेव्हा त्यांनी 
तिला मारायला सुरवात केली. तिने हात जोडून 
विनवणी केली, “ माझ्या मुलीवर खैर करा. 
तुम्ही तिळा नासवली तर तिच्याशी कूणी लग्न 
करणार नाही. ” यावर खादर यांनी सुरा काढला, 
तिला ठार मारायची धमकी दिली आणि सुरा 
तिच्या अंगावरून फिरव लागले. पद्माक्काने 
जिवाच्या भीतीने गीतेला घेऊन यायचे कबूल केले 
आणि ती तेथून पळाली. 

गीता तिला अमीरजानच्या घरासमोर दिसली. 
तिने गीताला झालेला प्रकार सांगितला, तेव्हा ती 
पळन गेली आणि थिम्मा रेड़ी यांच्या घरात लपली. 
पद्माक्काने जेव्हा थिम्मा रेड्डी यांना सवे हकोकत, 
सांगितली, तेव्हा त्यांनी तिला पोलिसात तक्रार 
नोंदवायला सांगितले. '“ आपण गरीब बाई, पोलिस 
आपले काही ऐकून घेणार नाहीत ” असे पद्माक्काचे 
म्हणणे पडले, पण थिम्मा रेड़ी यांच्या आग्रहाप्रमाणे 
तिने भद्रावतीला जाऊन शहराच्पा पोलिस ठाण्यावर 
तक्रार नोंदली. 

खादर यांचे बंधू रेहमान हे पोलिसठाण्याच्या 
आवतीभोवती फिरत होते. पुढे मे २९ रोजी गुंडांच्या 
एका टोळीने शेकडो लोकांच्या देखत त्यांचा खून 
केला. 

१४ मे रोजी दुपारी ४ वाजता पक्माककाच्या 
खेड्यात जीपमधून पोलिस आले, तिला जेथे 
मारहाण झाली होती ती जागा त्यांनी तिला दाख- 


ष्र 


वायला सांगितली आणि तिच्या निवेदनावर साक्षी- 
दारांच्या सह्या घेऊन ते निघून गेले. 

पुढल्या संध्याकाळी कृष्णाने पद्माक्काला सांगितले, 
कौ खादर एक विळा घेऊन येत आहे. गीता, कृष्णा 
आणि पक्माक्का यांनी पळत जाऊन थिम्मा रेड़ी 
यांच्या घरात आसरा घेतला. खादर यांनी त्यांचां 
पाठलाग केला, दरवाजावर लाथा मारल्या आणि 
पद्माक्काला बाहेर यायला सांगितले. मशिदीची 
शपथ घेऊन आपण तिला काही करणार नाही 
असेही तिला सांगितले. त्यांनी हातातला विळा 
दुसऱ्याकडे दिला. पद्माक्का वाहेर भाली तेव्हा त्यांनी 
विळा परत आपल्या हातात घेतला आणि पद्माक्काला 
खेचत त्यांनी तिला एका वेंकण्णाच्या घरी नेले. 
वेंकण्णाकडून त्यांनी एक कागद लिहवून घेतला 
आणि त्याच्यावर जबरदस्तीने पद्माक्काच्या डाव्या 
अंगठ्याचा छाप घेतला. 

नंतर रेहमान आणि दोदेरो बाया एका मोटारी- 
तुन तेथे आले. पद्माक्काने रेहमान यांचे पाय धरले 
आणि आपला जीव वाचवा अशी त्यांची विनवणी 
केली. “ तु तक्रार केलीस म्हणून आम्ही तुला ठार 
मारणार ” असे रेहमान म्हणाले. ते तिला आपल्या 
घरी घेऊन गेले. त्यांची आई घरी होती. तिचेही 
पद्माक्काने पाय धरले. पण ती तटस्थ राहिली. तेथे 
रेहमान यांनी पुजारप्पाला काही मजकूर तोंडी 
सांगितला आणि तो लिहून काढण्यात आल्यावर 
त्याच्यावर पद्माक्काच्या डाव्या अंगठ्याचा छाप 


घेण्यात आला. मग त्यांनी पद्माक्काला, तिची 
मुलगी गीता आणि भाऊ कृष्णा ज्या एका लग्नाला 


गेले होते तेथे, नेऊन सोडले. “ तू आता सगळे 
विसरून जा. उद्या तुझ्या वतीने मी तु पोलिसात 
दिलेली तक्रार मागे घेईन आणि गीताचे लग्न साजरे 
करायला आम्ही तुला मदत करू, ” असे रेहमान 


यांनी तिला सांगितले. तिचा जीव भांड्यात पडला. 

दुसऱ्या दिवशी सकाळी दोदेरी बाजा, रेहमान 
आणि त्यांची आई हे तिला वीस कि. मी. अंतरा- 
वरील शिमोगा येथे घेऊन गेले. तेथे तिने पोलिसांपुढे 
काय सांगायचे हे जे तिला पढवून ठेवले होते ते 
तिच्याकडून दोन माणसांपुढे वदवून घेण्यात आले. 


ते त्यांच्या पसंतीला उतरल्यावर तिला भद्रावतीला 
नेण्यात आले. पोलिसठाण्यावर तिने पोलिसांना 


असे सांगितले, की थिम्मा रेड़ी यांच्या चिथावणी- 


।६०७ 


घरून तिने खादर यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार केली 
होती आणि यासाठी थिम्मा रेड़ी यांनी तिला 
रू. ५०० देऊ केले होते. “हे सवं तू ईश्वराची 
शपथ घेऊन पोलिसांना सांग ” असे बाया यांनी 
तिला सांगितले. तिने तसे करायचे नाकारल्यावर 
£ तु ईश्वराची खोटी शपथ घेतलीस तर तो तुला 
ठार मारेल का ? आणि पोलिस ठाण्यात कोण खरे 
बोलतो का ?” असे बाशा यांनी तिला विचारले, 

उश्योर झाल्यामुळे रात्री ती इब्राहिम यांच्या 
घरीच राहिली. मध्यरात्री तिला उठविण्यात माले 
आणि एका मोटारीत वसविण्यात आले. तिने 
सुरवातीला नाकारले पण इब्राहिम यांच्या आईने 
आग्रह केला, तिच्या मुलांना पसे देऊ असे सांगितले. 
ती कबूल झाली. गाडी रात्रभर चालू होती. गाडीत 
तिच्याबरोबर फक्त खादर आणि ड्रायव्हर एवढेच 
होते. सकाळी गाडी बंगलोरला आली आणि एका 
मोठ्या बंगल्यासमोर थांबली, 

बंगल्यात सामसूम होती. खादर यांनी तिला 
आवारात थांबायला सांगितले. बंगला एका मंत्र्याचा 


होता असे तिला नंतर कळले. खादर यांनी तिला 
सांगितले, “ तू त्यांचे पाय धर. तुमच्या भावाने 


काही गैर केलेले नाही, मला मारले नाही किवा 
शिवीगाळ केली नाही असे सांग. नाहीतर तुला तुझी 
मुले परत दिसणार नाहीत.” 

इब्राहिम १० वाजता आले. पद्माककाने तिला 
पढविले होते तसे त्यांना सांगितले. ते म्हणाले, “ तू 
योग्य तेच केले आहेस. तू इथे रहा. आम्ही तुझी 
काळजी घेऊ.” नोकरांसमोर काही बोलायचे नाही 
असेही तिला सांगण्यात आले. 

१७ मे रोजी तिला दुसर्‍या, एका अधिक मोठ्या 
बंगल्यात नेण्यात आले आणि एका वृद्ध माणसा- 
समोर उभे करण्यात आले. (हे बंगलोरचे प्रसिद्ध 
फौजदारी वकील देवदास, )त्यांना तिची दया आली. 
* हिच्या अंगात ताप आहे आणि हिला इस्पितळात 
नेले पाहिजे ” असे ते म्हणाले. थिम्मा रेड्डी यांनी 
तिळा मारहाण केल्यामुळे तिला ताप आला आहे 
असे खादर यांनी त्यांना सांगितले. 

यानंतर काही पोलिस अधिकारी तेथे आले. 
( ते पोलिस कमिशनर निझामुद्दिन आणि डेप्युटी 
पोलिस कमिशनर रामानुजम हे होते. ) मंत्री त्यांना 
आत घेऊन गेले आणि त्यांचे बरेच बोलणे झाले. 


क््नन्ग्त्क््््््न्् 


नवभारत 


जुले, १९८१ 


नंतर खादर व देवदास पद्माककाला आत घेऊन 
गेळे पद्माककाला तेथे जे सांगण्यात आले, त्या 
सर्वाला तिने मान डोलावली. तिने सवे दोष थिम्मा 
रेड़ीवर ढकलला. 

दुसर्‍या दिवशी बंगलोरहून तिला परत नेण्याच्या 
वेळी इब्राहिम यांनी तिला सांगितले, की “ तू माझ्या 
भावाबरोबर बंगलोरला आलोस असे कुणाला सांगू 
नकोस. बसने भालीस असे सांग.” मग तिला शिमोगा 
येथील कोर्टात मॅजिस्ट्रेधपुढे उभे करण्यात आले. 
तिथे थिम्मा रेड़ी यांनी खोटी तक्रार करायला तिला 
जवरदस्तीने भाग पाडले अक्षी जवानी तिने दिली. 

मग, म्ह्णजे पाच दिवसांनी तिला परत घरी 
सोडण्यात आले. रेहमान यांनी तिळा ५ कि. ग्रा. 
तांदूळ भाणि इतर काही पदाथ दिले. थिम्मा रेडी 
यांनी * तु कुठे होतीस ? * म्हणून विचारले तेव्हा 
तिने त्यांना सर्व हकिकत सांगितली. ' तू पहिल्या 
दिवशीच मला हे का सांगितले नाहीस * असे त्यांनी 
विचारले, तेव्हा “ते माझा खून करतील अशी भीती 
मला वाटत होती ” असे तिने सांगितले. 
री नंतर काही दिवसांनी पोलिस तिळा शिमोगा येथे 
घेऊन गेले. तेथे त्यांनी तिची सर्व हकिकत टेपरेकॉडे 
केली, ह्यानंतर कर्नाटकाच्या ' कोअर आफ डिटे- 
क्टिव्हज्‌ 'ने - गुप्तपोलिस पथकाने- चौकशी सुरू 
केली. पद्माक्काळा पळवून नेणे, तिका जवळजवळ 
एक आठवडाभर बंदिस्त करणे आणि थिम्मा रेडी 
यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार करायला तिला भाग पाडून 
पोलिसी चौकशीला चुकीचे वळण द्यायचा प्रयत्न 
करणे ह्या आरोपांच्या संदर्भात ही चोकशी होती. 
थोड्या दिवसांनंतर पोलिसांनी इब्राहिम व खादर 
याच्यावर न्यायालयात आरोपपत्रक सादर केले, 

ह्यानतर राज्यसरकारने शिमोगाच्या पोलिस 
यी बदली केली आणि कोअर ऑफ 
डटेक्टिव्हजचे श्री. भट यां न कि 
काही --> अ वोविचाशीते रजेवर जायला 

ह्या सरकारी कारवा- 


ईचा निषेध केला आणि शिमो जिल्ह्य 
यी गा.जिल्ह्यात पोलिस 


ज्या गरीबांच्या नावाने 
पक्ष रिंगणात उतरले 
आणि शासनसंस्था कशा 
राज्यघटनेचा त्यांच्या दृ 


ने आज सर्वच राजकीय 
आहेत, त्यांना न्यायसंस्था 
दिसत असतील ? भारतीय 
ष्टीने काय अर्थ असेल ? 


नवभारत । जले १९८१ ४7७), ॥४०. 58प' 2 


प्राज्रपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रत्ााशने 


% वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० झु. 
% अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
% क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु, 
% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५. 
७ लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. 
% भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सो० कमल पाध्ये ४ रझ, 
* हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
% महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० अ० दाभोलकर २ रु. 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण भअभिनंदनग्रंथ २० झु. 
*% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. 
% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी २० रु. 
% आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव ८ रु. 
% भावाथथ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) बालकांड १२ रु. 
% तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे ला 
%$ आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० रु. 
$ वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट कुळ ह. 


ग्रंथविक्रेत्यांना २० रक्के कसमिदवान, 


प्रा्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा 3 


ना दयात वजह 2. 20 


हे मासिक श्री. ग. दिक्षीत यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, 


& २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे, पुं. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांचे 0 


करिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


"करंगघर वनिघयसना? 


